मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


सत्यमेव जयते 


ल्‌ 


महाराष्ट्र शासन 
तह मराठी भाषा विभाग 

मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास राज्य मराठी विकास सस्था स्वता 

नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


थोबीतलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥0७0५://॥॥४५.1॥80131011.50४.॥ इ-पत्ता ॥॥४5_॥॥1081(89%/5100.00॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेलळा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आली असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ पुरस्कृत 
व प्राज्षपाठशाला मंडळ, वाई संचालित मासिक 


गवभारा 


वर्षे ३५ । अंक ७ | एप्रिल १९८२ 
किमत २ रुपये । वाषिक वर्गणी १८ रुपये 


अध्यक्ष व विश्वस्त 


तकंतीथे लक्ष्मणश्ञास्त्री जोश, 


संपादकीय पत्रव्यवहार : 
मे. पु. रेगे, 
संपादक, “ नवभारत मासिक, 


द्वारा : प्राज्ञषपाठशाळा मंडळ, 
वाई-४१२ ८०३ (जि. सातारा) 


विश ्ययंँं॑ांत ्वि3ि दा 


व्यवस्थापकौय पत्रव्यवहार : 

श्री. ग. दिक्षीत, 

व्यवस्थापक, * नवभारत ' मासिक, 
द्वारा: दि प्राज्ञ प्रेस वाई-४१२ ८०३, 
( जि. पवातारा ) 


नवभासी 


एप्रिल १९८२ 
अनुक्रम 
भारतीय संविधानाची धर्मनिरपेक्षता, शास- 
संपादकीय र द डि हि 
नाचा सवेधर्मसमभाव आणि धर्मान्तर २३९ 
राष्ट्रीय एकात्मता विभ्बमानबधर्माशी र्‍दैवीदास मुळे 
त श्‌ 
-लक्ष्मणज्ञास्त्री जोशी अ्रंथ-परीक्षणे ४० 
* अबोध ? आणि नवा बोध (पूर्वाथ) ष्‌ -साता उत्तराची कहाणी, समर्थ दशन, दिगंत, 
“अनिरुद्ध कुलकर्णी खरवड. 
मानवी खमाज व विज्ञान शद 
-व. त्रि. चिपळोणकर सार-खंकळलन ष्र 
मित्रद्रोहे च पातकम्‌ र्दे 
-म*« अ. मेहेंदळे 
ब... 
१. 
लेखक-परिचय 


क लक्ष्मणशास्री जोशी : विद्वान, विचारवंत, ठेखक, व मराठी विश्वकोशाचे प्रमख 
संपादक, वाई-४१२८०३. कै अनिरुद्ध कुलकर्णी । कवी, चिकित्सक, लेखक व काँन्टिनेंट 
प्रकाशनचे मालक, विजयानगर कॉलनी, पुणे-४११ ०३०. क व. प्रे. चिपळोणकर ; मराठी 
विश्वकोशातील भौतिकीचे अभ्यागत संपादक, भौतिकीचे निवृत्त प्राध्यापक (इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स 
मुंबई), फ्लॅट नं. १०६, अभिनव अपाटंमेंट, ९९६ नवी पेठ, पुणे-४११ ०३०. शर म. अ. मेहेंदळे न 
डिक्ानरी भॉफ संस्कृत ऑन हिस्टॉरिकल प्रिन्सिपल्स ह्या ' संस्कृत कोलया!चे सह-प्रमुख संपादक (जॉइंट 
जनरल एडिटर), डेक्कन काँलेज, पुणे-४११ ००६. कै देवीदास मुळे ! राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक, 

' बिर्ला महाविद्यालय, मुरबाड रोड, कल्याण (जि. ठाणे) क मधु कुलकणी ! प्राचाये व मराठीचे 
विभागप्रमुख, विश्वासराव नाईक महाविद्यालय, शिराळा (जि. सांगली); कृष्णकुंज, इस्लामपूर 
(जि. सांगली) कर श्री. द. कुलकर्णी ! लेखक, वाडमयाभ्यासक; सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी, 
गव्हमॅट क्‍्वाटंस॑ क्र. १२, . फ्लॅट क्र. ए-१५, हाजी अली पाके, महालक्ष्मी, मुंबई-४०० ०२३४, 
क शिवाजीराव चव्हाण; किसन वीर महाविद्यालय, वाई येथे मराठीचे प्राध्यापक, वाई-४१२ ८०३, 
कै पंडित टांपरे $ किसन वीर महाविद्यालय, वाई येथे मराठीचे प्राध्यापक, वाई-४१२ ८०३, 


टनेंटल 


संपादकीय 


अनेकविद्यामूलतत्त्वकोविद 


एक काळ अस। होता कौ ज्ञानी माणसे ज्ञानाच्या सर्वे प्रांतांत संचार करीत. 
अरिस्टॉटलचे “ ज्ञानी जनांचा आचार्य '- प॥७ 1188101 01 ४0086 ७0 [ता0प़्- असे 
वणेन करण्यात आले आहे. ह्याच्यात असे अभिप्रेत आहे की काही माणसे ज्ञानी असतात. 
विशिष्ट विषयांचे ते जाणकार असतात असे नाही ; म्हणजे ते रसायनशास्त्रज्ञ किंवा प्राणि- 
शास्त्रज्ञ इ. असतात असे नाही तर जे मानवी ज्ञान आहे ते त्यांनी प्राप्त करून घेतलेले असते 
आणि म्हणून ते ज्ञानी असतात. अर्थात रसायनशास्त्र हा जर ज्ञानाचा भाग असेल तर 
त्यातील ज्ञान ह्या ज्ञानी माणसांना असतेच. ऑँसरिस्टॉटलने जरी गणितात फारक्ली लुडबूड केली 
नाही तरी तकंशास्त्र, भौतिकी, जीवशास्त्र, नीतिक्ास्त्र, राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र, खगोल- 
झास्त्र, साहित्यशास्त्र इ. शास्त्रांचा पाया त्याने घातला. अरबी तत्त्ववेत्ता घेतला तर इस्लामी 
धर्मशास्त्र आणि विधिशास्त्र (ज्युरिस्पूडन्स), प्लेटो, अरिस्टॉटळ आणि प्लॉटिनस यांचे 
तत्त्वज्ञान, गणित, खगोलशास्त्र, किमया, वैद्यक या ज्ञानश्ञाखांत तो पारंगत असावा अशी 
अपेक्षा असे. साधारणपणे सतराव्या शतकापर्यंत ही परिस्थिती टिकून होती. लायुव्निट्झ 
धमेंशास्त्र आणि विधिज्यात्र यांत तर निपुण होताच; पण शिवाय पहिल्या दर्जाचा तत्त्वमीमां- 
सक (मेटॅफिजिशियन) व तकंशास्त्रज्ञ होता. गणितात क्रांतिकारक शोध लावून गणित व 
भौतिकी यांच्या प्रगतीचा मार्ग त्याने मोकळा केला, भौतिकीत त्याने मूलभूत विचार केला, 
आणि इतके करून समकालीन आंतरराष्ट्रीय राजकारणात महत्त्वाचा भाग घेतला, त्याचे बेत 
साधले असते तर युरोपच्या इतिहासाला वेगळे वळण लागले असते. 

त्या काळी ज्ञानाचे प्रांत थोडे होते, प्रत्येक प्रांताचा विस्तार आटोपशीर होता, 
प्रांताचे उपप्रांत आणि उप-उपप्रांत पडले नव्हते. विशेष म्हणजे भाज शास्त्राच्या प्रत्येक उप- 
विभागात जी चोख आणि तपशोलवार माहिती उपलब्ध आहे ती तेव्हा नव्हती. आज 
अभ्यासकाला ती आपल्या डोक्यात साठवावी लागते आणि तिचे ओझे त्याला झाले व 
त्याच्याखाली तो दबून गेला तर तो केवळ त्या उपविभागाचा माहितगार बनतो. परंतु 
माहितीच्या ह्या साठ्यावर तो काबू राखू शकला, ह्या फुटकळ तपझ्लीलाची वेगळया प्रकारे 
जुळणी त्याला करता आलो, त्याच्या घटकांत पुर्वी कुणाला न दिसलेले असे संबंध त्याला 
दिसले आणि प्रस्थापित करता आले तर तो छोटामोठा शास्त्रज्ञ बनतो. लायुब्निट्झ्षच्या 
काळापर्यंत तपशीलाची इतकी दाटी ज्ञानप्रांतात झाली नव्हती. म्हणून मुक्‍त विचाराला 
अधिक मोकळे क्षेत्र होते. अर्थात ह्या वेचारिक संचारात शास्त्रज्ञाची प्रतिभा दिसुन येऊ शके. 
अभिनव संकल्पनांच्या निमितीत, ह्या संकल्पनांत अंतहित असलेला सबंध आशय सुसंगतपणे 
स्पष्ट करणाऱ्या तकंशक्तीत, आणि संकल्पनांच्या ह्या रचनेचा व वस्तुस्थितीचा संबंध जोडून. 
दाखविण्यात प्रतिभेची चमक दिसुन येत असे. 

आज अनेक शास्त्रांत तर काय, पण एका शास्त्राच्या एका उपक्याखेतसुद्धा पारंगत 
होणे कठीण झाले आहे, आपण बर्ट्रांड रसेल यांचे उदाहरण घेऊ. रसेल हे जाडे विद्वान होते 
यात झंका नाही. ' एन्सायक्लोपीडिया ब्रिटानिका 'शी लग्न करता येत नाही म्हणून आपण 
बर्ट्रींड रसेल यांच्याश्षी लग्न केले असे त्यांच्या एका पत्नीने म्हटले होते. तेव्हा रसेल यांच्या 
बौद्धिक कामगिरीचे स्वरूप तपासुन पाहण्यासारखे आहे. 


दोन नवभारत एप्रिळ, १९८२ 


रसेल यांचे नाव टिकून राहील ते कशामुळे ? गणिती तकंशास्त्र व गणिताचा पाया 
या क्षेत्रांत रसेळ यांनी मौलिक कामगिरी केली. ह्या क्षेत्रांत त्यांनी लावलेल्या नवीन शोधांवर 
एका प्रकारच्या भाषिक तत्त्वज्ञानाची आणि तत्त्वमीमांसेची ( मेटॅफिजिवस ) उभारणी त्यांनी 
केली. ही अव्वल दर्जाची बौद्धिक कामगिरी होती आणि रसेल यांना तिचा साथ अभिमान 
होता. गणिती तकेशास्त्र आणि गणिताचा पाया ह्या विषयावरील त्यांचा ' प्रिन्सीपिया मॅथेमॅ- 
टिका? हा प्रचंड ग्रंथ - आल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड यांच्या सहकार्याने लिहिलेला - तकंशास्त्र 
झाणि गणित ह्या विषयांच्या प्रगतीचा एक ऐतिहासिक टप्पा म्हणून कायमचा टिकून राहील. 
ह्या ग्रंथावर रसेल यांचा फार जीव होता. त्यांना पडलेले एक दु:स्वप्न असे की “ प्रिन्सि- 
पिया मॅथेमॅटिका'ची एकच प्रत टिकून राहिली होती आणि ग्रंथालयाला लागलेल्या आगीत 
ती जळून गेली. गणिती तकेश्ास्त्रे व गणिताचा पाया ह्या क्षेत्रांतील संशोधनाच्या अनुषंगाने 
रसेल यांनी तत्त्वज्ञानात जे नवीन सिद्धांत विकसित केले, तत्त्वज्ञानाच्या समस्यांचा जो वेगळा 
अथे लावला आणि त्यांची जी वेगळी उत्तरे दिली त्यांनाही पहिल्या दर्जाचे महत्त्व आहे. ही 
त्यांची कामगिरी तत्त्वज्ञानाच्या इतिहासात चिरंतन राहील. 
पण ही त्यांची कामगिरी १९२१ च्या सुमारास म्हणजे ' मताचे विश्लेषण? ( * धि 
अँनॅलिसिस ऑफ्‌ माईंड ' ) हा ग्रंथ प्रसिद्ध झाला त्या सुमारास संपुष्टात येते. रसेल यांनी 
तत्त्वज्ञानात जे नवीन असे काही निर्माण केले त्याला ह्या वेळेपर्यंत नेमकेपणा आणि स्थैय 
प्राप्त झाले होते. नंतरच्या काळात त्याचे उपयोजन रसेल यांनी केले, त्याच्यात काही भर 
घातली, त्याला काही मुरड घातली, इत्यादी. हीसुद्धा मातव्बर कामगिरी होती, समकालीनांच्या 
दृष्टीने महत्त्वाची होती, सवसाधारण तत्त्ववेत्त्याच्या दृष्टीने ती आयुष्यभरची व अभिमाना- 
स्पद कामगिरी ठरली असती. पण इतिहास फार तर एका तळटीपेत तिची दखल घेईल. 
त्यांनी ज्या प्रकारच्या तकंशास्त्राला सुरवात करून दिली ते वेगाने आणि अनेक दिशांनी 
वाढत गेले आणि ह्याच्यात रसेल यांचा सहभाग नव्हता, तत्त्वज्ञानानेही वेगळे वळण घेतले, 
तकंशास्त्र व तत्त्वज्ञान हे रसेल यांचे मुख्य कार्यक्षेत्र राहिलेच नाही. त्यांनी एक वेगळी 
भूमिका स्वीकारिली. समकालीन मातवी समस्यांवरचा शहाणा भाष्यकार अशी ही भूमिका 
होती. ्ि 
रसेल यांनी सामाजिक, राजकीय, आधिक, नेतिक, इ. प्रश्‍नांवर बरेच लिखाण केले. 
त्यांनी तरुणपणी अथंक्शास्त्राचा अभ्यास सुरू केला होता; पण अर्थशास्त्र फार सोपे आहे असे 
आढळल्यामुळे आपण तो सोडून दिला असे त्यांनी म्हटल्याचे नमूद आहे. ( उलट, अर्थशास्त्र 
फार कठीण असल्याचा अनुभव आल्यामुळे आपण त्याचा अभ्यास करू शकलो नाही असे 
माक्स प्लांक यांनी आपल्याला एका प्रसंगी सांगितळे असे केन्स यांनी निवेदन केले आहे. ) 
पण रसेल यांचा कुणी अथंशास्त्रज्ञ असा उल्लेख करणार नाही आणि त्यांनीही स्वत:छा 
अथंक्षास्त्रज्ञ मानले नसते. आणि त्यांची अनेक विषयांप्रमाणे अथंशास्त्रातही गती आहे असे 
कुणी म्हटले ताही. 
इतिहास हा रसेल यांचा आवडीचा छंद होता. एक तर त्यांचे घराणे हे इंग्लंडचे एक 
ऐतिहासिक घराणे होते आणि इंग्लंडच्या राष्ट्रीय इतिहासात रसेल घराण्याच्या इतिहासाचा 
घागा गुंफलेला आहे. शिवाय, इतिहास हा परंपरेने सुशिक्षित इंग्रजांच्या बौद्धिक संस्कृतीचा 
अनिवार्य भाग आहे. क्लॅरेंडन, गिबत, मेकॉले, कार्लाइळ हे इतिहासकार शेलीकार गद्य- 
लेखकही आहेत. बायकांच्या कॉफी-टेबळावरील ताज्या कादंबरीची जागा माझा इतिहास 
घेईल अश्ञी प्रतिज्ञा मेकॉलेने केढी होती आणि ती साथं ठरली होती, शेक्सपीअर किवा 


संपादकीय वीन 


बायबल हे जसे ह्या बौद्धिक संस्कृतीचे भाग होते तसा इतिहासही होता. मानवी स्वभा- 
वाच्या वेगवेगळया रूपांविषयी सुरस, मनोरंजक आणि बोधप्रद अश्ली माहिती गोळा करण्यात 
रसेल यांना खूपच रस होता. ज्या प्रकारच्या शहाणपणाचे प्रतिनिधित्व रसेल करीत होते- 
व्हॉल्टेअरचे शहाणपण- त्याचा माणसांच्या दुःखाविषयीचा खराखुरा कळवळा हा जसा एक 
घटक होता त्याप्रमाणे मानवी लीलांकडे उपरोधाने पाहणे हाही एक घटक होता. माणूस स्वार्थी, 
लंपट, मत्सरी, मूख असतो आणि हे सर्व तो अनेक प्रकारे झाकू पाहत असतो. माणसाचा 
दंभ ह्रण करून त्याला भानावर आणण्यासाठी ह्याचा इतिहासाने गोळा करून ठेवलेला 
पुरावा फार उपयुक्त असतो. तेव्हा अनेक कारणांमुळे रसेल यांना इतिहासात रस होता, 
इतिहासाचे त्यांचे वाचन विस्तृत होते. कोणत्याही विषयाचे रसेल यांनी केलेले विवेचन 
वाचले तर याचा प्रत्यय येईल. एखाद्या तत्त्वाशी किवा नियमाझी चपखलपणे जुळतील, वाच- 
काच्या चेहऱ्यावर स्मिताची रेषा उमटवितील अश्ी अनेक ऐतिहासिक उदाहरणे त्यांच्या 
लिखाणाच्या ओघात सहज येऊन जातात. 

पण रसेल यांना कुणी इतिहासकार म्हणणार नाही. वास्तविक त्यांनी इतिहास 
लिहिले आहेत. पाइचात्त्य तत्त्वज्ञानाचा इतिहास त्यांनी लिहिला आहे. आणि ' स्वातंत्र्य 
आणि संघटन ' ( फ्रीडम अंड ऑगनायझेशन ) हे त्यांचे पुस्तक म्हणजे १९ व्या शतकातील 
वैचारिक प्रवाहांचा इतिहास आहे. “ एका पहिल्या दर्जाच्या मनाने १९ व्या शतकाच्या 
मनाचा लिहिलेला इतिहास असे त्याचे बर्नाडं शा यांनी वर्णन केले आहे. पण इतके असुन 
रसेल यांना कुणी इतिहासकार म्हणणार नाही. कारण इतिहासकाराला बरीच ऐतिहासिक 
माहिती असून भागत नाही. त्याने इतिहास * केला! पाहिजे. ज्या काळाचा तो इतिहास 
लिहित असेल त्या काळात तो मुरला असला पाहिजे, तत्कालीन कागदपत्र त्याने स्वत: 
अभ्यासिळे असले पाहिजेत, त्या काळातील व्यक्‍ती, संस्था, प्रवृत्ती, प्रथा, चालीरीती यांचे 
भरगच्च चित्र त्याच्या मनात ताजे असले पाहिजे, आणि त्याच्या चोकटीत तत्कालीन घडा- 
मोडींचा अर्थ त्याला लावता आला पाहिजे. रसेल यांनी ऐतिहासिक ग्रंथ लिहिले आहेत व 
ते उत्कृष्ट आहेत, पण ज्या इतिहासाचे निवेदन आणि विश्‍लेषण ते करतात तो कल्पनांचा 
इतिहास आहे. मध्यवर्ती इतिहास हा एखाद्या समाजाचा इतिहास असतो, त्याच्या जीवनाचा 
इतिहास असतो. ह्या जीवनाची राजकीय, सामाजिक, आथिक, सांस्कृतिक अश्ली अनेक भंगे 
असतात. ती एकमेकांवर क्रिया-प्रतिक्रिया करतात आणि त्यांचे फलित म्हणून त्या सामाजिक 
जीवनाचे एक समग्र रूप उद्भवलेले असते, त्या जीवनाला दिश्या लाभलेली असते, एक विशिष्ट 
नैतिक-सांस्कृतिक वातावरण बनलेले असते. असा मध्यवर्ती इतिहास रसेल यांनी लिहिला 
नाही, म्हणून ते इतिहासकार नाहीत. पण ह्या इतिहासाची समृद्ध माहिती त्यांना होती. 

रसेल प्रामुख्याने तत्त्ववेत्ते होते, तत्त्वज्ञान हे त्यांचे पहिले कार्यक्षेत्र होते, त्या मानाने 
इतिहास हे दुय्यम कायेक्षेत्र होते, म्हणून त्यांना इतिहासकार म्हणून ओळखले जात नाही 
असे नव्हे. एखादा माणूस भिन्न क्षेत्रांमध्ये कामगिरी करू शकेल आणि त्या सर्वे क्षेत्रांतील 
कामगिरीवरून तो ओळखला जाईल. उदा., कॉँलिंगवुड हे तत्त्ववेत्ते होते आणि शिवाय 
रोमनकालीन ब्रिटनचे इतिहासकार होते. त्यांचे असे वणन करणे योग्य ठरते कारण उत्खननाने 
रोमनकालीन ब्रिटनविषयी जो पुरावा लाभला होता त्याच्या आधारे त्या कालखंडातील 
ब्रिटनचा इतिहास त्यांनी रचून दाखविला. दामोदर कोसांबी हे गणितज्ञ आणि संख्याशास्त्रज्ञ 
होते. पण शिवाय इतिहासकारही होते; कारण भारतीय इतिहासाची एक नवीन व्यवस्था 
त्यांनी लावून दाखविळी आणि ती मूळ पुराव्याच्या आधारे लावून दाखविली, 


चार नवभारत पप्निळ, १९८२ 


तेव्हा मुद्दा असा आहे की इतिहासकाराने इतिहास ' केला पाहिजे, अथंशास्त्रज्ञाने 
अथंक्षास्त्र ' केले पाहिजे, तत्त्ववेत्त्याने तत्त्वज्ञान ' केले ' पाहिजे. त्याला आपल्या विषयाचे 
जे ज्ञान असेल त्याचे, त्या विषयाच्या समस्यांच्या संदर्भात, उपयोजन केले पाहिजे, आणि 
अशा रीतीने त्याचा विस्तार केला पाहिजे, त्याच्यात ज्या फटी असतील त्या भरून काढल्या 
पाहिजेत, आवश्यक तर त्याची संकल्पनात्मक पुनरंचना केली पाहिजे, इत्यादी. म्हणून इतिहा- 
साची खूप माहिती असूनही रसेल इतिहासकार नाहीत, ह्याच कारणासाठी ते अर्थक्षास्त्रज्ञ 
नाहीत किवा (वेबरसारखे) समाजशास्त्रज्ञ नाहीत. 
हे सांगण्याचे कारण असे की बहुश्रुत माणूस- आणि हा सवेसाधारणपणे महाराष्ट्रात 
बहुबोल असतो- आणि क्षास्त्रकार हा भेद महाराष्ट्रात अजून उदयाला आलेला दिसत नाही. 
आणि हा भेद स्पष्टपणे केला जाणे आणि ध्यानात वागविला जाणे हे बौद्धिक जोवनाच्या 
निकोपपणाच्या दृष्टीने आवश्‍यक आहे. ५ विचारवंत ' हे जे एक आदरार्थी पण भोंगळ पद 
महाराष्ट्रात अलीकडे रूढ झाले आहे, ते घातक आहे. त्याचा अभिप्रेत आशय असा दिसतो की 
विचारवंत हा विचार करण्यातला तज्ज्ञ किवा विशेषज्ञ असतो आणि त्यामुळे कुठलाही 
विषय घेतला तरी तो त्यावर विचार करू शकतो भाणि विचार करायला लागतो आणि 
म्हणून त्याला विषयाची आडकाठी असत नाही. प्राचीन भारतीय संस्कृती, समकालीन 
राजकारण, आथिक नियोजन, सौंदयंशास्त्र, मराठ्यांचा इतिहास, महाभारताची चिकित्सक 
आवृत्ती, भारतीय संगीत, पाश्‍चात्त्य तत्त्वज्ञान, आंबेडकरांचे कार्य, माक्‍संवाद अशा कोणत्याही 
विषयावर तो अधिकारवाणीने बोलू शकतो. इतक्या विविध विषयांवर बोलण्यासाठी जो 
अभ्यास करावा लागेल तो करायला बिचाऱ्याला वेळ तरी मिळतो का, त्याला इतकी 
व्याख्याने द्यायची असतात, द्यावी लागतात, आणि एवढा प्रवास करावा लागतो को एवढी 
फुरसद तरी त्याला कशी मिळणार असा विचार कुणी करीत नाही. ह्या विषयांवर जे साहित्य 
आहे ते बरेचसे इंग्रजीत आहे. त्याचा अभ्यास करण्यासाठी इंग्रजी भाषेची जेवढी तयारी 
आवश्यक आहे ती तरी विचारवंताने केली आहे का, असाही प्रश्‍न कुणाच्या मनात येत नाही. 
कारण विचारवंताच्या अस्खलित वाणीने, वक्‍्तृत्वाच्या ओघाने, आक्रमक आत्मविश्‍वासाने 
सर्वजण दिपून गेलेले असतात. 
विचारवंत म्हणून प्रसिद्ध होण्यात- अथंशास्त्रज्ञ किवा शेतकी-अथंशास्त्रज्ञ, शिव- 
कालीन महाराष्ट्राचा इतिहासकार, आदिवासी जमातींचा समाजशास्त्रज्ञ इ. विशिष्ट क्षेत्रांतील 
अभ्यासक किंवा संशोधक म्हणून नव्हे तर सर्वेसाधारण विचारवंत म्हणून प्रसिद्ध होण्यात- 
जी बौद्धिक चलाखी असते तिचे पैसा, मानसन्मान भआाणि अधिकारपदे या स्वरूपात जर 
विचारवंताला बक्षीस मिळाले तर कुणाला विषाद वाटण्याचे कारण नाही. कारण विचारवंत 
होण्यासाठी काही नैसर्गिक गुण अंगी असावे लागतात आणि त्यांच्यापासून विचारवंताचा 
जो लाभ होईल त्याच्यावर गैसरगिक न्यायाच्या तत्त्वाला अनुसरून त्याचा अधिकार असतो 
असेच मानलें पाहिजे, बुद्धिमत्ता, वक्तृत्व, धाडस इ. गुण अंगी असल्याशिवाय विचारवंत 
म्हणून यशस्वी होता येणार नाही. माणसांचा विश्‍वास संपादन करून बनवेगिरी करणारा 
( कॉन्फिडन्स-ट्रिकस्टर ) ज्या प्रकारचा धोका सहन करीत असतो त्या प्रकारचा धोका 
विचारवंतही सहन करीत असतो. हा धोका म्हणजे चलाखी उघडी पडण्याचा धोका. 
विचारवंताला फिरती आवश्यक असते. वैचारिक आणि भोतिक अशी ही दुहेरी फिरती 
असते. ह्या सर्व गोष्टींचा विचार केळा तर विचारवंताला जी पारितोषिके मिळतात ती 
त्याने कमावलेली असतात असेच म्हणावे लागते. 


संपादकीय पाच 


तेव्हा जाणूनबुजून जे.विचारवंतांची व्यवसायवृत्ती (करीअर ) स्वीकारतात त्यांच्या- 
विषयी कौतुक वाटणे, मध्यप्रदेशातील रोमँटिक डाकूंविषयी जे कौतुक वाटते तसे कौतुक 
वाटणे स्वाभाविक आहे. पण जे भाबडेपणाने हा आदश स्वीकारतात त्यांच्याविषयी, ते 
निर्ढावण्यापूर्वी तरी, कुणालाही अनुकंपा वाटेल. तुम्हाला ज्या प्रकारचा विचारवंत बनायचे 
आहे त्या प्रकारचा विचारवंत कुणीही प्रामाणिकपणे असु शकत नाही, हा बनवेगिरीचा 
प्रकार आहे; तुम्हाला ज्या विषयात रस आहे त्याचा तुम्ही खोलात जाऊन अभ्यास करा, 
त्याच्यात भर टाकण्याचा प्रयत्न करा, मग बौद्धिक जीवन किती खडतर असते हे तुम्हाला 
कळेल; पण त्याच्यात जे खरे साफल्य असते त्याचाही तुम्हाला अनुभव येईल; तुम्हाला फारशी 
प्रसिद्धी मिळणार नाही पण बौद्धिक खोली आणि पक्वता तुम्ही प्राप्त करून घ्याल आणि ही 
ह्या क्षेत्रातली खरी पारितोषिके असतात असे त्यांना कुणीतरी सांगितले पाहिजे. पण हे 
आज त्यांना सांगूं शकेल असे महाराष्ट्रात कोण आहे ? 

जे आहेत ते सत्तरीच्या पलीकडे आणि ऐशीच्या आसपास किंवा पलीकडेही आहेत. 


व्यावहारिक मराठी किठोषांक 


नवभारत मासिकाचा ऑगस्ट-सप्टेंबर १९८१ हा जोडअंक 
* व्यावहारिक मराठी विशेषांक म्हणून प्रसिद्ध झाला होता. त्यास 
चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. अजूनही त्यास सतत मागणी येत 
आहेच. 

सदर अंकाच्या आता थोड्याच प्रती शिल्लक असल्याने ज्यांना 
तो हवा असेल त्यांनी आपली मागणी त्वरित नोंदवावी. मागणी- 
सोबत अंकाची किमत रु. १०/- मनिऑडरने/ड्राफ्टने अथवा चेकने 
पाठवावी. अंक 'रजिष्टडे पोस्टाने हवा असेल त्यांनी रु. ४/- जादा 
पाठवावे. 

मागणी खालील पत्त्यावर नोंदवावी : 


व्यवस्थापक, 
नवभारत मासिक, 
९५० दि प्राज्ञ प्रेस, 
वाई - ४१२८०३ (जि. सातारा) 


सहा 


नवभारत 
पम्रिल, १९८९ 


&€9€>€9€3€9€9>€ 
प्रावरीत आर्गांप्या सणांचा कडक 
त त भर्वापीत इतिहास 


छेखक : करवे 
आकर्षक मुखपृष्ठ शक १ आवती 
प्‌ष्ठ 
८? साईज डेमी, पहरत्या 
शे |॥ 1 ७७ 


१] 
: 
1 0] 
1 |] 
1 |] 
९) ९) 
0 ९ 
९ या १ 
सुप्रसिद्द व 
ह प्रसिद्ध की, यक पुस्तकाची तिसरी आवृत्ती ९ 
शै महाराष्ट्रातील-सण टर प्रस्तुत प्रंथात प्रमुख हत्ती प्राजञप्रकाशनातफें ९ 
|] नैतिक चा साधार सुख भारतीय- तफे ९ 
९) व सामाजिक हेतू माहिती दिली असून विशेषतः ९) 
९ आहेत. शा्लोक्त विधी व, व्‌ बोध सविस्तर ह्यांचे (१) 
0 खुलासा केला आहे. परंपराप्राप्त रूढी व्या ९) 
0) त माळ हा प्रंथ प्रत्येक ग्र यांचा ] 
1 या वयाच्या ग्रंथालयात ) 
शै योग्यतेचा आहे. | (9 
0 न 9 
- ी ९ 
१ | 
1 
र) 
1 १] 
0 ९ 
० , 
९ 
१ |] 
२ १ 
छै |] 
) 
0 


किंमत रु. २० ब्ळेज्& 
य्पाल खर्च रु 
तचे 


।  अ्रंथाल्ये 

| र्र शैक्षणिक रर 

म्या १५% संस्था यांचा 
0 कागदात वात मव. | 


आपली 
मागणी खाळील पत्त्यावर 
प्रापाठशाळामंडळ. चिटणीस, पाठवावी 
४१२ 
८०३ 


छे 
€€् 
€3€3€ 
€9€3€€$ 
€3€3€3€$ ७ 
€8€9€ ७) 
डे 


राष्ट्रीय एकात्मता 


विश्वसानवधमादशी समन्वित* 


लक्ष्मणशास्त्री जोशी 


मित्रहो ! ब्रिटिशांच्या रांजकीय सत्तेच्य़ा काल- 
खंडात जे स्वातंत्र्याचे आंदोलन एका शतकापेक्षा 
अधिक कालपर्यंत चालले त्याची श्रेयस्कर परिणती 
म्हणजे भारताची राष्ट्रीय एकात्मता होय. हिंदू, 
मुसलमान, ख्त्रिचन, यहूदी, शीख, आदिवासी इ. 
भिन्न भिन्न भाषांचे, भिन्न धर्माचे आणि विविध 
पंथांचे लोक वा भिन्न भिन्न उच्चनीच संस्कृतींच्या 
जातिजमाती यांना सामील करून घेणारे असे हे 
दीघेकाल चाललेले नांदोलन होते. भारताची सुमारे 
पाच हजार वर्षांची जी प्रंपरा आहे तिच्यातील 
मानवी एकतेचे स्फुरण या आंदोलनाला लाभले 
आहे. मानवजातिशास्त्रज्ञ भारताचे वंशीय विशले- 
षण करून असे सांगतात को, आज पृथ्वीच्या पाठी- 
वर जेवढे मानववंश दिसतात ते सगळे मानववंश 
भारताच्या आश्रयास पुरातन काळापासुन येत 
राहिले, एकमेकांत मिसळले आणि येथे स्थिरावले, 
शेजारधमे हा त्यांचा मुख्य धर्म म्हणून सांगता येतो. 
हे वंशभेद वेगळे वेगळे दाखविता येत नाहीत. 
भह्यण, मराठा, जाठ, कायस्थ, माळी इत्यादी 
प्रत्येक जातीत कमीजास्त प्रमाणात हे वंश मिसळ- 
लेले दिसतात. येथील जातिभेद म्हणजे हे प्रसिद्ध 
वंशभेद नव्हेत. वंशभेदांचा संकर झाल्यावर जाति- 
भ्षेद वाढला. जातिभेद कडक बनला. स्वातंत्र्योत्तर 
काळात भारतीय स्वातंत्र्याला जे मूतिमंत स्वरूप 
प्राप्त झाले, त्याच्यात ही भारताची राष्ट्रीय एका- 
त्मता विदववमानवाच्या एकात्मतेचे प्रतीक म्हणून 


* तकेतीथे लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांनी पुणे 


आविष्कारली गेली आहे. मानवतावादाच्या दृष्टि- 
कोनातून भारताच्या राष्ट्रोय एकात्मतेचे जे दक्षंन 
होते, ते म्हणजे भारताच्या भौगोलिक मर्यादेमध्ये 
कार्यान्वित झालेळी धमंभेद, वंशभेद, संस्कृतिभेद 
यांना समाविष्ट करून उल्लंघून जाणारी विवेक- 
बुद्धिनिष्ठ मानवी एकात्मताच होय. या पृथ्वीच्या 
पाठीवर मानवजात चिरकाल टिकण्याकरिता मानवी 
एकात्मता हे अनिवार्य ध्येय मानले पाहिजे हे जगा- 
तील राष्ट्रांच्या नेत्यांनी व विचारवंतांनी ध्यानात 
ठेवले पाहिजे. स्वतंत्र भारताचे संविधान या विधा- 
नास संपृणं पुष्टी देते. 

स्वतंत्र भारताचे संविधान पहा. जगातील लोक- 
शाही राष्ट्रांच्या आजपयंत निर्माण झालेल्या संवि- 
घानांच्या मध्ये ते एक उत्कृष्ट संविधान . म्हणून 
संविधान शास्त्रज्ञांनी नावाजलेले आहे. हे संविधान 
जगातील लोकझ्याही राष्ट्रांच्या लिखित संविधानां- 
मध्ये सर्वांत विस्तृत असे संविधान आहे. हे संवि- 
धान केंद्र, राज्य आणि प्रदेश राज्ये यांच्या वेळो- 
वेळी निर्माण होणाऱ्या व बदलणाऱ्या, भर पडत 
जाणाऱ्या कायद्यांचा मूलभूत कायदा आहे. हे 
संविधान म्हणजे सवे भारतीय नागरिकांच्या मूल 
भूत हक्कांचे अंत:करण-गोचर होणारे स्पष्ट चित्र 
आहे. हे भारतोय नागरिकांचे मूलभूत हक्‍क हे 
अंतिम मानवी मूल्यांचे मानचित्र आहे. हे चित्र 
रेखाटले आहे एका दलित पंडिताने ; डॉ. बाबा- 
साहेब आंबेडकरांनी ; हे त्याची बन्धमोचकता सिद्ध 


येथे दि. २० मार्चे १९८२ रोजी पार पडलेल्या 


राष्ट्रीय एकात्मता परिषदेच्या अध्यक्षस्थानावरून केलेले भाषण परिषदेच्या आयोजकांच्या सौजन्याने 


येथे देत आहोत. -संपादक 
न. भा. १ 


1 नवभारत 


करते. म्हणून असे म्हणता येते की, भारतीय 
भौगोलिक मर्यादेत कार्यान्वित झालेली मानवी 
एकात्मता म्हणजेच राष्ट्रीय एकात्मता होय. 

या विसाव्या शतकातील ही भारतीय राष्ट्रीयता 
गेल्या अडीचशे वर्षांच्या जागतिक राष्ट्रवादांच्या 
इतिहासामध्ये एका परीने असाधारण म्हणजे अधिक 
व्यापक, भाषिक व घाभिक समाजाच्या अहंकारी 
मानसिक मर्यादांना छेंद देणारी अशी राष्ट्रीयता 
आहे असे मानावे लागते, कारण मानवजातीला 
अंतिम विनाशापासून वाचवण्याकरिता या विकसित 
राष्ट्रीयत्वाची आजची गरज आहे. राष्ट्रवादाचा 
इतिहास पाहिला असताना जगातील १९८व्याव 
१९ व्या शतकांत निर्माण झालेली राष्ट्रवादी राज्ये 
ही बहुतेक एकधर्मी व एकभाषिक आहेत. इंग्लंड, 
फ़ान्स, जमंनी, इटली, स्पेन, रश्षिया इ. युरोपियन 
राष्ट्रे, अमेरिकेची संयुक्‍त संस्थाने ( यू. एस. ए. ) ही 
एकधर्मी आणि एकभाषिक राष्ट्रे आहेत. युरोपात 
व अमेरिकेत इस्रायली म्हणजे यहुदी धर्म दिसतो, 
परंतु तेश्रील यहुद्यांची संख्या कोणत्याही राष्ट्रांमध्ये 
झोकडा सुमारे पाच वा दहापेक्षा अधिक नाही, 
कॅनडा व स्वित्झलंड ही दोन अनेकभाषिक राष्ट्रे 
आहेत. स्वित्झछंडमध्ये जमंन, फ्रेंच व इटालियन 
या तीन भाषांचे भाषिक राहतात व कॅनडामध्ये 
इंग्लिश व फ़ेंच भाषेचे भाषिक राहतात परंतु विज्ञेष 
असा की, स्वित्झलंडमघील नागरिक आपापल्या एक 
भाषिक राष्ट्रांमध्ये स्वित्झलंडमधून फुटून विलीन 
होण्यास तयार नाहीत कॅनडामध्ये मात्र ही फुटीर- 
पणाची धुसफूस सुरू झाली आहे. या सर्वे जागतिक 
भिन्न राष्ट्रांच्या राष्ट्रीयत्वापेक्षा किवा राष्ट्रवादापेक्षा 
भारताचे राष्ट्रीयत्व हे अधिक व्यापक, सवव वंश व 
सवे धर्म यांचे समावेशक आहे. ते विशवमानव 
धर्मानुसारे निर्माण झाले आहे.- भारताचे संवि- 
धान इहवादी आहे. त्याने नागरिकांच्या भिन्न भिन्न 
धर्मंपरंपरांना वाजूस ठेवले आणि मानवधर्माने 
जगण्याचा अधिकार अपंण केला आहे. सबंध संवि- 
धान हे इहवादी आहे. एखाद्या मोठ्या मुसलमानी 
राष्ट्रइतकी मुसलमानी . प्रजा पाकिस्ताननिभिती- 
नंतर देखील भारतामध्ये नागरिकत्वाचे समान 
हक्‍क भोगत आहे. कोणत्याही मध्यम प्रतीच्या 
खिश्चन राष्ट्राइतकी ख्थिश्‍चन प्रजा येथे असुन 


एप्रिल, १९८२ 


स्त्रिचन नागरिक हिंदू, मुसलमान इ. नागरिकांच्या 
इतकाच नागरिकहक्‍्क भोगत आहे. युरोपातील 
कोणत्याही मोठ्या राष्ट्राइतकी लोकसंख्या असलेले 
येथील भाषिक प्रदेश आहेत. मराठी, गुजराती, 
हिंदी, बंगाली, पंजाबी, तेलुगू, तमिळ, कन्नड, मल- 
याळी इ. भाषा या पुरोपच्या राष्ट्रीय भाषांच्या 
इतक्याच प्रगल्भ व समर्थ आहेत; परंतु येथे भाषा - 
भिमान हा स्वतःचे स्थान दुर्परम समजून राष्ट्रा- 
भिमानाला अधिक उच्च स्थान देऊन येथील राष्ट्रीय 
एकात्मतेची जोपासना मन :पू्वेक करीत आहे. इथल्या 
बहुभाषिक व बहुधर्मी राष्ट्रीयतेची देवतेप्रमाणे 
उपासना येथील भिन्न भाषिक उच्च साहित्य करीत 
असुन तिची जोपासना करीत आहे. 

ही राष्ट्रीयता राष्ट्राभिमानाने राष्ट्रीय अर्हतेने 
आक्रमक बनणारी राष्ट्रीयता नाही. “ माझे राष्ट्र 
कसेही असले तरी सवंश्रेष्ठ ” अज्ञा तऱ्हेचा अनेकांचा 
आक्रमक राष्ट्रवाद या शतकाच्या दुसऱ्या जागतिक 
युद्धापयंत मानवी संस्कृतीला आणि मानवी एकात्म- 
तेला धोका देत होता. यामागील दोन शतकांतील 
राष्ट्रवादाने पशिचिमी साम्राज्यशाह्यांना जन्म दिला. 
अनेक लहानमोठे युद्धप्रसंग घडवून आणले. दोन 
जागतिक पुद्धे पेटून मानवजात धोक्यात सापडली. 
भारतीय राष्ट्रीयता मात्र अंतिम मानवी मूल्यांवर 
आधारित असल्यामुळे आज जगाला आव्यक अस- 
लेल्या सांस्कृतिक व राजकीय विश्वबंधुतेची उभा- 
रणी करत आहे. याचे ऐतिहासिक प्रत्यंतर म्हणजे 
गेल्या सुमारे दोनक्ञे वर्षांच्या भारतीय धर्मसुधारणा 
व समाजसुधारणा यांचा इतिहास होय. या सामा- 
जिक व धामिक सुधारणांचे प्रवर्तक, विचारवंत निते 
हे जरी बहुसंख्य हिंदू होते तरी ते विश्‍वबंध होते, 
त्यांत काहो थोर मुसलमान आणि ख्रिश्‍चन हे सुद्धा 
दृष्टिआड करता येत नाहीत. उदा. महंमद इक्वाल, 
अवुल्ध कलम आझाद, हकीम अजपलखात, टिळकमित्र 
बाप्तिस्टा, सौ. एफ, अँड्यूज इत्यादी. विश्‍वबंधु- 
ताचा संदेश त्यांना धर्मंधितनातुन मिळाला होता. 
पहिले विशवबंधू समाजसुधारक व धमंसुधरारक राजा 
राममोहून रॉय होत. त्यांनी युनिव्हर्सल चर्च म्हणजे 
सव धर्माचे व्यासपीठ स्थापन केले होते. दुसरे संत 
रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंदांचे सद्गुरू. यांनी 
आपल्या उपासनेच्या साधनामध्ये इस्लाम, ख्विरचॅ- 


राष्ट्रीय एकात्मता विश्वमानवधर्माशी समन्वित ३ 


निटी इ. भिन्न भिन्न धर्मांच्या साधनेचा अंतर्भाव 
केला होता. रवींद्रताथ ठाकूर हे दिव्य मानवधर्माचे 
द्रष्टे कवी होते, लोकमान्य टिळक यांनो भगवदु्‌- 
ग्रीतेतून आत्मौपन्य दृष्टीचे मानवतावादी नीति- 
शास्त्र गीतारहस्यात प्रतिपादिले. योगी अरविंद 
यांनी सर्वे मातवांच्या दिव्य जीवनाचे युग या पृथ्वी- 
वर उदयास येणार आहे आणि मानवी इतिहासाची 
यात्रा त्या यृगाकडे चालली आहे, असे द्रष्टेपणाने 
सांगितले आहे. ही परंपरा म. गांधी, विनोबा भावे, 
जयप्रकाश नारायण यांच्यापर्यंत येऊन पोचली आहे. 
हे धमंसुधारक आणि समाजसुधारक यांनी आपली 
परंपरागत समाजरचना बदलली पाहिजे व पवित्र 
ग्रंथांचेही मंथन करून विवेकबुद्धीने मानवी एकात्म- 
तेला पोषक एवढीच तत्त्वे शाश्‍वत तत्त्वे म्हणून 
स्वीकारली पाहिजेत, बाकी फेकली प!हिजत, असा 
मूलगामी दृष्टिकोन संशोधनपुर्वक पुरस्कारिला आहे. 
सुधारकांचे अग्रणी आगरकर हे इहवादी होते. या 
इहवादी भारतीयांची परंपरा पं, जवाहरलाल नेहरू 
पर्यंत येऊन भिडते. हे इहवादी विचारवंत धमंग्रंथांचे 
मूल्य मान्य करतात, परंतु “बाबा वाक्‍्यम्‌ प्रमाणम्‌” 
या पद्धतीने धमंग्रंथ हा देवाने दिला आहे म्हणून 
पूर्ण प्रमाण म्हणून त्याला शरण जात नाहीत. धर्म- 
ग्रथाला प्रमाण न मानणारे असे अनेक विशवबघुत्व- 
वादी हिंदू गेल्या दोनशे वर्षांच्या इतिहासात मागं- 
दशक म्हणून तळपले आहेत. त्यांतील महाराष्ट्रातला 
श्रेष्ठ धर्मसुधारक आणि समाजसुधारक म्हणजे 
जोतीराव फुले होय. जोतीराव फुले हे महाराष्ट्रा- 
त्तील बहुजन समाजाला देवाप्रमाणे पुजनीय म्हणून 
मान्य झाले आहेत. सवेच धर्मसंस्था आणि धमंग्रथ 
तपासून त्यांच्यांतील कालबाधित काय आहे आणि 
भविष्यकाळाला अनुकूल कल्याणकारक असे काय 
आहे याची समीक्षा या भारताच्या राष्ट्रीयत्वाचा 
पाया घालणाऱ्या नेत्यांनी केली आहे. याचे अत्यंत 
उत्कृष्ट उदाहरण म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेड- 
करांचे देता येते. हे उदाहरण या देशातील हिंदू 
मसलमान, स्त्रिचन, शीख इत्यादिकांनी आदश 
म्हणून स्वीकारले पाहिजे आणि आपापला धर्मे 
किंवा धर्मपरंपरा आंबेडंकरमार्गानेच संस्कारिली 
व परिष्कारिली पाहिजे. 

डॉ. आंबेडकरांनी हिंदूधमं टाकून बोद्ध धर्माचा 


स्वीकार केला. या देशातून सहस्रावधी वर्षांच्या 
पूर्वी परागंदा झालेला बौद्ध धम स्वदेशी परत 
आणला व येथे त्याची स्थापना केली. हे कायं 
करीत असताना त्या बौद्ध धर्माची, त्यातील धर्म- 
ग्रंथांची नीट तपासणी व छाननी आंबेडकरांनी 
केली. बौद्ध धर्मातील दुःखवाद किवा निराशावाद, 
पुनर्जन्मवाद इ. आधुनिक मानवतावादाशी विसंगत 
असलेले सिद्धांत बाजूला सारले आणि शुद्ध व अंतिम 
नैतिक मानवी मूल्ये वेगळी काढून त्यांनी आपली 
स्वत:ची वृद्धधमंविषयक संकल्पना विस्ताराने 
मांडली. जोतीराव फुल्यांनी हिंदू धर्माचे संस्करण 
ब परिष्करण केले. ही धर्मसंस्करण व धर्मपरिष्क- 
रण करण्याची परंपरा डॉ. आंबेडकरांनी पुढे नेली, 
नव्या युगाच्या मानवी भवितव्याच्या उच्च नैतिक 
प्रेरणांशी सुसंगत अशी तत्त्वचर्चा व तत्त्वांची मांडणी 
डॉ. आंबेडकरांनी केली. त्याकरिता त्यांना मनुस्मृती 
जाळावी लागली. धमंग्रंथ विवेकबुद्धीने जाळल्या- 
नंतर जे शुद्ध राहते तेच स्वीकारायचे. हे स्वीका- 
रण्याला मार्गदर्शक अक्ली मूलभूत तत्त्वे म्हणजे 
अंतिम मानवी मूल्ये होत मानवी स्वातत्र्य, मानवी 
समानता, मानवी बंधुता व सामाजिक न्याय होय. 
आंबेडकरांच्या मिरवणुकीत मनुस्मृती सामील होऊ 
शकत नाही. ती एक मोठी विसंगती होय, हे 
ध्यानात घेतले पाहिजे. मनुस्मृती हिंदू समाजाच्या 
सामाजिक संस्थांचा आणि विविध परपरांचा इति- 
हास आहे. परंतु तो वत्तमानकाळाच्या गरजांशो व 
मानवी भवितव्याशी विसंगत आहे म्हणून काल- 
बाधित झाला आहे. नव्या समर्थ समताप्रधान 
भारतीय समाजव्यवस्थेशी मनुस्मृतीची सांगड 
घालता येत नाही. कोणत्याही धर्माचे चिंतन 
करत असताना कालविसंगत गोष्टी सांगणारे ग्रंथ 
हे पदाथंसंग्रहालयाचे भूषण होऊ शकतात. सर्व 
गतकाळाचा अवशेष असलेली मानवी निमिती 
असते, तिला ऐतिहासिक पदाथंसंग्रहालय हेच योग्य 
स्थान होय. आज भारताच्या राष्ट्र.य एकात्मतेला 
जे धोके उत्पन्न होत आहेत त्यांच्या मुळाशी 
परंपरेची आणि परंपरागत धमंग्रंथांची आंधळी 
निष्ठा हे एक कारण आहे. या आंधळ्या निष्ठचीच 
वेडात परिणती होते. त्यातूनच माथेफिरू, समाज- 
द्रोही निर्माण होतात, 


४ नवभारत 


आज भारतीय एकात्मतेला फार मोठे धोके 
उत्पन्न होत आहेत. भारताच्या राष्ट्रीय एकात्म- 
तेला आजच धोके निर्माण झाले आहेत असे नाही. 
तिचा विकासच धोक्यांमधून आतापर्यंत झाला 
आहे. “ दोन धरम, दोन राष्ट्रे ” अश्या तर्‍हेचा 
हिराष्ट्रवाद हाही फार मोठा धोका धक्का देऊन 
गेला आहे. या द्विराष्ट्रवादाची शल्ये अजून शिल्लक 
आहेत. त्याकरिता कोणताही उच्च धर्म उदा , हिंदू 
धर्म, मुसलमान धर्म व ख्त्िचन धर्म हा विश्‍वबंधु- 
तेचे बीजारोपण करून त्याचे पोषण करीत रांहील, 
अज्ली मूतभूत भूमिका प्रत्येक धर्माने स्वीकारण्याची 
आज गरज आहे. भारतातोल मुसलमान समाजाने 
हे मूल्भूत मानवी मूल्यांचे तत्त्व स्वीकारले पाहिजे. 
त्याकरिता हिंदूंनी त्यांच्याशी सामाजिक सहकार्य 
केले पाहिजे आणि भारतीय संविधानाशी सुसंगत 
अशी कौटुंबिक जीवनाची पद्धती सर्वे धर्मीयांनी 
स्वीकारली पाहिजे. स्त्री-पुरुष समानता हे तत्त्व 
या भारतीय राष्ट्रीय संविधानाचे मूल्भूत तत्त्व 
आहे. विइवबंधुत्व व स्त्री-पुरुष समानत्व या दोन 
तत्त्वांवर आधारलेले आंदोलन हे भारतातीलच नव्हे 
तर जगातील मुसलमान समाजांना व्र राष्ट्रांना 
नव्प़ा मानवी जागतिक एकात्मतेच्या मार्गावर 
आणण्यास उपयुक्‍त ठरेल, भारतातील हिंदू, मुसल- 
मान, ख्त्रिचन य समाजांतील सर्वांनाच आंतरिक 
सामाजिक परिवतंनाची गरज आहे. या गरजेची 
जाणीव मंदावते त्यामुळे राष्ट्रीय एकात्मतेस पुनः 
पुन: धोका उत्पन्न होतो. परंपरागत धर्माच्या पली- 
कडे पाहिले तरच राष्ट्रोय व जागतिक समन्वय 
सिद्ध होऊ शकतो. कोणत्याही धामिक वा अन्य 
ध्येयवादांचा स्वोकार करोत असताना त्यांचा 
निकष विवेकबुद्धी हाच ठरविला पाहिजे. तो 
मुस्लिम विचारवंतांनी भारताच्या संविधानाशी 
सुसंगत रीतीने स्वीकारला तरच ते अंतर्गत सामा- 
जिक सुधारणा करून अधिक समर्थ सामाजिक 
रचना करू शकतील. हीच गोष्ट हिंदुत्ववाद्यांनीही 
लक्षात ठेवली पाहिजे. 


हिंदूंना मुसलमानांबद्दल व मुसलमानांना हिंदूं- 
बद्दल विश्वास व बंधुतेची भावना निर्माण झाली 


पएप्रिळ, १९८२ 


तरच भारतातील यादवी टळेल. भारतातील मुसल- 
मानाला माणूस या नात्याने जगण्याचा व उत्कर्ष 
करण्याचा अधिकार भारताबाहेर नाही. तीच गोष्ट 
हिंदूंची. म्हणून हिंदू, स्त्रि्न, मुसलमान इ. धर्म 
वैयक्तिक जीवनाची पद्धती म्हणूनच मर्यादेत ठेवणारी 
विवेकबुद्धी जागविली पाहिजे. 

भारतीय राष्ट्रीय एकात्मतेला येथील ख्त्रिश्‍चन 
धममंगुरूकडून काही प्रदेशराज्यांमध्ये धोका उत्पन्न 
झाला आहे. ख्थिश्‍चन समाज ज्या प्रदेशात अधिक 
संख्येचा, त्या प्रदेशराज्यांना स्थिश्‍चन धर्मगुरू 
कुटीरतेचा संदेश देत आहेत. तश्ा प्रकारची बंडे 
उत्पन्न करीत आहेत. हे कृत्य म्हणजे सरळ सरळ 
स्वघर्माचा म्हणजे स्त्रिश्‍चन धर्माचा द्रोहूच आहे. हे 
फूट पाडणारे स्थिशचन धमंगुरू स्वधमंद्रोहीच खरे ! 
कारण शख्त्रिस्ताचा विश्‍वप्रेमी क्रॉस त्यांनी धळीस 
मिळविला आहे. र 


गेल्या दीडक्पेक्षा अधिक वर्षांमध्ये जे हिंदू समाज- 
सुधारक झाले त्यांनी सामाजिक विषमतेच्या विरुद्ध 
जे बंड उभारले आहे, ते अजून यशस्वी झाले नाही. 
अजून गावकुसवाच्या बाहेरच्या जातिजमातो गाव- 
कुसवाच्या आतील जातिजमातींशी समरस झालेल्या 
नाहीत. 

आधुनिक मातवी समानतावादी मूल्यांच्या आधा- 
रावरच भारतीय राष्ट्रीयता जगू शकेल, एवढेच 
नव्हे तर हिंदू, मुसलमान, स्त्रिश्‍चन, शीख इ. जगू 
शकतील. त्यात सांस्कृतिक समन्वयाची आवद्यकता 
आहे. सांस्कृतिक दृष्ट्या मागासलेली, पुढारलेली, 
विभक्त असलेली अनेक प्रदेशराज्ये भारतात दिस 
तात. नागालेड, मिझोराम, इ. ईशान्य दिशेकडचे 
अथवा हिमाल्यातले सामाजिक 
राष्ट्रीय एकात्मतेच्पा प्रेरणेपासुन वंचित झालेले 
आहेत. गेली अनेक वर्षे तेथे भारतापासून फुटून 
निघण्याचा सामुदायिक सहस्त्र उठावाचा प्रयत्न 
वारंबार होत आहे. त्या प्रदेशातील सामाजिक 
गटांना विवेकवादाच्या आधारावर वाढत असणाऱ्या 
आधुनिक संस्कृतीच्या परिवारामध्ये आणन सोड- 


ण्याचे कायं आधुनिक शिक्षणपद्धती व नवी अथ 
रचना करू शकेल. ि 


गट हे अजून 


१८९२ च्या शरदक्रतुत, सिग्मंड फरॉईडच्या एका 
डॉक्टर मित्राने त्याच्याकडे एक स्त्री-रुग्ण सोपविली. 
एलिझबेद फोन आर्‌ नावाची ही तरुणी गेली दोन 
वर्षे आजारी होती. तिचे पाय दुखत असत आणि 
काही वेळा तर तिला धड चालता देखील येत नसे. 
उन्मादविकृतीची (हिस्टेरियाची) मनोरुग्ण असावी 
म्हणून ही केस त्याने नसर्वेज्ञानिक डॉक्टर 
फ्रॉईडकडे सोपविली. फ्रॉईड यावेळी छत्तीस वर्षांचा 
होता. संमोहन (हिप्नॉसिस) वापरून मनोरुग्ण बरे 
करण्याचा हा काळ होता. पण फ्रॉईडला हा मार्ग 
पसंत नव्हता आणि काही नवी दिश्या सापडते का 
यासाठी तो चाचपडत होता. या केसपासून ही कोंडो 
फुटली. मनोविइलेषणाच्या पद्धतीचा प्रारंभ झाला 
आणि आधुनिकतेचे नवे सांस्कृतिक वातावरण 
निर्माण व्हायला देखील सुरवात येथूनच झाली. 


एल्िझिबेद या चोवीस वर्षांच्या तरुणीची गेल्या 
काही वर्षांतील कौटुंबिक स्थिती वाईट होती. तिचे 
वडील वारले होते, आई डोळ्यांच्या गंभीर 
ऑपरेशनमधून नुकतीच बरी झाली होती आणि 
तिची विवाहित बहीणही हृदयाच्या दुखण्याने संत्रस्त 
झालेली होती. या गडद वातावरणात, आनंद असा 
काही नव्हताच. पण एलिझबेद फोन आर्‌ने सर्व 
रुग्ण आप्तांची अगदी मनोभावे सेवा केली होती. 
फ्रॉईडने एलिझबेदची कसुन तपासणी केली. परंतु 
विशेष असे काहीच आढळले नाही. तिचे चालणेही 
फारसे विचित्र नव्हते. मांड्यांत मात्र कळा येत 
असाव्यात. त्वचा आणि स्नायू दोन्हीही दुखतात 
असे ती सांगत होती. मात्र तिच्या दुःखातही सुक्ष्म 
आनंदाची एक रेषा उमटायचो. ती उन्मादविकृती- 
चीच रोगी होती हे फ्रॉईडने निश्‍चित केले. 


प्राथमिक उपचार म्हणून फ्रॉईडने तिला फ्रेकलिन 
यंत्राचे मंद व तीब्न शॉक्स देऊन पाहिले. तीव्र झट- 
क्यांमुळे तिला जरा बरे वाटे; पण फ़ॉईडने हे तंत्र 


पुढील मनोपचारासाठी लवकरच सोडले. चार महि- 
न्यांनंतर त्याने त्याचा “* कॅथाटिक ' उपचार सुरू 
केला. फोन आर्‌ ला त्याने तिच्या आजाराचा 
साद्यन्त इतिहास सांगायला लावला. कुठेही संमोह- 
नाचा वापर केला नाहो. एखादे जमिनीखाली दड- 
लेळे प्राचीन नगर उत्खननाने बाहेर काढावे तसा हा 
आठवणींबाबतचा प्रकार होता. एलिझबेद आठवणी 
सांगताना डोळे मिटून पडलेली असे. 


वरच्या थरातील आठवणी विश्षेष नव्हत्या. तिघा 
बहिणींतील एलिझबेद ही सर्वांत धाकटी. आई 
डोळ्यांच्या दुखण्याने नेहमी आजारी. वडील व 
एलिझबेदचा एकमेकांवर फार जीव. मुली वयात 
आल्यावर हंगेरीतील झेतीवाडीवरून हे कुटुंब 
व्हिएन्नात आले. काहीच दिवसांत वडील फुप्फुसांच्या 
“ इडिया * या विकाराने अंथरुणाला खिळले. या 
आजारात एल्झिबेद वडिलांची शश्रूषा मनोभावे 
करी, त्यांच्याच खोलीत निजे. याही काळात तिच्या 
उजव्या पायात दुखे. वडील वारले आणि हे आनंदी 
कुटुंब निराधार झाले. 


वडील वारले त्याच वर्षाच्या अखेरीस वडील- 
बहिणीने उमद्या व होतकरू तरुणाशी विवाह केला. 
पण त्याचे एलिझबेदच्या आईज्षी जमत नसे. 
एलिझबेद या मेव्हण्याशी आईची बाजू घेऊन भांडत 
असे. पुढे या मेव्हण्याने धंद्याच्या निमित्ताने ऑस्ट्ि- 
यात एका दुर गावी स्थलांतर केले. एलिक्ञबेदचे 
कुटुंब निराधार झाले. या काळात तिचे आईवरील 
प्रेम अत्युत्कट झाले. 

दुसऱ्या बहिणीचे लग्न जास्त सुखदायी ठरले. 
लग्न झाल्यावर मेव्हणा व बहीण जवळच राहात. हा 
मेव्हणा उमदा व देखणा होता. मदत करण्याची 
त्याची वृत्ती असे, या दांपत्त्याचा मुलगा एलिझाबेदचा 
फार लाडका होता. या लग्नानंतर, आईच्या डोळयांचे 
ऑपरेशन झाले आणि गास्टाईन या गावामध्ये सवे 


५ अबोध ' आणि नवा बोध (परवांधे) 


अनिरुद्ध कुलकर्णी 


अनुक्रमणिका 


1 नवभारत 


नातेवाईक एकत्र जमले. याच वेळी एल्िझिबेद 
आजारी पडलो, आणि .गर्भारपणात दुसरी बहीण 
मृत्यू पावण्याची गंभीर घटना घडली. या मृत्यूतही 
हृदयविकाराचा भाग होताच. एलिझबेंदचा आजार 
मात्र सर्दी, थकव्याचे निमित्त होऊन सुरू झाला. 

आपल्यालाही हृदयविकार असावा असे एलिझ- 
बेदला नेहमी वाटे. यावेळी विधूर झालेला मेव्हणा 
त्याच्या मूळ गावी परत गेला. काहीशा एकाकी व 
निराधार एलिझबेदला आपल्यावर कोणी प्रेम करावे, 
आपला विवाहू व्हावा असे वाटू लागले आणि या 
काळातच दीड वर्षांच्या अवधीनंतर ती हिस्टेरियाची 
रूग्ण बनली. 

रुग्ण माहिती-आठवणी-सांगत असताना फ्रॉईडन 
रुग्णाचे कपाळ दाबायचे ठरविले. या युक्‍तीचा 
परिणाम झाला आणि एलिझबेदने एकदा आपण 
एका तरुणाबरोबर फिरायला गेलो होतो असे 
सांगितले. हा तरुण पोरका होता. त्याची एलिझ- 
बेदच्या वडिलांशी खूप जवळीक होती. वाचन, 
फिरणे, गप्पासप्पा यामुळे तो एलिझबेदच्याही खूप 
जवळ आला होता, परंतु वडिलांच्या मृत्यूनंतर हा 
प्रियकर मित्रदेखोील दुरावला. या तरुणाविषयीचे 
लंगिक आकरषेण आणि वडिलांच्या मृत्यूमुळे निर्माण 
झाळेली दुःस्सह परिस्थिती या तणावातच उन्माद- 
विकृतीचे मूळ असावे असे फ्रॉईडच्या मनाने घेतले, 
व त्याच दिशेने त्याने शोध चालू ठेवला. वडिलांच्या 
मृत्यूमुळे एलिझबेदला लैंगिक आकषेण दडपावे 
लागले हे त्याला दिसत होते; परंतु मानसिक ताणाचे 
शारीरिक व्यथेत रूपांतर का व कसे व्हावे याचे 
कोडे त्याला उलगडत नव्हते. 

संशोधाच्या दुसऱ्या फेरीत फ्रॉईडला एलिझ्ा- 
बेदच्या उजव्या मांडीत दुखते आहे आणि त्याचे 
कारण त्या ठिकाणी तिला वडिलांचा पाय बँडेज 
बांधण्याच्या वेळी ठेवावा लागत असे, हे आहे असे 
दिसून आले. हे स्पष्टीकरण फार समाधानकारक 
होते; परंतु तिच्या सांगण्यातील तरुण कोण होता ? 

संशोधाच्या तिसऱ्या फेरीत रुग्णाची प्रकृती 
सुधारल्य़ासारखी झाली. फ्रॉईड तिच्याबरोबर 
तिच्य़ा मृत बहिणीची कबर पाहायला गेला. रुग्णाला 
त्याने तिच्या मैत्रिणींत मिसळण्याचा सल्ला दिला. 
वडील आणि तरुण यांच्या स्मृती निघाल्यावर मात्र 


पप्निळ, १९८२ 


पायाचे दुखणे उपटे. * फिरायला ' जाताना विशेष 
भस होई. या तिसऱ्या फेरीच्या काळात अचानक- 
पणे एक गुपित उघडकीला भले. एक दिवस 
एलिझवेद पहुडली असताना आणि प्रश्‍नोत्तरे चालू 
असताना शेजारच्या खोलीतून एका तरुणाचा गोड 
आवाज आला, एलिझबेद दचकून उठली आणि हा 
आवाज मेव्हण्याचा आहे असे ती म्हणाली भाणि 
तेथून निघूनही गेली, त्या दिवक्षी तिचा पाय खूप 
दुखला, 

या झाल्या प्रकाराने मेव्हण्याविषयीचा फ्रॉईडचा 
संशय बळावला, येथेच कोठे तरी पाणी मुरते आहे, 
असे त्याला निदिचित वाटू लागले, आणि याच 
दिशेने त्याने पुढील प्रश्‍नांचा हळुवार मारा चालू 
केला. फोन आर्‌ ने गास्टाईन गावच्या उन्हाळी 
झऱ्यांच्या आठवणी सांगितल्या. बहीण आजारी 
असताना मेव्हण्याबरोबर तो कशी फिरायला गेली 
ते तिने सांगितले आणि पुढे बहिणीच्या मृत्युप्रसंगी 
* आता तो मोकळा आहे, मी त्याची पत्नी होऊ 
केन ” हे विचार तिच्या मनात कसे आले हेही 
सांगून ती 'मोकळी' झाली यानंतर फ़ॉईडने झपाटयाने 
मनोविइलेषण केले. तू दोघंकाळ तुझ्या मेव्हण्याच्या 
प्रेमात होतीस हे सांगितल्यावर एलिझबेदला मांडीत 
तीब्न वेदना झाल्या, सुरुवातीला तितने फ्रॉईंडचे 
स्पष्टीकरण नाकारले तरी नंतर तिने ते कबल केले, 
तिने आजवर सहन केलेला आजार हा तिच्य़ा 
नीतिमत्तेचा पुरावाच आहे हे फरॉईडने तिच्या गळी 
उतरविले. विशेष म्हणजे फ्रॉईडचे हे विश्‍लेषण 
एलिझब्रेदच्या आईलाही पटले. या विलेषणानंतर 
एलिझबेद बरी झाली. पुरणे ' प्रकत ' झाली. कालां- 
तराने तिने दुसऱ्या एका चांगल्या तरुणाझी लग्न 
देखील केले. फ़ॉईडने तिच्याकडून अर्थातच फी 
वसुल केली. 

फ्रॉईडने त्याच्या पहिल्या महत्त्वाच्या पुस्तकात 
म्हणजे ' सिलेक्टेड पेपसं ऑन हिस्टेरिया '( १८९५ ) 
मध्ये विस्ताराने आणि रसभरीतपणे ही “केस? 
मांडली आहे आणि ते योग्यच आहे. फ़रॉईडच्या 
असामान्य कतृत्वाचा, आधुनिक मनोविश्‍ळेषणाच्या 
आंतरराष्ट्रीय चळवळीचा उगम या केसमध्ये आहे. 
* फ्रॉईडचे मानसशास्त्र म्हणून विसाव्या शतकात 
गाजलेल्या मानसशास्त्राचे सारे प्रमुख घटक या 


५ अबोध ? आणि नवा बोघ छ 


कहाणीत बीजरूपाने आढळून येतात. ( अशा अनेक 
५ मनोरंजक ' केसेस फ्रॉईड वाचणाराला भेटतात. 
दि रॅट मॅनची हकोकत मुळातून वाचावी अश्लीच 
आहे. ) 

मनावर आघात व्हावा अशा घटनेचा म्हणजे 
ट्रोम्याचा अभाव, मानसिक ताणाचे शारीरिक 
वेदनांत रूपांतर होणे, लैंगिक भावनेचा रुग्णाकडून 
प्रतिरोध, दमनामध्ये कल्पना जाणीवेच्या कक्षेबाहेर 
ढकलली जाते तर येथे तिला फक्त प्रतिरोध, 
अश्ञांसारख्या बाबी या ' केस ' मध्ये नजरेत ठळक- 
पणे भरतात. अगदी खास फ्राईड धर्तीची अशी हो 
केस आहे. तिचे आणखी मोठे महत्त्व असे को ही 
हाताळण्यात, फ्रॉईडच्य़ा पुढे विस्तारलेल्या मनो- 
विश्लेषणात जी वैशिष्ट्ये ठळक ठरली तीही 
दिसून येतात. तत्कालोन श्रेष्ठ नसर्वज्ञानिक शार्को 
आणि ब्रॉमर यांची आघात-घटनेची कल्पना फ्रॉई- 
डने स्वीकारलेली दिसते. परंतु संमोहन विद्येचा 
ह्यांना मान्य असलेला वापर त्याने येथे कटाक्षाने 
टाळला आहे. कपाळावर थोडासा दाब देण्याचे तंत्र 
येथे यशस्वी ठरलेले दिसते. रुग्णाला बोलते करून 
कल्पनांच्या मुक्‍त साहचर्याच्या आधाराने अनोळखी 
घटना उघडकीस आणण्याचे तंत्रही येथे वापरले 
गेले आहे. या केसपासूनच संरक्षण आणि प्रतिरोध 
या कल्पनांची सांगड फ्रॉईडने घातली आणि 
मनोविइलेषणाचा उदय झाला असे खात्रीपूर्वक 
म्हणता येते. हो सांगड भूतकाळात मागे पाहणारी 
आणि भविष्यात पुढें पाहणारी अशी द्विविध आहे. 
लैंगिकतेचे महत्त्व फ्रॉईडच्या मनावर कायमचे ठसले 
ते या वेळेपासुतच. अर्थात फ्रॉईडची लॅंगिकता 
' मानसिक आहे, हे येथेही जाणवते. नस-विकरृतींचे 
( 11९ए10-087०॥०,8 ) अनेक प्रकार होऊ शक- 
तील असे फ्रॉईडला याच प्रकरणापासून वाटू लागले. 
यापुढील काळात त्याने चितागर्भ नसवेकल्यविक्रृती 
आणि श्रांतता-गर्भ नसवेकल्यविक्ृती हे दोन प्रमुख 
भेद केलेले दिसतात. 

मनोविश्लेषणाच्या पद्धतीची निर्मिती ही फ़रॉईडची 
सुरवातोची फारच मोठी कामगिरी. लैंगिकतेची 
छाननी आणि स्वप्नांची मीमांसा या मनोविदले- 
बणातून स्फुरलेल्या नंतरच्या कामगिर्‍्या आहेत. 
मनोविश्लेषण हे मातवी वतंनाचे स्पष्टीकरण देते. 


ते कोणत्या प्रकारचे ? तर हा एक “* अन्वयार्थ ? 
असतो. वरवर क्षुल्लक किंवा निरथेक वाटणाऱ्यां 
लक्षणांना किवा स्वप्नांना काही अथे असतो हे 
मनोविशलळेषणात दाखविले जाते. हा अथे कधी 
काळी दडपल्या गेलेल्या आणि कालांतराने अनोध 
मनातुन पुनश्च कार्यान्वित झालेल्या आदिप्रेरणांचे 
प्रतिनिधित्व करतो असे ते दाखवून देते. असा 
अन्वय लावल्यामुळे न सुटणारा गुंता ( मनोगंड, 
००॥॥७]९४) होऊन बसलेल्या वासना आणि श्रद्धा 
यांची नवी संरचना होते, करता येते. रुग्ण बरा 
होऊ शकतो. 

दुसऱ्या बाजूने, मनोविश्‍लेषण एटिऑलजी असते; 
म्हणजे विश्‍वास आणि वासना यांच्या मनोगंडाचे 
कारण किवा कारणे ते शोधून काढते. प्रारंभीच्या 
बालवयात भावनांचे दमन कसे झाले याची कारण- 
मीमांसा उपचार म्हणून उपयुक्‍त ठरते. अक्ल 
प्रकारचे विश्‍वास आणि वासना वयाच्या विशिष्ट 
अवस्थेत खास उत्पन्न होतातच. विकासाच्या विशिष्ट 
काळात त्या प्रातिनिधिक स्वरूपाच्या असतात; 
त्या दडपण्याखेरीज गत्यंतर नसते या वस्तुस्थितीचा 
ही कारणमीमांसा उपयोग करून घेते. ही दोन्ही 
स्पष्टीकरणे एकमेकाला पूरक ठरतात. तरुण किवा 
पौगंडावस्थेतील विश्षिष्ट वर्तनाचे ( उदा. विख्यात 
ईडिपस मनोगंड, मातेविषयी कामभावना ) मूळ 
अश्या प्रकारे बालवयातील अनुभवांत शोधले जाते. 
अर्थात 'अहं' च्या विकासातोल तोलनिक स्वायत्तता, 
संख्यात्मक विचाराचे महत्त्व, अतेक इतर बाबींचे 
अस्तित्व, यामुळे जे आहे याच्या उलट विचार 
करता येत नाही, म्हणजेच स्पष्टीकरण देता आले 
तरी पुढे नक्की काय घडेल हे मात्र सांगता येत नाही. 

विसाठ्य़ा शतकाच्या अगदी प्रारंभापासुन ते 
पहिल्या महायुद्धाअखेरीपर्यंत- १९२० पयंत- मनो- 
विश्‍लेषण खरोखरच क्रांतिकारक शक्‍ती होते. आंतर- 
राष्ट्रीय लोकप्रियता मिळाल्यावर ही क्रांतिकार- 
कता उलट ओसरलेली दिसते. पहिल्या महायुद्धाच्या 
आधी व्हिक्‍्टोरिअन, सनातनी परंतु रोमँटिक वाता- 
वरणात वाढलेल्या इंग्लिश आणि इतर युरोपीय 
समाजाला व्हिएन्नातून बाहेर पडलेले फ्रॉईडचे विचार 
खरोखरच धक्का देणारे वाटले. 'स्वप्तांची मीमांसा! 
१८९९ हा फ्राईडचा ग्रंथराज तर कमंठ नीतिनिय- 


उसका 
"-ऐओरञओ औक 


-करलगघर्ाचिघनसज” 
-रकडटणतथद्धन” 


-पफनुशए' त्ष्षि 
"पसरत 


ट्‌ नवभारत' 


मांना कंटाळलेल्या मध्यमवर्गात विलक्षण लोकप्रिय 
ठरला. धर्मे आणि तत्कालीन राजकारण या दोहों- 
वरही विश्वास न उरलेल्या पांढरपे्षा वर्गाला मनो- 
विशलेषणाने * मध्यममार्ग ' दाखविला. कडवा मान- 
ववाद आणि व्हिक्टोरिअन सनातनीपणा यांतून हा 
पुरोगामी मार्गे अनेकांना पुढे घेकत गेला. 
मानवाच्या मूलभूत प्रेरणांची आस भरून काढ- 
ण्याचे काम मनोविशलेषणाने केले. मानवाचा आणि 
मूलभूत वास्तवाचा सांधा जोडण्याचे काम मासं 
वादाप्रमाणेच त्याने केले. तत्कालीन सुशिक्षित- 
वर्गाचा ते जणू * धर्म 'च बनले. ब्रीद, कमकाण्ड, 
नेता, अनुयायांची उतरंड, परमसत्य सापडल्याचा 
आवेश, जे आपल्या कळपात दाखल झालेले नाहीत 
त्यांच्याविषयी तुच्छता, ही धर्माची खास लक्षणे 
मनोविइलेषणाच्या चळवळीत सुरुवातीस दिसून 
येतात. फरॉईड, युंग, अँडलर इत्यादींना प्रेषितांचे 
महत्त्व प्राप्त झालेले दिसते. अति-परिश्रम, मानवी 
अस्तित्वाच्या मूलभूत समस्यांचे आकलन, त्याग, 
व्यक्तिमत्त्वाची तवी जडणघडण, रजोगुणांचा त्याग 
यांचा मात्र या नव्या धर्मात अभावच दिसून येतो. 
पहिल्या महायुद्धानंतर दोन गोष्टींमुळे मनोविइले- 
षणाच्या चळवळीचे तेज कमी झालेले दिसते. पहिले 
म्हणजे या भविष्यगामी आणि निर्भय चळवळीचे 
रूपांतर मध्यमवर्गीय अनुयायांच्या सुरक्षितताप्रिय 
हालचालीत झालेले दिसते. ' उदारमतवादाचा ऱ्हास 
मनोविइलेषणाच्या र्‍्हासात प्रतिबिबित झालेला 
दिसतो ' हे एरिक फ्रॉमचे म्हणणे मार्मिक आहे. 
नवे नवे धाडसी सिद्धान्त मांडण्याचे सामथ्यं 
ओसरलेले दिसते. आणि सारा भर फ्रॉईडच्या 
विचारांचा “ सांभाळ ' करण्याकडे होत जाताना 
दिसतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे पहिल्या महायुद्धानंतर 
कडक, कर्मठ नीतिनियमांचा झालेला लोप. लैंगिक 
स्वैराचाराचा नसला तरी फ्रॉईड - एकपत्नीब्रती 
फ्रॉईड - लंगिक स्वातंत्र्याचा पुरस्कर्ता निश्‍चित 
होता. हे स्वातंत्र्य युरोप, अमेरिकेत पहिल्या महा- 
युद्धानंतरच अवतरायला सुवात झाली आणि 
मनोविरळेषणाचे आकर्षणही साहजिकच थोडे कमी 
झाले. युद्धानंतरचा समाज खचिक, विलासी, भोग- 
वादी झाला. या समाजाला मनोविदलेषण हे लैंगिक 
स्वातंत्र्याचे समर्थन म्हणून महत्त्वाचे वाटले, नव्या 


एप्रिल, १९८९ 


लंगिक नीतीचा पाया म्हणून नव्हे. याचाच परिणाम 
म्हणून कौ काय पहिल्या महायुद्धानंतर फ़रॉईडच्या 
दिश्ाही बदललेल्या दिसतात. 

मनोविइलेषणाकडे आज वस्तुनिष्ठ आणि शास्त्रीय 
पद्धती म्हणून पाहिले जाते. आज वतंणुकीचे मानस- 
शास्त्रही प्रबळ झाल्याने आणि “ मानस * हौच 
कल्पना दूर ठेवण्याचा प्रयत्न असल्याने फ्रॉईड आज 
मनोविशलेषक म्हणून मानला जातो, तरी मानस- 
शास्त्रज्ञ म्हणून त्याचे स्थान ' ऐतिहासिक ' झाले 
आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर मनोविइलेषणाला काही 
काळ पुन्हा जोर प्राप्त झाला होता तरी आज खर्चिक 
आणि कालापव्यय करणारे असल्याने तै कमी वार्पे. 
रले जाते. पण ते कालबाह्य नाही. एलरसारख्यांनी 
इंम्पूलोझिव्ह तंत्र वापरून मनोविश्लेषण केले 
आाहे तर फ़ेकेल, क्रुम्बो, हान्स गेझं, माहोलिक 
यांनी लोगोथरपी म्हणून मनोविइ्केषणाचा विकास 
केला आहे, अस्तित्ववाची (एक्झिस्टेन्शियल ) मनो- 
विइ्छेषण, मनोगंड आणि अबोध मन यांचा आधार 
घेत नाही तर मानवाचा मूळचा मूलभूत निर्णय ते 
केंद्रस्थानी मानते; त्यामुळे सात्रेसारखे तत्त्वज्ञ स्वप्ने, 
अपयश, प्रछंद (ऑब्सेशन्स), आणि नसर्वेकल्य 
विकृतींबरोबरच व्यक्तीचे दैनंदिन जीवनातील 
विचार, यशस्वी कृत्ये, जीवनशेली, यांचेही विशले- 
षण करतात. 
दि इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स (१८९९) 

हा ग्रंथराज फ़ॉईडच्या जीवनाच्या पूर्वार्धातील 
सवं प्रयलांचे संशोधनाचे सारच होते. आजही हा 
ग्र्थ अरबी भाषेतील सुरस आणि चमत्कारिक कथा. 
प्रमाणेच वाचनीय वाटतो, आधुनिक युगाचा तो 
खराखुरा पायाभूत असा अस्सल ' अक्षर ग्रंथ? आहे. 
त्यातील गद्य थोर साहित्णिक गुणांनी युक्‍त आहे. 

स्वप्नांचे विशेषण केल्यावर आपल्याला * दुत १ 
स्वप्नविचार दृष्टोत्पत्तीस येतात. यांतील एखादाच 
ठळकपणे उठाव घेतो. अनेक विचार दैनंदिन व्यव- 
हारांचे अवशेष असतात; पण हा ठळक अलग 
पडणारा विचार असा असतो की दैनंदिन र 
घुणास्पद किवा अयोग्य म्हणून तो आपण 
लेला असतो. हा विचार म्हणजे एखादी 
इच्छा असते. ची दडपलेली इच्छाच स्वप्न 
त्याच्या निमितीला शक्‍ती, रस पुरवि 


व्यवहारात 
1] दूर सार- 
दडपलेली 
घडविते. 
ते आणि 


“५ अबोध ' आणि नवा बोध र्‌ 


दैनिक उर्वरित घटकांचा वापर स्वप्नांसाठी करून 
घेते. अद्या तऱ्हेने पडलेले स्वप्न ही प्रेरणा-पूर्ती 
करणारी परिस्थिती असते. या प्रेरणेत वासनेची 
पूर्ती सामावलेली असते. 

रात्रीच्या सैल मनोव्रस्थेचा फायदा घेऊन भबोध 
प्रेरणा स्वप्न ' घेऊन? जाणीवेच्या क्षेत्रात प्रवेश 
करते “अहं 'चा प्रतिकार, निरोध हा मात्र नष्ट 
न होता फक्त कमी झालेला असतो. तो स्वप्नांचो 
“ सेन्सॉरशिप ' या रूपाने राहतो, आणि भबोध 
प्रेरणेला तिचे अगदी यथार्थ रूप घेऊ देत नाही. 
त्यामुळे स्त्रप्नांचे अपभ्रंश होतात. काही वेळा ती 
खंडितही होतात व जाग येते. 

स्वप्त ही दडपलेल्या इच्छांची ( बुरखाधारी ) 
पूर्तता असते. त्यूरॉटिक-नसविकल-माणसाची लक्षणे 
आणि स्वप्ने यांत साम्ये असतात त्यामुळे दोहोंचेही 
विश्‍लेषण आवडप्रक ठरते. आंतरिक व बाह्य चेतकां- 
पासून झोपमोड होते ती टाळणे हे खरे स्वप्नांचे 
सामान्य काये आहे. हे चेतकांचा नवा अन्वय 
लावून व त्यांना निरूपद्रवी प्रसंगात गुंफून केले जाते. 
बाह्य चेतक जर फार प्रबळ झाले तर निद्रिस्त व्यक्‍ती 
चुळबूळ करतात व स्त्रप्नांचा बिघाड होतो. 

जी प्रक्रिप्रा “सेन्सॉरशिप मान्य करून, तिचे 
सहकार्य धेऊन, सुप्त विचारांचे स्वप्नांच्या उघड 
आशयात रूपांतर करते तिला फ्रॉईड * स्वप्न-कार्य 
म्हणतो. हे कार्य फक्त दृश्य प्रतिमांच्या रूपाने चालते. 
“ह्यालाच ' नाट्यर्पांतर' देखील म्हणता येईल. 
मनाच्या खोलवरच्या अबोध स्तरावर घडून येणाऱ्या 
“प्रक्रियांचे स्वप्नकायं हे उत्तम उदाहरण आहे. नेह- 

मीच्या विचारप्रक्रियेपेक्षा ही प्रक्रिया फारच भिन्न 

असते. यां प्रक्रियेची काही आषे वैशिष्ट्ये दिसून 
येतात. उदा , प्रतीकांचा उपयोग. या संदर्भात ती 
बव्हुंशी लेंगिक असतात. 

दैनंदिन जीवनातील अवशेष आणि अतृप्त इच्छा, 
वासना यांच्याशी अबोध-प्रेरणेचा संबंध असल्याने 
स्वप्नांच्या विश्‍लेषणाला दुहेरो मूल्य प्राप्त होते. 
स्वप्न एका वाजूने * इच्छापूर्ती ' तर दुसऱ्या बाजूने 
-' पुढील वाटचाल ' ठरते. यामुळे विदलेषणाचा उप- 
योग दोन्ही बाजूंनी करता येतो. रुग्णाचे बोध-मन 
आणि अबोध-मन आपल्याला कळते. स्वप्नामुळे 
ब्रालपणीची विस्तृत सामग्री हाती झाशते, तिचा 

त्त. भा. २ 


उपयोग करून अम्नेशियासारखी विकृती बरी करता 
येते. संमोहनाची जागा स्वप्न-विदलेषण घेते. दडप> 
लेल्या वैषयिक भावना किवा स्वार्थी हेतू स्वप्न- 
निभितीला कारणीभूत ठरतात. त्याचप्रमाणे भूक, 
तहान, शोचाची गरज ह्यांपासून देखील स्वप्ने 
पडतात. 

स्वप्नमीमांसेचे मूळ सिद्धान्तन असे आहे. फ्रॉईडने 
अनेक रुग्णांच्या व व्यक्तींच्या स्वप्नांचा आधार 
घेऊन अतिशय आकषक शेलीत ते केले आहे. सुमारे 
हजार पानांची ही चिकित्सा खरोखरच असा- 
मान्य आहे, अगदी डाविनच्या ' दि ऑरिजिन ऑफ 
स्पीसीज ' प्रमाणे, या मीमांसेमुळे एकोणीसाठ्य़ा 
शतकापर्यंत काव्यात व कथा-कादंबर्‍्यांत वावरणारी 
स्वप्ने शास्त्रीय चिकित्सेचा विषय ठरली आणि 
मानवाच्या मनावर व ढ्यक्तिमत्त्वावर नवा प्रकाश 
पाडण्यास समर्थ ठरली. एखाद्या वाचकाला जर 
अगदी प्रामाणिकपणे स्वतःच्या स्वप्नांचा मागोवा 
घेण्याची इच्छा व ताकद असेल तर फ्रॉईडने केलेली 
कामगिरी किती मोलाची आहे हे त्याचे तो समजू 
शकतो. अधिकारी व्यक्तींच्या अवतरणांवर विसंबून 
राहण्याची गरज त्याला उरत नाही. विद्षेषतः 
फ्रॉईड म्हणतो त्याप्रमाणे स्वप्नातील दशंनी आश- 
यातील प्रत्येक घटक घ्यायचा व मुक्तपणे त्या संद- 
र्भात स्फुरणाऱ्या आठवणी व कल्पना मांडायच्या. 
असे करीत गेले को स्वप्नांचा अथं सापडतो, म्हणजे 


सुप्त-स्वप्न-विचार सापडतात, हे वाचकाला दिसुन 
येऊ शकते. | 


स्वप्नांचे अन्वय अनेक तर्‍हेने लावता येतात हे 
फ्रॉईडच्या प्रयत्नांना जो नंतर विरोध होतः गेला 
त्यातून स्पष्ट झाले. युंगच्या पद्धतीनेही* अथेपूर्ण 
विश्लेषण होते हे आज आपण मानतोच. उदाहरणांथे 
एक स्वप्न पाहू : ' मी माझ्या आई आणि बहिंणी- 
बरोबर जिना चढून वर जात होतो. जेव्हा आम्ही 
वर गेलो तेव्हा मला सांगण्यात आले को माझ्या 
बहिणीला मूल होणार आहे.' फ्रॉईडिअन पद्धतीने 
हे स्वप्न कुटुंबांतरगेत व्यभिचाराची इच्छा प्रति- 
ब्रिबित करते. नसविकलांना अश्या इच्छा नेहमींच 
ग्रासतात. जिन्याचा प्रतिकात्म अके समागम व लयं- 
बद्ध चढण्यामुळे संभोगाचे सूचन घडते असे द्या 
पद्धतीत घरले जाते. याचा ताकिक परिणाम महणून 


१० 


बहिणीला मूल होणार हे सांगितले जाते. हे बाल- 
पणोच्या इच्छेची परिपूर्ती करणारे स्वप्न ठरते. 


युंगचे म्हणणे असे को लेंगिक अन्वयामुळे 
न्स अर्थे लागत नाही युंगच्या मते जिना प्रतीक 
आहे तसेच आई व बहीणही प्रतीक का नाहीत? तर 
प्रतिकात्म पद्धतीने फक्त स्वप्नांचे भाषांतर होते. 
ज्या तरुण माणसाला हे स्वप्न पडले होते त्याने 
विद्यापीठीय अभ्यासक्रम पुरा करून अवघड व्यव- 
साय निवडला होता. व्यवसाय निवडीचा निणेय 
घेणे अवघड गेल्यामुळे तो नसविकल ( न्यूरॉटिक ) 
झाला होता. त्याने काम करणेही सोडले होते व 
त्याची नसविकलता समलिंगी आकर्षाकडे गेली 
होती. युंगने या स्वप्नातील व रुग्णाच्या जीवनातील 
इतर तपश्ीलाचा वेध घेऊन स्वप्नाचा वेगळा अर्थ 
लावला आहे. जिन्यावरून वर चढणे म्हणजे व्यव- 
सायात यशस्वी होणे. बहिणीला मूल होणे म्हणजे 
पुनर्जन्म, नव्याने माणूस होणे. रुग्ण बालपणापासून 
काहीसा नसविकल होता व त्याच्या जैविक गरजांची 
त्याने हेळसांड केली होती याकडे त्याने लक्ष वेधले 
आहे. युंगच्या मते धंद्याच्या दडपणाखाली त्याला 
प्रम हवे होते आणि प्रेम द्यायचे होते तेच राहून 
गेले आणि मग ते स्वप्नात आले. स्वप्नातील लैंगि- 
कता स्वप्नांचा अर्थ आणि उद्दिष्ट स्पष्ट करणारे 
साधन होय. ती स्वप्नांचा साक्षात अथ नसते. स्वप्ने 
ही भविष्यकाळाशीही निगडीत असतात हे युंगने 
या स्वप्नाच्या संदर्भात स्पष्ट केले आहे. 


स्वप्नाचा अज्ञात अर्थ, समांतर उदाह्रणाच्या 
साहाय्याने- येथे फॅटसी ऑफ इनसेस्टच्या साहा- 
य्याने- व्यक्‍त होतो. येथे लेंगिकतेला फक्त प्रतीकात्म 
मूल्य आहे. त्याचप्रमाणे स्वप्न-प्रतीकांचे निश्‍चित 
असे अथे नसतात. बर्‍याच वेळा त्यांचे साधारण अर्थ 
तेवढे पुनरांवृत्त होणार्‍या प्रतीकांना देता येतात 
अशी युंगची भूमिका आहे. आज आधुनिक वाचक 
फरॉईडप्रमाणेच युंगच्या स्वप्नमीमांसेला व इतर 
कल्पनांनाही महत्त्व देतो. भारतीयांना तर युंगच 
जास्त मानवणारा भाहे; परंतु फ्रॉईडच्या मीमांसे- 
तील * लेंगिकता ' ही देखील वस्तुस्थितीला धरू- 


अच आहे हे ढळढळीत सत्य उरतेच. अगदी आजही 
इरते, 


नवभारत 


एप्रिळ, १९८२ 


मनोविइलेषण आणि स्वप्नमीमांसेच्या निमित्ताने 
फ्रॉईडने जे काये केले, त्यामुळे संपूर्ण मानसक्ास्त्रा- 
च्याच निभितीला जोर चढला, आणि विसाव्या 
शतकाच्या आधुनिकतेतील मोठा, महत्त्वाचा प्रवाह 
म्हणून ते स्थिरही झाले. फ्रॉईडच्या कार्याचा तर 
इतका विलक्षण गाजावाजा झाला आहे को कित्येक- 
जण फ्रॉईड हाच मानसशास्त्राचा जनक असावा 
आणि ' अबोध मनाची ' क्रांतिकारक संकल्पना 
फ्रॉईडनेच प्रथम मांडली असावी असे समजतात. 
परंतु हे गैरसमज आहेत. आधुनिक मानसशास्त्राच्या 
निर्मितीचे श्रेय एफ्‌. जे. गॉल, फ्ल्रेन्स, जे. बी. 
बुईलो, आलेक्झांडर बेन, जे. एफ्‌. हर्बाटं, हेल्म- 
होल्ट्झू, डब्लू वुंट आणि वुईल्यम जेम्स यांच्याकडे 
जाते. अबोध मनाची कल्पनाही जर्मनीत गुस्ताव 
कॅरस, स्पिनोझा, शॉपेनहॉवर यांनी पूर्वी वापरलेली 
आहे. एड्आडे फोन हाटंमानने तर १८६८ च्या 
सुमारास नेणिवेचे तत्त्वज्ञान मांडणारे पुस्तकही 
लिहिलेले दिसते. परंतु अबोध मनाची-नेणिवेची- 
संकल्पना फ़ॉईडने संशोधनाच्या आधारे नेटकेपणाने 
व स्पष्ट रूवात मांडली. त्यासाठी त्याने कल्पनांचे 
मुक्‍त साहचर्ये, इच्छांचे दमन, प्रतिरोध, ट्रान्सुफरन्स 
यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या कल्पनाही उपयोगात 
आणल्या, आणि नसवेकल्याबाबत नवे सिद्धान्तही 
मांडले, ईड, इगो आणि सुपर इगो या त्याच्या या 
संदर्भातील, मानवाच्या उपक्तिमत्त्वाविषयीच्या 
कल्पना तर युरोपातील सामान्य माणसांच्याही 
तोंडी खेळू लागल्या. 

मनोविश्लेषण आणि स्वप्नमीमांसेच| 
मनोविक्रतींचे रुग्ण बरे करण्याचा 
हाताळताना .फ्रॉईडला 


वी इतिहासातच 
एलिस या बाब- 
१०7 ००]- 


पा ध्राट 1७००टणापिला 
ध्यात वढ] ७0 ०1 8658] ॥॥७॥10111- 


* अबोघ ? आणि नवा बोघ 


गाथा रचणाऱ्या कवि-साहित्यिकांचा आणि दुसरा 
कामजीवनाकडे केवळ शरीरशास्त्राचा एक भाग 
म्हणून बघणाऱ्या वैद्यांचा, डॉक्टरांचा. फ़रॉईडने 
कामजीवनाची शास्त्रीय चर्चा व्यक्तीचे मन आणि 
व्यक्तिमत्त्व यांच्य़ा संदर्भात प्रथमच सुरू केली. 
त्याने ' लैंगिकतेचे मानसशास्त्र ' मांडले आणि ही 
गोष्ट क्रांतिकारकच होती व आहे, आज आपण 
लैंगिक शिक्षणाचा, लैंगिक समस्यांचा, गंभीरपणे 
व मोकळेपणे विचार करू शकतो याचे श्रेय फ़रॉई- 
डला आहे. याच वेळी आपण हेही लक्षात घेतले 
पाहिजे की अश्‍लील चटोर कादंबर्‍या, बलात्कार, 
संभोग यांची रसभरित वर्णन करणारे वाडमय वा 
यांचा वापर करणारे गल्लाभरू चित्रपट यांचे खापर 
आपण फ्रॉईडच्या डोक्यावर फोडू शकत नाही. 

लेंगिकतेविषयी फ्रॉईडला सुरुवातीपासुन वेज्ञा- 
निक कुतूहल होते. त्याचे अगदी पहिले संशोधन 
वैद्यकातील नाही तर ईल माश्यांच्या रेतपिडाच्या 
निश्‍्चितीबाबत आहे. स्वप्नांची मीमांसा असो, 
लहान मुलांच्या वतंनाची चिकित्सा असो, नसवेकल्य- 
विकृतींची चर्चा असो, दैनंदिन व्यवहारातील 
विनोदांवर भाष्य असो, व्यक्‍्तिमत्त्वाच्या रच- 
नेचे वर्णन असो कौ आयुष्याच्या उत्तरार्धातील 
त्याची धर्म व संस्कृतिविषयक चिरफाड असो फ्राईड 
कामप्रेरणेवर येऊन ठेपतो. आणि त्याचे सामर्थ्येही 
येथेच आहे. अर्थात तो सवेव्पापी लेंगिकता-वादाचा 
पुरस्कर्ता आहे हे त्याला कधीच मान्य नव्हते. सवे 
प्रेरणात्मक जीवन हे केवळ कामप्रेरणात्मक जीवन 
नव्हे हे त्याने वारंवार मांडलेले आहे. 

त्याला लंगिकता एवढी मूलभूत का वाटली ? 
लैंगिकता फार लवकर वयापासुन मानवी जीवनात 
येते. बालपणीची लॅंगिकता काही काळ टिकते पण 
तिच्या स्मृती पुढे दीघंकाळ प्रभावी ठरतात, दुसरे 
म्हणजे लैंगिकता सामथ्यंवान असते. तिच्या बाबती- 
तील वैफल्य आपण सहजासहजी स्वीकारू शकत 
नाही. तिसरे कारण हे, की लैंगिकतेत लवचिकता, 
प्रसरणशीलता असते. जीवनाची अनेक अंगे काम- 
मय होऊ शकतात. शेवटचे कारण हे, को लेंगिक- 
तेची वेडीवाकडी, विक्रुत वाढ होऊ शकते.-मानवी 
जीवनातील उत्क्रांतिपथावर असा एक फिक्शेशन 
पॉईन्ट असतो, की जेव्हा आपल्या जीवनात अडी- 


११ 


अडचणी निर्माण होतात तेव्हा आपण या बिंदुकडे 
माघारी फिरतो. लैंगिकतेच्या प्रवासात तर अशी 
माघार चटकन घेतली जाते. ही सारी कारणे खरो- 
खरच इतकी भक्कम आहेत, की फ्रॉईडचा लैंगि- 


कतेवरील भर रास्तच आहे हे आपल्याला विचा- 
रांती कळू शकते. 


नसवेकल्यविकृतींची कारणे शोधून काढताना 
फ्रॉईडला आढळले, कौ या विकृतींच्या मुळाशी 
रुग्णाची विषयवासना आणि तिचा त्याने केलेला 
प्रतिकार यांचा संघषं हा आहे. खुप संशोधनानंतर 
हे उघडकोस आले, को हा संघर्ष बाल्यावस्थेतच 
घडतो ( म्हणजे याची अंधुक जाणीव लागलेले 
कवी बरोबर होते ). बालवयाकडे आपण निरागस 
वय म्हणून पाहतो. आपली कल्पना असते, कौ 
विषयवासनेशी आपले युद्ध सुरू होते ते पौगंडा- 
वस्थेत.. परंतु ही सर्वसामान्य समजूत निराधार 
असल्याचे फ्रॉईडला दिसून आले. बालवयातही सुप्त 
विषयवासना अस्तित्वात असते, अनेक रुग्ण बाल्या- 
वस्थेत आपल्याला दाईने किंवा आईने वश केल्याचे 
सांगत. स्त्रिया ह्या वडील किवा काका यांची नावे 
घेत कालांतराने फ्रॉईडच्या लक्षात आले, की या वश 
केल्याच्या गोष्टी नुसते कल्पनांचे खेळ- फेंटसीज- 
आहेत. त्या केवळ अतृप्त इच्छांची मानक्षिक पूर्ती 
आहेत. यातुनच फ्रॉईडच्या ' कुप्रसिद्ध ' * ईडिपस 
कॉम्प्लेक्स 'च्या सिद्धान्ताला चालना मिळाली, 

बालकाची कामप्रेरणा बिनचेहर्‍्याचो असते. 
तिला स्वतंत्र व स्पष्ट रूप बर्‍याच गुंतागुंतीच्या 
वाढीनंतर येते. अगदी प्रथम कामप्रेरणा एक घटक 
म्हणून असते व ती इरोटोजेनिक झोन्सवर अवलंबून 
असते. सुरुवातीस प्रेरणा विकेंद्रित असतात, व स्व 
उत्तेजक असतात. मौखिक, गुद आणि लैंगिक अज्ञा 
तीन अवस्थांतून कामप्रेरणा स्वतंत्र आस्तित्व धारण 
करते. कामप्रेरणेच्या शक्‍तीला फ्रॉईड ' लिंबिडा ! हे 
न्नाब देतो. लिंबिडोचा विकास खुंटून जेव्हा तो 
माघारी अटकावबिदूकडे परततो, तेव्हा त्या परा 
गतीमुळे (रिग्रेशन ) विकृती निर्माण होते. 

* उद्दिष्ट-वस्तू'पाशी पोहोचणे ही मानसिक 
जीवनात फार महत्त्वाची गोष्ट होय. याचा पहिला 
टप्पा म्हणजे स्व-उत्तेजनाची अवस्था संपवून बाल- 
काच्या प्रेमाचे उद्दिष्ट आई होते तो. आईचा स्तन 


श्रे 


'व आई यांच्यांतील फरकही सुरुवातीस बालकाला 
कळत नाही. अभेकावस्थेत सुरुवातीसच ईडिपस गंड 
'निर्माण' होतो. मुलाची सुप्त कामभावना आईवर 
"केंद्रित होते आणिरवडिलांकडे तो प्रतिस्पर्धी म्हणून 
'पाहु लागतो. मुलीच्या. बाबतीतही हा प्रकार घड्‌ 
शकतो. ईडिपस गंडाच्या अनेक तर्‍हा अहेत. मनुष्य- 
प्राणी हा उंभर्यालगी अंसल्याने या तऱ्हा निर्माण 
होतात. 

माणसाच्या जीवनात कामजीवनाच्या दोन लाटा 
येतात, पहिली लाट चवथ्या-पाचव्या वर्षी उंची 
गाठून ओसरते. उमलू पाहणाऱ्या कामप्रेरणा 
दडपल्या जातात. नंतर सुप्तावस्थेचा काळ पोंगंडा- 
वस्थेपर्यंत राहतो. प्रामुख्याने शारीरिक. अक्षा या 
काळात नैतिक प्रतिक्रिया, लज्जा व घृणा या 
घडविल्या जातात. पौगंडावस्थेत बाल्यावस्थेतील 
प्ररणा व वस्तू-नाती पुनरुज्जीवित होतात. या 
वयातच ईडिपस-गंड देखील पुन्हा बळावतो. बाल्या- 
वस्थेतील प्रेरणा आणि सुप्तावस्थेतील प्रतिरोध 
यांचा संघर्ष होतो. बाल्यावस्थेत लैंगिक फरक ' नर! 
* मादी ' असा नसतो तर ' चुंगी असलेला 'नसलेला? 
असा मांडला गेलेला असतो, याच संदर्भात लिंग 
क्तनाचा ( कास्ट्रेशन ) गंड निर्माण होतो. स्वभाव 
आणि मनोविकलता यांच्या घडणीत हा गंड 
महत्त्वाचा ठरतो. 

फ्रॉईडने कामप्रेरणेचा विस्तार केला आहे आणि 
हा विस्तारच त्याच्याविरूद्धच्या गददारोळाला कारणी- 
भूत ठरला, फ्रॉईडने लेंगिकता आणि लिंग यांचा 
घनिष्ट संबंध नाकारून लैंगिकतेचे मुख्य उद्दिष्ट 
पुनरुत्पादन न मानता सुख ( 016088॥70) हे 
मानले आहे. दुसरे म्हणजे कामप्रेरणेत फ्रॉईंडने 
स्त्री-पुरुषांमधला जिव्हाळा, मंत्री, प्रेम यांचाही 
समावेश केला आहे. फ्रॉईडचे ' सेक्स ' म्हणजे 
संस्कृुत वाडूमयातील “काम? ( धर्म अथे काम- 
मधील ) होय, काम आणि प्रेम यांच्यांतील 
रोमँटिक फारकत दूर करुन अभिजात वाडू्मयातील 
“काम ? फरॉईडने जणू पुन्हा आणला, 

लिंग आणि लैंगिकता यांच्या फारकतीमुळे 
मुलांची लंगिक कृत्ये आणि विकृतांची लैंगिकता 
यांचा साधारण माणसांच्या लैंगिकतेबरोबरच आपण 
विचार करू शकतो, लहान मुलांच्या लेगिकतेकडे 


नर्वभारत॑ 


एप्रिळ, १९८२९ 


आपण आजवर पुर्ण दुलंक्ष केले तर विक्रृतांच्या 
लेंगिकतेकडे केवळ नैतिक संतापाने पाहिले. विसाव्या 
शतकात ही परिस्थिती पालटली याचे सर्वाधिक श्रेय 
फ्रॉइड आणि त्याच्या इतर सहकारी मनोविदले- 
षकांचे आहे. 
मनोविइ्लेषणाचा मार्गे आपण स्वीकारल्यास 
अत्यंत विक्षिप्त आणि ओंगळ विकृतींचे देखील 
स्पष्टीकरण हुडकता येते. लिंगाच्या प्राथमिकते- 
पासुन स्वतःची सुटका करून घेणाऱ्या लैंगिकतेच्या 
घटक प्रेरणा स्वतःची पूर्ती करून घेण्यासाठी 
स्वतःचा मार्ग शोधताना आपल्याला दिसून येतात. 
उदाहरणार्थ, समलिंगी, संबंध. या विकृतीचे मूळ 
माणसाच्याच उभयलिंगी घडणीत आहे असे दिसून 
येते. ( मनोविश्लेषण अर्थातच नैतिक मूल्यमाप- 
नाच्या फंदात पडत नाही, ) कामप्रेरणेचे उदात्ती- 
करण ( ४011181101 ) होते व त्याचा भरपूर 
वापर सांस्कृतिक कार्याकरिता होतानाही दिसतो. 
स्त्रियांच्या लेंगिकतेवरही फ्रॉईडने (व मनो- 
विश्लेषणाच्या चळवळीने) प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न 
केला भाहे. क्लिटोरिसचे- योनीवर लोंवणाऱ्या 
लहानशा शिद्नासारख्या भागाचे महत्त्व फ्रॉईडने 
उघडकीला आणले. लििडो हा. सारत; पुरुषी 
असतो असे त्याने मानले असले तरी स्त्रीमधील 
कामप्रेरणेची ' पुर्ण ' वाढ होते हेही त्याने मांडले 
आहे. पुरुषी कामभाव हा शिश्‍्नात असतो पण 
स्त्रीमध्ये कामभावाच्या दोन स्वतंत्र यत्रणा असतात 
हे दाखवून स्त्रीबद्दलच्या भाकलूनात फ्रॉइडने क्रांति- 
करक बदल घडवून आणला, वालवयात वाढणारी 
क्लिटॉरल यंत्रणा व पोगंडावस्थेत वाढणारी योनी- 
तील, व्हञजायनल यंत्रणा य 
मांडला आहे. एका अवस्थेतुन दुसऱ्या अवस्थेत 
जाताना मनोविकृती निर्माण होण्याची दाक्यता 
बेच ती ति सिमोन द बुव्वा या 
जीवत आणि आहे; परतु मानवी 
ही लैंगिकतेच्या चप्रमाणे स्त्रीचे जीवन 
फ्रॉईड चूक करतो हे पकडी गत दवण्यात 
( गाधी ब्.) सांगून तिने अँडळरची बाजू 
सत्ता मिळवून क / क कजा क्र 
इतर ध्येयांची व कामप्रेरणेची पुर्ती 


ंज्यांतील भेद त्याने 


५ अबोध ? आणि नवा बोघ 


माणसं-स्त्री हे साधीत असंतात हे विचारात घेतले 
पाहिजे असे सिमोन म्हणते. 

फ्रॉईड स्त्रीला कमी लेखीत असे आणि याचे 
प्रतिब्िब त्याच्या स्त्री-लेंगिकतेच्या आकलनात 
पडले आहे असे दिसुन येते. स्त्रीमुक्‍तीचा प्रश्‍न 
(व तो प्रथम मांडणारा म़िल्‌ ) त्याला वेडगळ 
वाटे हे आपण विसरू शकत नाही. स्त्रिया म्हणजे 
खच्ची केलेले पुदष, त्यांना स्वतंत्र लैंगिकता नसते, 
त्यांचा परम्‌ अहं-सुपर ईगो-अगदी क्षीणबल असतो, 
इ. फ्रॉईडची मते आज विसाठ्पा शतकाच्या अखेरीस 
कोणी मानीत नाहीत. पितृसत्ताक पद्धतीच्या 
समाजात वाढल्यामुळे फ्रॉईडची मते अशी झाली 
असावीत. एरिक फ्रॉमने तर खुद्द फ्रॉईडच्याच 
व्यक्‍तिगत जीवनाचे विदलेषण करून त्याचा दुददेवी 
परिणाम त्याच्या स्त्रीलेंगिकतेच्या आकलनावर कसा 
झाला आहे हे दाखवून दिले आहे. फ़रॉईडचे लेंगिकते- 
बिषयीचेच एकूण सिद्धान्त त्याच्या क्षीण आणि 
अतिसंयमित व्यक्‍तिगत लैंगिकतेचा पुरावा आहेत 
असे त्याला वाटते. 

फ्रॉईडने ल॑ंगिकतेचे महत्त्व वाजवीपेक्षा जास्त 
फुगवून मांडले अशी टीका फ्रॉईडचे समकालीन 
टीकाकार करत. आजचे मानसशास्त्र, फ्रॉईडला 
लैंगिकता खोलवर जाऊन समजावून घेता आली 
नाही अशी टीका करतात. त्यामुळे मार्कूझ आणि 
फ्रॉम यांसारखे (अनेक) टीकाकार फ्रॉईडच्या इरॉस 
आणि थेनॅटॉस च्या संइलेषणाची कल्पना उचलून 
धरतात व विस्ताराने मांडतात. स्त्रीची लेंगिकतां 
खास स्त्रीची लॅंगितता असते हे फ्रॉईडने समजूनच 
घेतले नाही असे आज मानले जाते. लिंग योनीत 
घुसविणे, दिग्दश्षंन, क्रिपराशीलता, शिस्त आणि 
धाडस यात पुरुषी लैंगिकता दिसुन येते तर निमिति- 
क्षमता, स्वागतशीलता, संरक्षण, वास्तववाद, सहन- 
झ्लीलता व मातृत्व हे स्त्रीच्या लेंगिकतेचे (व 
स्वभावाचे) खास गुण होत असे मानण्याकडे आज 
कल दिसतो. लॅंगिकता समजून घेण्यासाठी फ्रॉईडने 
शरीरशास्त्राचा आधार घेतला; परंतु जीवझास्त्रा- 
त्मक्र आणि अस्तित्वात्मक परिमितींचा वापर त्याने 
केला नाही हे फार मोठे वैगुण्य आज मानले जाते 

अबोध मन, दमन, निरोध, नसवेकल्यविकृती, 
लेंगिकता, लैंगिकतेचे प्रकार इ. अनेक गोष्टींचा 


१३ 


विचार करीत असताना फ्रॉईडने हळूहळू मानवी 
व्य़क्तिमत्त्वाविषयी सिद्धान्तन केले, ते महत्त्वाचे 
ठरले. आज मानवाच्या व्यक्तिमत्त्वाविषयीचे आक- 
लन खूपच पुढे गेलेळे असले, तरी सुरुवातीचे अत्यंत 
महत्त्वाचे आकलन म्हणून फ्रॉईडचे कार्य पाहावे 
लागतेच. 


इदम (10), अहम्‌ (112०) आणि परम्‌ अहम्‌ 
(8ए]ए०' ७९४०) अश्या तीन घटकांनी मिळून 
व्यक्तिमत्त्व तयार होते. व्यक्तिमत्त्व (पसंनॅलिटी) 
म्हणजे नुसती रुबाबदार शरीरयष्टी अंसा अर्थ 
फ्रॉईडच काय पण कोणाच मानसशास्त्रज्ञाला अभि- 
प्रेत नसतो. इदम्‌ दृश्य स्वरूपात नसते. गूढ स्वप्ने 
आणि विकृत लक्षणे यांच्यावरून इदम्‌चे अप्रत्यक्ष 
आकलन होते. सहजप्रवृत्ती आणि अन्तर्नोद यांचे 
अस्तित्व इदम्‌मुळेच असते. इदम्‌ची सारी धडपड 
सुखप्राप्तीसाठी असते. इदम्‌ अ-सामाजिक आणि 
पूर्णतः अबोध असते. इदम्‌ म्हणजेच अत्यंत व्यापक 
अर्थाने ' काम ' शक्‍ती होय. इदम्‌ मधील ऊर्जाशक्‍ती 
चल असते. स्थलकालविरहित अतक्ये विचार, 
अबोध प्रतीके आणि व्यक्‍तिमत्त्वातील असंभवनीय 
घटना इदम्‌मुळेच घडतात व या क्रिया प्राथमिक 
प्रक्रिया असतात. या प्रक्रियांवर इदम्‌चे नियंत्रण 
असते; पण ते अबोध स्तरावर. अहम्‌ ही एक 
मानसिक प्रक्रियायुक्त संघटना आहे. ती बाह्य 
वास्तव आणि आंतरप्रक्रियेतून निर्माण होते. त्यामुळे 
अहम्‌चा इदम्‌ आणि बाह्य वास्तव या दोहोंशी संबंध 
असतो. वास्तव-वृत्ती (8७815 00.16) 
हे अहमचे आधारभूत तत्त्व होय, अहम्‌ इदम्‌वर 
निपंत्रण ठेवतो. अहम्‌ शरीराच्या गरजा भागवितो, 
परम्‌ अहम्‌ूशी समन्वय साधतो, उपक्तीचे दुःखपुण 
विचार व असफल आकांक्षा यांचे निरोधन करतो. 
अहम्‌ निर्णय घेण्याचे महत्त्वपूर्ण काये करतो. परम 
अहम्‌ हा परंपरागत मूल्ये व सांस्कृतिक आद यांचे 
प्रतिनिधित्व करतो. आई-वडील, शिक्षक, थोर 
व्यक्‍ती व त्यांच्यामाफंत होणारे ' संस्कार ! परम 
अहम्‌ घडवितात, सारासार विचार, नैतिक मल्य- 
मापन व निणेय, सदगुणांचा पुरस्कार ही परम 
अहूमूची कार्ये. अहमादर्श, अंतःक्षेपण या प्रक्रियांमळे 
परम्‌ अहम्‌ूचा विकास होतो 


4.) 


“ भारतीय ' भाषेत बोलायचे झाले तर व्यक्‍्ति- 
मत्त्वावर इदम्‌ हा “ काम ” पुरुषार्थाचा प्रतिनिधी 
आहे, अहम्‌ हा “ अर्थ ' पुस्षार्थाचा प्रतिनिधी आहे 
तर परम्‌ अहम्‌ हा “ धर्म ' या पुरुषार्थाचा प्रतिनिधी 
आहे. अर्थात हे तीन घटक स्वतंत्र असले तरी व्यक्‍ति- 
मत्त्वाच्या विकासासाठी हे एकत्रित मिळूनच कार्य 
करीत असतात. आधुनिक यंत्राची उपमा द्यायची 
झाली तर इदम्‌ हे मोटारीचे इंजिन, अहम्‌ हा 
ड्रायव्हर तर परम्‌ अहम्‌ हा मोटारीतील प्रवासी. 
अहम्‌चा समतोल राखण्याकरता अहम्‌ संरक्षण- 
व्यवस्था देखील निर्माण करतो. दिवास्वप्न, निरोघधन, 
प्रक्षेपण, संयुकतीकरण, प्रतिक्रिया विधान उदात्ती- 
करण या प्रमुख संरक्षणव्यवस्था अहम्‌ निर्माण 
करतो. 


फ्रॉईडने बालवयात व पोगंडावस्थेपयंत व्यक्‍्ति- 
मत्त्वाची जडंणघडण कशी होते याचा लेंगिकतेच्या 
संदर्भात विज्षेष विचार केलेला आहे. मनोविइलेषण- 
वाद्यांनीही व्यक्‍्तिमत्त्वाच्या अनेक वेगवेगळया 
कल्पना मांडल्या. यांतील युंगची अंतर्मुख व बहि- 
मुंख व्यक्‍्तिमत्त्वांची कल्पना विलक्षण प्रभावी ठरली. 
तर करेन हॉर्नीने इदम्‌, अहम्‌, परम्‌ अहम्‌ या 
घटकांवर सामाजिक व सांस्कृतिक घटकांचा कसा 
परिणाम होतो हे दाखवून दिले. युंगने व्यक्‍्ति- 
मत्त्वाची जडणघडण स्पष्ट करण्यासाठी, अहम्‌ 
व्यक्तिगत अबोध मन, सामूहिक अबोध मन, व्य़क्ति- 
मत्त्वाचा मुखवटा-पर्सोना, एनिमा-एनिमस, छाया, 
आणि आत्मा हे सहा घटक मानून विवेचन केले 
आहे. हॅरि स्टॅक सुलीव्हनने फ़रॉईडच्या सिद्धान्तात 
काही सुधारणा करून व्यक्‍्तिमत्त्वविकासाचे शेशव- 
काल, बाल्यावस्था, प्रगत बाल्यावस्था, पूव किशोरा- 
वस्था, किशोरावस्था हे पाच टप्पे निश्‍चित केले 
आहेत. ही काही ठळक उदाहरणे फ्रॉईडचे व्यक्ति 
मत्त्वविषयक संशोधन कसे महत्त्वाचे ठरले याची 
साक्ष देतात. अशा प्रयत्नांचा परिणाम म्हणूनच 
आधुनिक शिक्षणज्ञास्त्र, वाड्मय, स्त्रीमृक्‍ती आंदो- 
लन, कळा अशा विविध क्षेत्रांतूत आपण व्यक्‍्ति- 
मत्त्वाचा विचार गांभीर्याने करू लागलो आहोत. 
आजचे ' ट्रॅन्झॅक्शनल अँनॅलिसिस ' पाहिले तरी हा 
ग्रंभीर परिणाम दिसून येऊ शकतो. 


नवभारत 


एप्रिल, १९८२ 


आयुष्याच्या पूर्वार्धात फ्रॉईडने मनोविश्लेषण, 
स्वप्नमीमांसा, लेंगिकता, व्यक्तिमत्त्व यांबाबत जे 
क्रांतिकारक संशोधन केले, ते खूप प्रभावी ठरले हे 
खरे असले तरी आधुनिक मानसशास्त्रज्ञांनी त्यात 
अनेक उणीवा दाखविल्या आहेत. त्यांतील काही 
ठळक उणीवा पुढीलप्रमाणे दाखविल्या जातात. 
पहिली उणीव म्हणजे फरॉईडने त्याचे सिद्धान्त पड- 
ताळून पाहण्यासाठी इन्द्रियानुभविक प्रक्रियांचा 
अवलंब केला नाही. त्याने केवळ टिपणांच्या आधारे 
मनोवि्लेषणाची उभारणी केली. दुसरा दोष म्हणजे 
फ्रॉईडने रुग्णांनी सांगितलेले जसेच्या तसे मान्य 
केळे, त्याची शहानिशा केली नाही. फॉईडने 
सांख्यिकी-पद्धतीचा अवलंब केलेला नाही, हा 
तिसरा दोष. कामेच्छेशी संबंधित नसलेल्या स्वप्नांचा 
त्याने म्हणावा तितका गंभीर विचार केलेला नाही 
ही चोथी उणीव. पाचवा महत्त्वाचा दोष म्हणजे 
फ्रॉईडने स्वतः सांगितलेली प्रतीके विश्वव्यापी मान- 
लेली आहेत. छत्री, नेकटाय किवा फाऊंटन पेन- 
सारखी प्रतीके असंस्कृत माणसांच्या बाबतीत काय 
अथंबोध करणार? प्रतीके विश्वव्यापी मानण्यापेक्षा 
अजित मानली पाहिजेत असेही या संदर्भात सुचविले 
जाते. सहावा महत्त्वाचा दोष म्हणजे फ्रॉईडला स्वप्ने 
भविष्यकाळाशी निगडित असतात हे दाखविता आले 


नाही व त्यामुळे त्याच्या संशोधनात अनेक चुका 
झाल्या. हः 


फरॉईडचे संशोधन खरे म्हणजे गंभीर आहे. मग 
त्याचा सर्वसाधारण माणसांवर एवढा प्रभाव कसा 
पडला ? लेंगिकतेत सर्वांनाच रस असतो हे कारण 
खरे नाहे, पण पुरेसे नाही. फ़रॉईडचा फार मोठा 
प्रमाव विसाव्या शतकातील मोठमोठ्या साहित्यिकां- 
वर पडला आणि या साहित्यिकांच्या कथाकादं- 
बर्‍्यांच्या द्वारे, नाटकांच्या द्वारे, त्यांच्यावर आधार- 
लेल्या चित्रपटांच्या द्वारे फ्रॉईड जगभरच्या सुशिक्षि- 
तांच्या घरोघर जाऊन पोहोचला हे एक खरे 
महत्त्वाचे कारण आहे. * 

स्वत: फ़ॉईड आणि युंगने साहित्य व कला यांचे 
मॅनोविश्ेषणाच्या तंत्राने विइळेषण केल्याने साहि- 
त्यिक व कलावंतांमध्ये फ़ॉईडबहूल विज्ञेषच आपु- 
लकी निर्माण झाली. फ़रॉइंडने शेकसपीयर, इन्पेन 
मायकेल एंजेलो, दोस्तोवस्की, सफॉक्लीझ यांच्या 


५ अबोध ' आणि नवा बोध 


साहित्यकुतींवर “ मनोगंडांच्या ' दृष्टीने भाष्य केले, 
* दि रिलेहान ऑफ दि पोएट टु डे-ड्रीमींग' हा 
त्याचा निबंध विशेष लक्षवेधी ठरला, दुसर्‍या महा- 
युद्धापयंत फ़रॉईडचा साहित्यिकांवरील प्रभाव अर्धा- 
कच्चा होता असे दिसते; परंतु दुसर्‍या महायुद्धानंतर 
म्हणजे फ्रॉईडच्या मृत्यूनंतर तो जोरदार आणि 
भरदार झालेला दिसतो आणि आजतागायत तो 
भाहेच. 

फ्रॉईड व मनोविशलेषणाचा साहित्यावरील प्रभाव 
साधारणपणे तीन तर्‍हेचा दिसून येतो आणि मनो- 
विश्लेषण जाणीवपूर्वक प्रयत्न म्हणून टोमास 
मानच्या डेर झाऊवरबेगं ( दि मॅजिक माऊंटन) या 
कादंबरीत पहिल्यांदा आलेले दिसते, पहिल्या तऱ्हेचा 
प्रभाव असा की खुद्द साहित्यिकांनीच अबोध मनाचा 
वेध घेण्याचे प्रयत्न साहित्यकृतीतून केलेले दिसतात. 
या ठिकाणी त्याची स्वप्नकार्याची कल्पना प्रेरक 
ठरलेली दिसते. यामुळे साहित्यकृतींत (व चित्र- 
कलेतही ) नव्या तर्‍हेची भाषा व प्रतीकयोजना 
केलेली दिसते. जेम्स जॉईसची ' युलिसिस' या 
प्रकारच्या प्रभावाचे उत्तम उदाहरण. आंद्रे ब्रेतां, 
लुई आरागाँ, सूपोल, रने क्रेवे, पोल एलुआर, 
येट्स्‌ यांचे ' ऑटोमॅटिक ? लेखन देखील अबोध 
मनाचा वेध घेण्याचेच यत्न होत. माक्‍स अनंस्ट, 
साल्वादोर दाली, रवींद्रनाथ ठाकूरांचे मजकुरातील 
खाडाखोडीतून चित्रकृती. निर्माण करण्याचे प्रयत्न 
हेही हीच दिश्या घेताना दिसतात. 

दुसऱ्या तऱ्हेच्या प्रभावामुळे साहित्यिकांनी 
मानवी वतेताचे हेतू आणि स्वभावरचना यांचे सखोल 
चित्रण केलेले आढळते. या प्रयत्नात लेंगिकतेला, 
आणि मनोविकरृतींना प्राधान्य प्राप्त झाल्याचे दिसुन 
येते. फिट्झेरल्ड याची ' टेंडर इज दि नाईट ' 
ही कादंबरी या प्रकारचे उत्कृष्ट उदाहरण. या 
कादंबरीत अमेरिकन मनोविइलेषक त्याच्या स्त्री- 


र्ष 


रुग्णाशीच विवाह कसा करतो आणि त्यामुळे मानवी 
हेतूंची कशी नवी रचना घडते हे रंगविले आहे. 
टी. एस. एलियिटने देखील त्याच्या ' कॉकटेल पार्टी ! 
या नाटकात अज्ञात पाहुणा मनोविद्लेषक आणला 
आहे आणि जीवनातील मूलभूत प्रकृती-निवृत्तीवर 
भाष्य करण्यासाठी त्याचा उपयोग केला आहे. 


तिसऱ्या प्रकारच्या प्रभावामुळे साहित्यिक मिथ्य- 
कथा व दैवतकथा यांचा उपयोग नवे तत्त्वचितन 
मांडण्यासाठी करून घेताना दिसतात, किंवा साहि- 
त्यिक हा सामूहिक अबोधाची सामूहिक बोधमनाशी 
सांगड घालताना या ठिकाणी दिसतो. बर्टोल्ट 
ब्रेख्त चे कॉकेशिअन चॉक सकल, ओनीलचे ' मोनिंग 
बिकम्स इलेक्ट्रा' किवा सात्रंचे * फ्लाईज' ही 
नाटके या प्रकारच्या प्रभावाची श्रेष्ठ उदाहरणे होत. 
मराठी वाचकांना देखील साहित्यावर फ्रॉईडचा 
भाणि मनोविश्लेषणाचा कसा प्रभाव पडला आहे 
हे दिसून येऊ शकते. ना. सी, फडके यांच्या 'खेळणी' 
सारख्या काही कादंबऱ्या, मर्ढेकरांची मुक्‍त साहचर्य' 
वापरणारी कविता, किवा ' रात्र आणि दिवस'सारखी 
कादंबरी, अनेक नवकथाकारांच्या कथा या त्याला 
सहज आठवू शकतील. 


फ्रॉईडच्या प्रभावामुळे नवकविता, नवकथा-कादं- 
बरी, नवनाट्य हे लैंगिकतेने पछाडल्यासारखे झाले 
आहे आणि दुर्बोध बनले आहे हे आक्षेप घेण्यात 
येतात. प्रांजळपणे पाहिल्यास या दोन्ही आक्षेपांत 
तथ्य आहेच. परंतु त्याचबरोबर, या प्रभावामुळे 
साहित्याला अधिक सखोलता प्राप्त क्षाली आहे; 
वाडूमयातील मानवाचे आकलन आणि व्यक्‍्तिरेखन 
अधिक मामिक आणि वास्तव बनले आहे हे देखील 
मान्य करावे लागते. फ़रॉईडचा साहित्यावर झालेला 
प्रभाव खरे म्हणजे, इतका विस्तृत आणि विविध 
आहे की तो अनेक ग्रंथांचा विषय आहे. (अपूर्ण) 


सामान्य मनुष्याचे अस्तित्व जर पाहिले तर 
त्यामध्ये दोन विभाग आहेत असे वाटते. साहित्य, 
संगीत इ. मानव्यकला, धर्म व अध्यात्म एका भागात 
येतात; तर दुसऱ्या भागात विज्ञान व तंत्रविद्या इ. 
गोष्टींचा समावेश होत असतो. प्रचलिति पाइचात्त्य 
संस्कृती ही मुख्यत्वेकरून विज्ञान व तंत्रविद्या यांवर 
आधारलेली आहे, असा समज आहे. विज्ञान व तंत्र- 
विद्या यांमध्ये जो विकास झाला व जी प्रगती झाली 
ती बहुतांशी पाश्चिमात्य राष्ट्रांमध्येच झाली, हे 
एक एऐंतिहासिक सत्य आहे. या प्रक्रियेची सुरुवात 
यरोपमध्ये प्रबोधन काळापासून झाली, हो गोष्ट पण 
सर्वमान्य आहे. युरोपियन संस्कृतीच्या विकासामुळे 
सामान्य मनुष्याच्या जीवनात अनेक सुविधा आल्या, 
त्यास नवीन साधने मिळाली व सामान्यपणे समृ- 
ड्ीचे युग आले; हे जरी खरे असले, तरी त्याबरोबर 
अनेक नवीन समस्या पण निर्माण झाल्या हे नाकारता 
येणार नाही. ज्यांना ही संस्कृती आवडत नाही ते 
म्हणतात कौ, वेग व कोलाहल यांमध्ये अमर्याद 
वाढ हे युरोपियन संस्कृतीचे वैशिष्ट्य आहे. कर्ण- 
ककेश आवाज करीत उड्डाण करणारी विमाने, 
रस्तोरस्ती यांत्रिक वाहनांमुळे निर्माण होणारा 
गोंगाट, चारी बाजूंनी मनुष्याच्या कानावर सतत 
पडणारा रेडिओ व ध्वनिमुद्रित संगिताचा भडिमार 
यांमुळे गेल्या काही वर्षांत कोलाहलाचे प्रमाण 
किती वाढले आहे, याची प्रचीती प्रत्येकाला आल्या- 
वाचून राहत नाही. विज्ञान व तंत्रविद्या यांच्या 
अमर्याद व कैक वेळा अविचारी वापरामुळे झालेले 
परिसरप्रदूषण हा दुसरा महत्त्वाचा असा दुष्परि- 
णाम. विज्ञानाचा बुद्धिपूवक उपयोग करावयाचे 
टाळणे हा वरील दुष्परिणामापासून सुटण्याचा मार्ग 
नव्हे. कारण तंत्रविद्या व मानवी जीवन यांमध्ये 
दृढ असा संबंध आहे, तो तोडता येणार नाही. 
प्रसिद्ध फ्रेंच साहित्यिक आंद्रे मोरूआ यांच्या मता- 
प्रमाणे आपल्या सभोवताली असलेल्या प्रत्यक्ष सत्य 
सृष्टीचे ज्ञान करून घेण्याकरिता विज्ञान हे एक 
अत्यंत प्रभावी असे साधन आहे. मानव्यकलेमध्ये 
सत्यसृष्टीकडे पाठ वळवून एका सवेस्वी काल्पनिक 
अश्या विश्वात मनुष्य दंग होऊन राहत असतो. तसे 
पाहिले असता यापूर्वी होऊन गेलेल्या संस्कृतींमध्ये 
प्राथमिक स्वरूपाची तंत्रविद्या वापरली जात नव्हती 


मानवी समाज व विज्ञान 


व. त्रि. चिपळोणकर 


असे नाहो. ज्याची शिकार करावयाची आहे अशा 
पशूचा वध, मनुष्याने हाताने करावंयाच्या ऐवजी 
जेव्हा त्याने प्रथम दगड मारून व नंतर भाला फेकून 
करावयास प्रारंभ केला, तेव्हाच त्याने तंत्रविद्येचा 
वापर करावयास सुरुवात केली, असे म्हणता 
येते. मानवेतर प्राणी थंडीपासुन बचाव करण्या- 
करिता आपल्या अंगावर फर निर्माण करतात. मनष्य 
हा मार्ग न स्वीकारता त्याच कामाकरिता गरम 
कपडे घालतो. या सर्वे उदाहरणांवरून तंत्रविद्या ही 
मनुष्याच्या जीवनाचा एक अविभाज्य भाग बनला 
आहे, त्यामुळे मानवी जीवनामधून तंत्रविद्येला 
बाजूला काढता येणार नाही, हे स्पष्ट होते. माधु- 
निक तंत्रविद्येकरिता मूलभूत महत्त्वाची म्हणून 
ज्यांचा नामनिर्देश करता येईल अशी घड्याळे, छपाई- 
यंत्रे, पाणचक्की, चुंबकीय दिश्नासूची, हातमाग, 
कागद, लेथ अथवा उत्पादन चक्र, स्फोटाची दारू 
या सर्वे साधनांचा शोध युरोपियन संस्कृतीच्या आधी 
लागला होता. या आधीच्या संस्कृतीमध्ये हत्यारांचा 
वापर केला जात होता, त्यांमध्ये हस्तकौशल्य होते 
तांत्रिक ज्ञान पण होते; पण हे ज्ञान अनभवाते 
मिळविलेल्या ठोकताऴांच्या स्वरूपात होते. मापन- 
विद्या प्रगत नसल्यामुळे या ज्ञानामध्ये अचूकपणा 
खा आधुनिक गणिताचे अधिष्ठान नसल्यामळे 
क एत ती रत प 
आता रा कारागीर यांमध्ये 
अमी कळ क. कल्पनेची देवघेव पण होत 

* "४£ळ कारागिराच्या कौशल्यात लक्षणीय 
च झाली नाही. याचा परिणाम असा झाला की, 
सान मिळाले होते, त्यामध्ये अनुभवाने थोडी 


मानवी समाज ऱव' विज्ञान 


फार भर अवड्य पडंत गली; पॅणं त्या कालखंडात 
सध्याप्रमाणे नवीन क्रांतिकारी शोध लागले नाहीत 
क्रिवा अभिंनव तंत्रे पण विकसित झाली नाहीत. 
त्या काळातोल वुद्धिवादी लोकांचे लक्ष पृथ्वीवर 
घडणाऱ्या घटनांपेक्षा स्वर्गातील किंवा आकाजीय 
घटनांवर जास्त केंद्रित झाले होते. ( या काळामध्ये 
विज्ञानामधील जी प्रगती झाली ती खगोलशास्त्रात 
कां झालो याचे हे एंक कीरण असू शकेल ). कारा- 
गिराच्या पुढे असलेल्या समस्यांमध्ये लक्ष घालून 
त्याकरित। त्यांनी काही नवे मार्ग सुचविले, असे 
प्रसंग क्वचितच येत. ग्रीसमधील. आकिमेडीज किंवा 
थेळीझ हे दोघे विचारवंत वरील नियमाला अपवाद 
होते, असे दिसते. बैलगाडी व नांगर या दोन 
साधनांच्या बाबतीत काय झाले, याचा इतिहास 
पाहता वरील परिस्थितीविषयीची कल्पना येऊ 
शकते. ही दोन्ही साधने सवे जगभर वापरली 
जात होतो. युरोपियन देशांमध्ये औद्योगिकोकरण 
होईतोपर्यंत व पौर्वात्य राष्ट्रांत विसाव्या शतकापर्यंत, 
या दोन साधनांच्या आकृतिबंधात फारच थोडी 
सुधारणा करण्यात आली असे आढळते. 
भारताबद्दल बोलावयाचे झाल्यास या देशात 
आणखी एका प्रतिगामी स्वरूपाच्या अश्या प्रवृत्तीचा 
प्रादुर्भाव झाला होता, असे वाटते. भारतामध्ये 
पुरातनकाळी जे विज्ञानविषयक शोध लागले (उदा. 
दशांश पद्धती) त्याचे लोण अरबांमाफेत थेट युरोप 
पर्यंत जाऊन पोचले, असा निर्देश सापडतो. एका 
काळापर्यंत ज्ञानाची ही देवघेव दोन्ही मार्गांनी चालू 
राहिली ( उदा., वाराच्या स्वरूपात कालमापन ). 
इतिहासकारांप्रमाणे इ. स. ६४७ मध्ये हर्षवर्धन 
याच्या मृत्यूनंतर हिंदू संस्कृतीमध्ये काही घातक 
प्रवृत्ती निर्माण झाल्या. या काळापर्यंत हिंदू संस्कृती 
ही प्रगमनशील होती, प्रसरणशील होतो, तिचा 
प्रभाव भारताच्या बाहेर असलेल्या अनेक देशांमध्ये 
दष्टोपत्तीस येत होता. पण काही कारणामुळे या 
संस्कृतीमध्ये भौगोलिक पिछेंहाटीचे वारे शिरले. 
अफगाणिस्तान, मंगोलिया इ. देशांत आपण उभार- 
लेली शिल्पे, कलाकृती तशीच मागे ठेवून भारतीय 
लोक भारताकडे परतु लागले. गुप्तकालामध्ये 
विज्ञानामध्ये जे ज्ञान प्राप्त करण्यात आले होते, 
त्यामध्ये यानंतरच्या काळात काहीच भर टाकण्यात 
च. भा. ३ 


१७ 


आली नाही. या काळात जे वाडूमय निर्माण झाले 
त्यामध्ये स्वतंत्र ग्रंथांना मानाचे स्थान न मिळता 
ते स्थान (ज्यांमध्ये निव्वळ पुनरावृत्ती होती) 
स्मृती व टीका ग्रंथांना देण्यात येत होते, यावरून 
त्या काळातील विद्वान लोकांच्या मनोवृत्तीवर 
चांगला प्रकाश पडतो. त्यावेळच्या भारतामधील 
विद्वान लोकांत आपल्या ज्ञानाबद्दल अवास्तव अभि- 
मान व खोटी समजूत निर्माण झाली' होती, माप- 
ल्याला सर्व ज्ञान प्राप्त झाले आहे, त्यामुळे दुसऱ्या- 
कडून श्रिकावयाचे असे फारच थोडे राहिले आहे, 
असा पण दृढ विश्‍वास त्यांच्या मनांत उत्पन्न झाला 
होता, असे दिसते. (पहा : आल्बेरूनी यांचे प्रवास- 
वृत्त). याचा परिणाभ असा झाला की, खरी 
ज्ञानसाधना मागे पडून निरथेकःरूढी वे तऱ्हेवाईक 
आचार-विचार यांनाच महृत्त्व दिले जाऊ लागले. 
वरील संदर्भात खालील आख्यायिका मंनोरंजक 
वाटेल, 1 
इंग्लिश अमलाच्या सुरुवातीस (वॉरन हेस्टिग्जच्येम 
काळात ) बंगालमध्ये एका इंग्लिश विद्वोनास 
संस्कृत शिकण्याची तीब्र इच्छा झाली. या कार्या- 
करिता त्याने एका संस्कृत पंडिताकडे जाऊन 
त्याची मदत मागितली. संस्कृत शिकविण्या- 
करिता या पंडिताने त्यास घातलेल्या अटी 
सद्र्याच्या काळातसुद्धा. नमुनेदार अद्या “वाटतील, 
पहिली अट अश्ली होती को; त्याने 'डोक्यांचे केस 
काढून त्याऐवजो' झेंडी ठेवावी. 'शिष्य म्लेंच्छ 
असल्यामुळे गुरूला शिष्याचे दशनसुद्धा निषिळ्क. 
त्यामुळे शिष्याने दुसऱ्या खोलीत बसुन तेथून प्रश्‍न 
विचारावे. इंगिल्श शिष्य ज्या खोलीत बंसावयांचा ती 
जागा प्रथम व मागून झेण व गोमूत्र शिंपडून शुद्ध 
करावी. या सर्वे कठीण ब तऱ्हेवाईक परिस्थितीला 
तोंड देऊन संस्कृत शिकणार्‍या इंग्लिश विद्वानाचे 
कोतुक करावे तेवढे थोडेच असे वाटल्यावाचून राहत 
नाही. या मनोवृत्तीमुळे तेथील लोकांचा बाहेरील 
जगाशी वैचारिक संबंध तुटला व भारतामधील 
विद्वान समाजाने, भौतिकीच्या भाषेत बोलावयाचे 
म्हणजे, एका असंक्रमी प्रणालीचे स्वरूप धारण केले 
अशी प्रणाली आपल्या भोवतालच्या परिसराझ्सून 
संपूर्णेपणे अलिप्त राहते. परिसरात काहीही घडो. 
ह्याचा काडीमान्ञ पऱिणास - अशा , प्रणाळीवर हेत 


१८ 


नाही. या संदर्मात खालील ह॒कोगत उद्‌बोधक 
वाटेल. 

बनारस हिंदू विश्‍वविद्यालयामध्ये इ. स. १९३८ 
मध्ये पं. मालवीयजींनी भारतामधील नामवंत 
शास्त्रो व विशवविद्याल्यांमधील शास्त्रज्ञ यांचे 
एक संयुक्‍त चर्चासत्र घडवून आणले. हेतु हा की, 
पुरातन काळात भारतात ज्या वैज्ञानिक कल्पना 
प्रचलित होत्या त्यांची तपासणी किवा विइलेषण 
आधुनिक विज्ञानाने मिळविलेल्या ज्ञानाच्या संदर्भात 
व्हावे एका विद्वान पंडिताने सर्व भौतिकी सृष्टीची 
मीमांसा पारंपरिक पंचमहाभूतांच्या कल्पनेचा 
वापर करून दिली. आधुनिक विज्ञानाप्रमाणे आप 
( पाणी ) हे मूलतत्त्व नसुन ते ऑक्सिजन व 
हेड़ाजन या मूलद्रव्यांपासुन बनले आहे, असे त्याला 
जेंव्हा सांगण्यात आले तेव्हा त्याने ऑक्सिजन, 
हायड्रोजन पाण्याचे घटक असले म्हणून काय झाले, 
ते मूलतत््व असावयास काय हरकत आहे, अशा 
आक्ञयाचे उत्तर दिल्याचे मला स्मरते. सध्याच्या 
काळातील विद्वानाचो जर ही प्रतिक्रिया, तर 
पूर्वीच्या काळी काय होत असले पाहिजे, याची 
कल्पनाच करणे बरे. समुद्रपर्यटनावर बंदी, 
गावाच्या पंचक्रोशीच्या बाहेर न जाण्यामध्ये धन्यता 
मानणे अश्ला प्रकारचे प्रतिगामी निबंध तत्कालीन 
हिंदुसमाजात दिसु लागले. या सव गोष्टींचा 
परिणाम एवढाच झाला को, इतर जगात ( विशे- 
बत: युरोपमध्ये ) विज्ञान व तंत्रविद्या यांमध्ये जी 
प्रगती करण्यात आली, जे शोध लागले, त्यांपासून 
भारत संपुर्णपणे वंचित राहिला. कदाचित याच 
कारणाकरिता त्याचे राजकोय स्वातंत्र्य पण 
संपुष्टात आले असावे. जीवन हे गतिशील असते. 
त्यामुळे ज्या समाजात प्रगती थांबते, बदल होत 
नाहीत त्याचा ऱ्हास झाल्यावाचून राहत नाही, 
असा इतिहासाचा दाखला मिळतो. 

विज्ञान व तंत्रत्रिद्या यांचा विकास युरोपमधील 
देशांतच का झाला ? यामागे कारणपरंपरा काय 
होती ? या गोष्टींचा शोध घेण्याचे अनेक प्रयत्न 
झाळे आहेत. काहींच्या मते याचे श्रेय तेथील लोक 
पाळीत असलेल्या ख्मिस्ती धर्मासच द्यावयास 
पाहिजे. या मताप्रमाणे देवाने जे विश्‍व निर्माण 


केले (:आचं बसप उस्र्‌ याच्या मताप्रमाणे होठ - विहासाने ढे 


नवभारत 


एप्रिळ, १९८२ 


घटना २३ माचे इ. स. पूव ४००४ या. दिवशी 
झाली ) ते सहेतुक, नियमबद्ध व सुसंघटित असे 
आहे. या जगात ईदवरप्रणीत कायदेच अखेर प्रभावी 
ठरतात असे स्पष्ट निवेदन, असा तियतिवाद या 
धर्मात आहे. देकातंसारख्या शास्त्रज्ञाने हीच कल्पना 
पुढे वापरून सर्वे विशवाकरिता एक संपूर्णपणे 
नियमबद्ध. असे यांत्रिक प्रतिरूप कल्पिले. देवाने 
प्रस्थापित केलेळी नियमबद्धता यंत्राकडे सुपूते कर- 
ए्य़ामध्ये ख्रिस्ती लोकांना काही मानसिक अडवणे 
वाटली नाहो. यंत्रयुगाळा अनुरूप अक्षा वैचारिक, 
सामाजिक व नतिक कल्पनांचा विकास प्रथम 
युरोपमध्येच झाला, असा या प्रतिपादनाचा अथे 
होतो पाइचात्त्य राष्ट्रांत विज्ञानाचा जो विकास 
झाला त्याचे कारण म्हणून दोन गोष्टींचा मात्र 
निदेश करता येतो. युक्लिडच्या भूमितीमध्ये प्रथम 
सापडणाऱ्या तकनिष्ट प्रणालीचा शोध व तिचा 
विज्ञानामधील प्रश्‍न सोडविण्याकरिता स्वीकार्य 
पद्धत म्हणून उपयोग, ही त्यांपैकी पहिली 
गोष्ट होती, प्रत्यक्ष पद्धतज्षीर प्रयोग करून, 
कोणत्याही आविष्काराकरिता त्यामागील भोति- 
कोय कार्येकारणपरंपरेचा शोध घेऊन त्यापासून 
व्यावक स्वरूपाची तत्त्वे मिळविण्याची प्रवृत्तीही 
त्याबरोबर तितकोच महत्त्वाची अक्षा दुसरी गोष्ट 
होती. यांपैक्री पहिली गोष्ट या पुर्वीच्या पुरातन 
संस्कृतींमध्ये काही प्रमाणात किवा कदाचित 
निराळया स्वरूपात त्यांच्या तत्त्वज्ञातांत होती असे' 
म्हणता येते ; -पण दुपऱ्या गोष्टोच्या अस्तित्वा- 
बद्दल निश्‍चित असा पुरावा उपलब्ध नाही. ग्रीस 
व भारत यांसारख्या देशांत पुर!तन कालीन 
तत्त्वज्ञानांमध्ये विचारमंथन हेच श्रेष्ठ समजले जात 
अन क वैचारिक अथवा भौजिकी समस्या 
असो, ती दीघ [थनाने 
पाहिजे, असा त णा लशी भहिके 
होता. एक वजनाने जड 
व दुसरी हलक्री अश्या दोन वस्तु उचावरून एकाच 
वेळी खाली सोडल्या असता जड वस्तु जमिनी- 
वर प्रथम पोचेल असे विधान गॅलिलीओपुर्व तत्त्वज्ञ 
डळ हा असत. ग्रॅलिलीओने प्रत्यक्ष प्रयोग 
॥ निष्कषे 
नडली. न ककही म (त आ बोडीे, 
वा निव्वळ कल्पना- 
घुढे आलेली कल्पना जेव्हा प्रयोगाने 


अनुक्रमणिका 


मानवी समाज व विक्षान 


साथ आहे असे ठरते, तेव्हाच तिला विज्ञानामध्ये 
स्थान मिळने, हे येथे लक्षांत घेणे आवडपरक आहे. 
अनुमानजन्य कल्पना व वैज्ञानिक सत्य यांमध्ये 
मूलभूत असा करक आहे. अणुवादाचे उदाहरण 
घेतल्यास हा विचार आणखी स्पष्ट होईल. भारता- 
मध्ये कणाद व ग्रोसमध्ये डेमॉक्रिटस यांनी अणुवाद 
तकेवादाच्या आधारावर पुढे मांडला ( निव्वळ 
तकंवादाचा उपयोग करून सत्य सापडू शकते असा 
जर कोणाचा आग्रह असेल, तर त्याने ग्रीक तत्त्ववेत्ता 
झेनो याने तयार केलेल्या समस्याकोड्याचे परि- 
शीलन करावे. ) या अणूमध्ये किती प्रकार उपलब्ध 
आहेत ? त्याचे अभिज्ञान अथवा ओळख कशी 
करून घ्प्रावयाची ? जगामध्ये जेवढे पदार्थ आहेत 
तेवढे अणू आहेत का? त्यांवैक्री काही मूलभूत 
असुन इतर पदाथं त्यांच्या संयोगाने झाले आहेत ? 
अज्ञा अनेक गोष्टींचा खुलासा या पुरातन मीमांसे- 
मध्ये नव्हता, डाल्टनने जेव्हा प्रयोगद्वारे अणू आहेत 
याबद्दल पुरावा मिळविला, तेव्हा त्यापासून पदार्थ- 
विषयक ज्ञानाच्या कक्षा वाढल्या. मीठ हे सोडियम 
व क्लोरीन या मूलद्रव्पांच्या संयोगाने झाले आहे 
असे कळते. त्यामुळे प्रयोगशाळेत मीठ निर्माण 
करता येऊ लागले. या उलट, काही भोतिकीय 
प्रक्रिप्रांद्ारा मिठाचे विभाजन करून त्यापासून 
त्याचे मूळ घटक परत मिळविता येऊ लागले, 
त्यावेळी नाही तरी इ. स. १९०० पर्यंत सवे 
पदार्थे ९२ अश्या मूलद्रव्यांपासून बनलेले आहेत, 
ही कल्पना प्रयोगाद्वारे सिद्ध झाली. विविध मूल- 
द्रव्पांची ओळख करून घेण्याकरिता प्रायोगिक निकष 
किवा पद्धती विकसित झाल्या. विज्ञानामध्ये जे 
शोध लागले, त्यामुळे कितो तरी नवोन प्रयोग 
करण्याकरिता दिशा सापडल्या, त्यांचे उपयोजन पण 
होऊ लागले. भाधुनिक विज्ञानाचा हा एक विशिष्ट 
गणधमं आहे, असे मामन्प्र करावे लागते. या संदर्भात 
एका विज्ञानविषयक नियतकालिकाकडे एका बुद्ध 
भिक्षने पाठविलेल्या पत्राची मला आठवण होते. या 
महाशयाने त्याच्या धमंग्रंयामधून एक सूत्र शोधून 
काढन त्या आधारे काही गुणाकार भागाकार करून 
जगातील अणंकरिता ९२ ही संख्या मिळविली होती 
अक्षा मनष्याच्या कल्पनाशकक्‍्तीचे कौतुक अवश्य 
करावे; पण या.जगात ९२ अणू आहेत हे वैज्ञानिक 


१९ 


सत्य पुर्वी माहीत होते असा जर कोणी दावा केला, 
तर त्याचा स्वीकार करणे अवघड होईल. या सवे 
विवेचनावरून अनुभवाने मिळणारे वैज्ञानिक सत्य 
व भअनुमानवजा कल्पना ( ज्याला इंग्लिशमध्ये 
8९०ए॥8101 म्हणतात) यांमधील फरक पूर्वीच्या 
काळी तितकासा स्पष्ट क्षाला नव्ह्ता, एवढाच 
निष्क्षं काढता येतो. 

मनुष्याच्या अस्तित्वाचे जरी दोन भाग केले, 
तरी हे भाग पुर्णपणे स्वतंत्र नसतात. एका भागाची 
प्रतिक्रिया दुसऱ्या भागावर काही प्रमाणात अवद्य 
होत असते. मनुष्याच्या घामिक, नतिक व सांस्कृतिक 
संस्कारांमुळे, कोणत्याही घटनेकडे बघावयाच्या 
त्याच्या दृष्टिकोनावर कसा प्रभाव पडत असतो 
याची कल्पना खालील गोष्टोवरून चांगल्या प्रकारे 
येते 'एका इंग्लिश त्रैमासिकात ही कथा काही वर्षा- 
पूर्वी प्रसिद्ध झाली होती ती कथा अल्ली: पूर्व 
युरोपमध्ये कोणी एक महान ज्ञानी विचारवंत होता, 
ज्याची कोर्ती ऐकून अनेक देशांतील विद्यार्थी त्याच्या- 
कडे ज्ञानाजंनाकरिता येत. या विद्यार्थ्यांमध्ये एक 
इंग्रज, एक जमन व एक प्राचीन काळी मशहूर 
असलेल्परा एका पोर्वात्य देशाचा निवासी असे 
विद्यार्थी होते गुरू व शिष्य यांनो अनेक वर्षे चर्चेत व 
शिक्षणामध्ये घालविल्यानंतर, त्या ज्ञान्याने भापल्यॉ 
सवे विद्यार्थ्यांना एकत्र बोलाविले च सांगितले की, 
तुम्ही माझ्याजवळ बरीच वर्षे शिक्षण घेण्यात घाल- 
विली आहेत, तुम्हाला स्वतंत्रपणे विचार करण्पाची 
क्षमता आली आहे: तरी तुम्ही आता प्रत्येकाने योग्य 
विषय निवडून त्यावर स्वतत्र प्रबंध लिहावा हे बरे. 
विद्यार्थ्यांनी प्रबंध लिहावयाचे कबूल केले ; पण 
प्रबधाचे विषय गुरुजीनींच सुचवावे, असा आग्रह 
घरला. हे करण्यास गुरुजी प्रथम नाकबूल होते; पंण 
शिष्यांचा फारच आग्रह प'हून त्यांनी तसे करण्याचे 
देवटी कबूल केले यावेळी गुरुजी एका खिडकीजवळे 
बसले होते व योगायोगाने त्यांना रस्त्यावरून एकं 
हत्ती चालत जाताना दिसला. त्यांनी आपले तोंड 
विद्यार्थ्यांकडे वळवले व तुम्ही सर्वेजण हत्ती या विष. 
यावर प्रबंध लिहावा असे मला वाटते, असे घोषित 
केले. विद्यारथ्पांच्या दृष्टिकोनात मूलभूत फरक होता 
तो कसा ते पहा. त्यापैकी जो इंग्रज होता तो जेथे 
हत्ती सापडतो अशा आफ्रिका खंडात गेला हत्तीची 


1.31 


शिक्रार करण्यामध्ये ७-८ वर्षे घालविली व परत 
येऊन त्याने आपला प्रबंध पुरा केला. त्याचे शीषंक 
होते ' हत्तीची शिकार करण्याच्या पद्धती'. दुसरा जो 
जमंन विद्यार्थी होता तो निरनिराळ्या प्राणिसंग्रहा- 
ल्यांत गेला, तेथे असणाऱ्या विविध हत्तींची मोज- 
मापे घेतली व या मापनाच्या साहाय्याने त्याने 
“हत्तीचे शारीरविज्ञान' यावर एक माहितीपुर्ण असा 
प्रबंध लिहिला. तिसरा विद्यार्थी आपल्या खोलीतच 
बसून राहिला. त्याला वाह्य जगात जाण्याची आवदग्र- 
कता वाटलो नाही. त्याच्या प्रज्ञेची झेप जास्त मूल- 
भूत स्वरूपाचो होती. दीघं काल विचारमंथन करून 
त्याने जो प्रबंध तयार केला, त्याचे श्ौषंक होते 
* हत्तीला अस्तित्व असु शक्रेल काय ??. युरोपमध्ये 
प्रबोधन होण्याच्या: पूर्वी. अशा विचारप्रवृत्तीचे 
विद्वान होत नव्हते असे नाही. एका सुईच्या अग्रावर 
किती देवून नाचू शकतील अशा व्रिषयावर या 
काळात प्रबंध लिहिले जात होते, अक्ली माहिती उप- 
लब्ध आहे ( बूल्फ या अमेरिकन विद्युत अभियंत्याने 
वैज्ञानिक पद्धतीचा उपयोग करून इ. स. १९७० मध्ये 
एका टाचणीच्या अग्नावर एक लाख देवदूतांच्या 
आक्कृत्या कोरण्यात यक्ष , मिळविले. या प्रत्येक 
देवदूताच्या डोक्‍्याभोवती सूक्ष्म असे सोन्याच्या 
अणूंनी बनवलेले असे एक वलय पण होते. नवी 
रेणवीय शलाका पद्धत वापरल्यास अशा प्रकारे 
कोरलेल्या देवदुतांची संख्या दहा हजार लक्षां- 
पर्यंत नेता य्रेईळ, असा अंदाज करण्यात आला 
आहे. सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनीय मंडळे निर्माण करण्या- 
करिता रेणवीय दालाकापद्धतोचा विकास कर- 
ण्यात आला ). युरोपमधील बुद्धिवाद्यांच्या दृष्टि- 
कोनात बदल होऊन त्यांनी विज्ञान विकासाला 
अनुकूल असे स्वरूप धारण केले, ही गोष्ट विज्ञाना- 
मध्ये तेथे जी प्रगती झाली याचे एक कारण आहे, 
याबद्दल शंका नाही. अध्यात्म ब विज्ञान यांच्या 
कक्षा भिन्न आहेत, त्यामुळे एका क्षेत्रात जो तके- 
वाद यथार्थ असतो तो दुसऱ्या क्षेत्रात यथार्थ 
असेलच असे नाही, या सत्याचा स्वीकार युरोपमध्ये 
सुद्धा एकदम झाला नाही. थोडा काळपर्यंत तेथील 
प्रस्थापित रोमन कॅथॉलिक धमंनेत्यांनी विज्ञानाच्या 
प्रगतीला विरोध करावयाचा निष्फळ प्रयत्न केला. 
पृथ्वी सुर्याभोवती फिरते आहे हे प्रतिपादन केल्या- 


नवभारत 


एम्रिळ, १९८२ 


बद्दळ इटलीमध्ये ब्रूनो या शास्त्रज्ञाला जिवंत 
जाळण्यात आले; तर गॅलिलीओचे त्याच अपराधा- 
करिता हाल करण्यात आले. तेथील पोप महादायांनी 
एक फतवा काढून पृथ्वी जर यदाकदाचित सूर्या- 
भोवती फिरत असेल, तर तिने हे परिभ्रमण थांबवावे 
असे पत्रक काढले. परवापर्यंत अमेरिकेसारख्या 
पुढारलेल्या देशातल्या काही संस्थानांमध्ये डाविनचा 
उत्क्रांतिवाद शाळेत शिकविण्यावर पण बंदी होती. 
कारण काय तर हा वाद बायबलमध्ये दिलेल्या 
जगाच्या उत्पत्ति-मीमांसेशी सुसंगत नाही. रशिया 
हा एकच देश दिसतो ज्यामध्ये विज्ञाननिष्ठ सामा- 
जिक व आथिक व्यवस्था अमलात आणण्याच्या 
ध्येयाचा स्वीकार करण्यात आला आहे. याउलट, 
भारतामध्ये विचारस्वातंत्र्याची कल्पना पहिल्या- 
पासून मान्य करण्यात आली होती असे दिसते. 
प्रचलित विचारापेक्षा निराळे विचार असणाऱ्यांचा 
येथे छळ झाला नाही; पण त्याबरोबर व्यक्‍तीच्या 
आचारस्वातंत्र्यावर अनेक बंधने किवा निर्बंध 
असल्यामुळे विचारस्वातंत्र्याचा प्रबोधनाकरिता 
उथयोग झाला नाहो, असे दिसते. 
युरोपियन संस्कृतीशी संबंध आल्यामुळे युरोपियन 
तंत्रविद्या, विज्ञान व त्यांबरोबर निगडित असलेले 
सर्व वैचारिक प्रवाहू, आथिक व्यवस्थेबद्दलच्या 
कल्पना यांचा प्रभाव जगातील सर्व देशांवर कमी 
अधिक प्रमाणात पडू लागला आहे. औद्योगिकी- 
करणामुळे गरजेच्या वस्तूंचा पुरवठा वाढला व 
त्यामुळे सामान्य माणसाच्या राहणीमानात सारखी 
सुधारणा होत गेली. देशाच्या प्रगतीचे मल्यमापन 
त्या देशातील सामान्य माणसाच्या राहणीमाना- 
वहून करण्यात येऊ लागले. ओद्योगिकीकरण 
ज्यांमध्ये घडून आले अक्ञा देशांत सामा 
पुंजीवादी अथंव्यवस्था प्रस्थापित केली 
( औद्योगिकीकरणाची प्रक्रिया इंग्लंडमध्ये प्रथम 
१७८० सालो सुरू झाली, त्यानंतर ती अनुक्रमे 
फ्रान्स, जमनी, अमेरिका, जपान, कॅनडा इ. देशांत 
कन २ वती अथंब्यवस्थेमध्ये जास्तीत 
जी ी] हीच एक प्रेरणा असते. 
लाक, (के: तटितिहोतकी दृष्टिकोनात 
डं शि फरक पडू लागला 
आहे. सध्याच्या काळी संग्रहाकरिता संग्रह होऊ 


न्यपणे 
गेली 


मानवी समाज व विज्ञान 


लागला आहे. आयुष्यात पैञ्ञाशिवाय दुसरी काही 
मूल्येच उरली नाहीत, असे दशंविणारी दृष्ये 
समाजात दिसू लागली आहेत. सध्याच्या जगात 
प्रत्येक गोष्ट मोलाने विकली जाते. कोणतीही 
गोष्ट पुरेश्षी किमत मोजल्यास खरेदी करता येते, 
याबद्दल बहुसंख्य लोकांच्या मनात संशय उरला 
नाही. वस्तूवस्तूंमघळा गुणानुसार असणारा फरक 
नाहीसा होत चालला आहे, कारण या सर्वांची 
किमत अखेर पैश्यामध्येच केली जात आहे. कालसुद्धा 
पैशासारखा बहुमोल झाला आहे ( अमेरिकेमध्ये 
एका तासाच्या कामाकरिता सुद्धा पैसा मोजावा 
लागतो ). पैसा हेच सामध्यं व सत्ता यांचे माप 
बनले आहे. एके काळी पेसा हे समृद्धीचे प्रतीक होते 
ते आता मनुष्याचे ध्येय, देवत बनले आहे. पसा 
हे एकच असे धन आहे, ज्याला निश्चित अश्या 
स्वयंमर्यादा नाहीत; त्यामुळे मनुष्याच्या संग्रह- 
लोभाला पण मर्यादा राहिलेली नाही. यापूर्वीच्या 
काळात जेव्हा सरंजामश्याही होती, त्यावेळी राज- 
सत्ता काहो प्रमाणात विकेंद्रित होती; पणती 
सर्वांत प्रबल होती. ह्यावेळी धनाची सत्ता सर्व- 
व्यापी नव्हती. तिच्या केंद्रीकरणाला काही मर्यादा 
होत्या, त्यावेळच्या लोकांच्या गरजा कमी होत्या, 
कृत्रिम गरजा निर्माण करून उत्पादक उपभोग- 
प्रवृत्तीला उत्तेजन देत नव्हते. पैश्याची देवघेवसुद्धा 
कमी प्रमाणात होत असे. समाजामध्ये न्याय व 
सुव्यवस्था किंवा दळणवळण यांच्या यंत्रणा विशेष 
कार्यक्षम नव्हत्या (कायदा व सुव्यवस्था याची यंत्रणा 
बहुतांशी प्रस्थापित हितसंबंधांचेच संरक्षण करते 
असा सामान्य अनुभव सांगतो ). या सवे कारणां- 
मळे धनाचे केंद्रीकरण एका ठराविक पातळीच्या 
वर जाऊ शकले नाही. देशात भौद्योगिकोकरण 
झाल्यावर व त्यामध्ये अंतर्गत शांतता स्थापन झाल्या- 
पासुन ( तंत्रविद्येमुळे दळणवळण साधनांत सुधारणा 
झाल्यामुळे) या चित्रात फरक पडला आहे. ज्या देशात 
पंजीवादी औद्योगिकीकरण झाले त्यामध्ये धतन- 
संचयाचे प्रमाण वाढले आहे. समाजामधील व्यक्‍्ति- 
व्यक्तींच्या आथिक सामर्थ्यात तफावत पडत चालली 
आहे आणि हीच परिस्थिती राष्ट्राराष्ट्रांमध्ये पण 
दिसुन येते जे गरीब आहेत, दुर्बेल आहेत ते जास्त 
दुर्बळ व गरीब होत चालले आहेत आणि जे श्रीमंत 


34 


आहेत्त त्यांच्याजवळचा धनसंचय सारखा वाढत 
चालला आहे, असे दिसते. सवं देशांतील लोकांच्या 
राहणीमानात सुधारणा होत आहे म्हणजे त्यांच्या 
गरजा सारख्या वाढत आहेत (या वाढत्या गरजा 
पुऱ्या करण्याकरिता पृथ्वीवर पुरेशी साधनसामग्री 
आहे की नाही, याचा विचार अजून तरी केला 
जात नाही); पण काही देशांतील लोकांच्या राहणी- 
मानात ही सुधारणा इतक्या झपाट्याने होत आहे 
कौ, गरीव देद्यांतील लोक व श्रीमंत देशांतील लोक 
यांच्या राहणीमानातील तफावत सारखी वाढतच 
आहे. श्रीमंत देशांतील हे राहणीमान वाढविण्या- 
करिता किवा स्थिर ठेवण्याकरिता गरीब देशांतील 
साधनसामग्रीचा वापर केला जात आहे. आंतर- 
राष्ट्रीय कंपन्या लहान अप्रगत राष्ट्रांचे आथिक 
शोषण करण्यास हातभार लावीत आहेत. पूर्व जमंनी- 
मधील एका अथंकशास्त्रज्ञाॉ असा अंदाज केला 
आहे को, प्रगत राष्ट्रांतील अश्या कंपन्या दरवर्षी 
गरीब राष्ट्रांकडून लाभाच्या स्वरूपात २० हजार 
कोटी डॉल्स काढून नेत असतात. विविध देशांत 
दरडोई खर्चे होणाऱ्या ऊर्जेच्या आकड्यांवर दृष्टी 
टाकल्यास या प्रश्‍नावर आणखी प्रकाह पडतो. 
उत्तर अमेरिकेसारख्या प्रगत विभागात दरडोई 
प्रतिवषे ऊर्जाव्यय सुमारे ११४०० एकांक होता 
(१९७७); पश्चिम युरोपीय देशांकरिता हे मूल्य 
सुमारे ४३०० होते; तर संबंध जगाकरिता याचे 
मूल्य अंदाजे २०७० एवढे होते. यावरून जगातील 
साधनसामग्री फक्त काही देशांकरिता कशा 
प्रचंड प्रमाणात वापरली जात आहे, याची 
कल्पना येते. पृथ्वीवरील संपत्तीची अशीच 
उधघळमाधळ होत राहिली, तर ती संपुष्टात येऊन 
जगामधील सर्व लोकांवर आपत्ती आल्यावाचून 
राहणार नाही, हे उघड आहे. खनिज तेलाबाबत 
असा प्रसंग फार दुर नाही, असे वैज्ञानिकांचे 
म्हणणे आहे. हेन्री जॉजे याच्या मते आधनिक 
काळात विज्ञान व तंत्रविद्या यांमध्ये झालेल्या प्रग- 
तीमुळे मनुष्याकरिता उपलब्ध असलेल्या संपत्तीमध्ये 
जी वाढ होत आहे, तिचा उपयोग फक्‍त काही 
वपक्‍्तींचा ( किवा काही देझ्ांचा ) धनसंग्रह वाढ- 
विण्याकरिता होणार असेल किवा त्यांच्याचकरिता 
अधिक ऐषआरामाची साधने उपल्ब्ध करून देणार 


डय 


२२ 


असेल, तर ' आहेरे' व “नाहीरे! या वर्गांमधील 
विषमतेची दरी अधिक खोल होईल. अशी प्रगती खरी 
नाही व ती टिकणार पण नाही. अनेक घटकांनी संपन्न 
झालेल्या समूहप्रणालीचा विचार भोतिकं'च्या ऊष्मा- 
गतिकी या विभागात केला जातो. त्यामधोल मीमांसा 
व तत्त्वे मानवी समाजाकरिता पण यथाथ आहेत असे 
मानले तर त्यांमधील अल्पसंख्याकांच्या हातांत एका 
ठराविक मर्यादेपलीकडे जर संपत्ती केंद्रित झालो, 
तर अशा समाजाच्या अवस्थेमध्ये समतोल राहणार 
नाहो, तिच्यामध्ये स्थयं असणार नाही, असा निष्कषं 
मिळतो. अश्या अस्थर्याची परिणती हिसात्मक क्रांती- 
मध्ये होणार नाही, याबद्दल कधीच खात्री देता 
येणार नाही. पण हिंसात्मक क्रांतीमुळे आथिक 
प्रश्‍नांची उकल होतेच असे नाही. आतापर्यंत जगा- 
मध्ये विविध देशांत ज्या क्रांत्या घडून आल्या त्यांचे 
परिशीलन करून लेव्ही म्हणतात, “ज्यांना सत्य सम- 
जून घेण्याची इच्छा आहे, शक्‍ती आहे त्यांना प्रत्येक 
क्रांतीमागे दडून बसलेल्या अनथं-परंपरेचे दर्शन 
झाल्यावाचून राहत नाही राज्यक्षासन जेव्हा अकायं- 
क्षम होते, बेजबाबदार होते तेव्हा देशामध्ये सर्वत्र 
सरळ सरळ उघड भ्रष्टाचार दिसू लागतो. तेव्हा या 
सवे गोष्टींचे निर्मूलन करण्याकरिता हिंसाचार हाच 
एकमेव मार्ग उरतो. पण या हिसाचारातच भवि- 
ष्यात येणाऱ्या अनिष्ट प्रवृत्ती, पुढे येणारा र्‍हास 
याची बीजे पेरलेली असतात. त्याचा परिणाम असा 
होतो की, क्रांतीमुळे सकृत्‌दशंनी विमुक्त झालेला 
लोकसमाज खरोखरी स्वतंत्र होऊ शकत नाही. 
त्याच्या पायातल्या जुन्या शृंखला जातात, पण त्या- 
ऐवजी नव्या शृंखला परत त्याच पायात पडल्या 
आहेत, असे त्याला कळून चुकते.” गतेतिहासाचे 
परिशीलन केल्यास आपणास असे कळते की, 
प्रस्थापित शक्‍ती, कायदा व सुव्यवस्था यांची 
मोडतोड करूनच इतिहास पुढे सरकत असतो. एका 
व्यवस्थेचा नाश होऊनच दुसरी व्यवस्था प्रस्थापित 
होत असते. य! घडामोडीवरून हे पण कळते की, 
ज्याप्रमाणे विज्ञानात अंतिम सत्य असे नाही त्या- 
प्रमाणे मानवी समाजाकरिता समस्याविरहित अशी 
आदश आथिक किवा सामाजिक व्यवस्था नसावी. 
तत्कालीन ज्वलंत प्रश्‍न किवा तणाव सोडविण्याची 
जीमध्ये क्षमता आहे अशी व्यवस्था प्रत्येक आणी- 


नवभारत 


एप्रिळ, १९८२ 


बाणीनंतर अंमलात येताना आढळते. हो व्यवस्था 
परिपूर्ण नसते. तिच्यातही दोष असतात. काही 
अनिष्ट प्रवृत्ती असतात. त्यामुळे काही काळानंतर 
तिच्यापासून मिळणाऱ्या फायद्यापेक्षा अनिष्ट गोष्टीचे 
प्रमाण वाढले को, परत आणीबाणीची परिस्थिती 
निर्माण होते व पहिल्या व्यवस्थेचा नाश होऊन 
दुसरीचा अंमल सुरू केल्याशिवाय गत्यंतर राहत 
नाही. भोतिकोमधील ऊष्मागतिकी प्रणालीप्रमाणे 
मानवी समाज नेहमी गतिक समतोल साधावयाचा 
प्रयत्न करीत असतो. समतोलाच्या स्थेतिक प्रकारा- 
मध्ये समतोलाला कालसंततामध्ये निश्‍चलता असते. 
गतिसमतोळलाला अशी निइचलता असत नाही. 
परिस्थिती जेव्हा बदलते तेव्हा त्या बदलानसार 
गतिक समतोलामध्ये प्रतिसादी बदलू करण्याची 
क्षमता असते. गतिक समतोल ही एक तात्पुरती 
स्थर्याचा आभास उत्पन्न करणारी स्थिर स्थितीची 
अवस्था असते. ज्याप्रमाणे जडसष्टीमध्ये सतत 
बदल होताना आढळतात, त्याप्रमाणे मानवी समाज 
व राजकीय ब्यवस्थेतही सारखे बदल होत असतात 
व ते होत राहणार, याबहृल झंका घेण्याचे कारण 
च; जगातील देशांच्या इतिहासाचे अवलोकन 

ल्यास त्यामध्ये सरंजामशाही, राजेशाही, लोक- 
शाही, हुकूमशाही, साम्राज्यक्नाही, पृंजीशाही व 
साम्यवादी शासन असे समाज राजकोय व्परवस्थेचे 
अनेक प्रकार वापरलेले आढळतात. त्यांपैकी कोण- 
ती व्यवः प 

क अ स्था अबाधित काळापर्यंत टिकली 
न वा टिकेल असे मानावयास पण 
ल पण काही 

धार नाही. या निरनिराळ्या प्रकारांमध्ये एक 
ठराविक असा कालक्रपमही आढळत नाही. 
मप र ही. प्राचीन 

प्रथम लोकशाही होती, तीमध्ये भाणी. 

हीच्या प्रसंगी न 
बाणी संगी हुकूमशहा नेमण्याची पद्धत 

ली. व्यवस्थेचे पढे न 
झाली. याच व्यवस्थेचे पुढे रोमन साम्राज्यात 
रूपांतर झाले नं ं 
तेथे मक ही ती त. वाजा मी 

व हा आलो; तर दुसऱ्या महायुद्धकाला- 

पासून थे लोकशाही आहे. अश्ञा प्रकारे बदलाचे एक 
पूण भावतन पुरे झालेले दिसते. या बदलामागे एक- 
मेव असे कोणते तरी नैतिक तत्त्व कार्य करीत होते. 
असे म्हणणे ट् 1 

म्हणणे अवघड दिसते. समूह व व्यक्‍ती यांच्या 


तत्वे एक नाहीत; ती 


एकमेकांशी सुसंगत असतात, हे पण खरे नाही. 


मानवी समाज व विज्ञान 


त्यामुळे परिस्थितीनुसार व्यवस्थाप्रणालीचा लंबक 
एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत असा सारखा 
हालत असावा असे वाटते. यांपैकी एका टोकाला 
व्यक्तिस्वातंत्र्याचे ध्येय असते, तर दुसर्‍या टोकाला 
समाजहिताचा विचार असतो. या बदलामागे सूत्र 
शौोधावयाचे असेल, तर असे म्हणता येते, की जसा 
काल प्रगत होतो आहे तसा समाज सामान्यपणे 
जास्त मुक्‍ताचारी ( ])७1॥1188176) असा होत 
श्चालला आहे. मनुष्यांच्या व्पक्तिंगत स्वातंत्र्यावरील 
निबंध कमी होत आहेत. त्याबरोबरच शोसन 
त्याच्य़ा आयुष्याची जवाबदारी वाढत्या प्रमाणात 
स्वीकारीत असल्यामुळे व्यक्‍तीच्या आथिक (व 
कदाचित राजकौय्र ) स्वातंत्र्यावर वाढत्या मर्यादा 
येत आहेत. सवे देशांत दिसणारे वाढते कर मनु- 
घ्याच्या धतसंचय करण्याच्या प्रवृत्तीवर पडणारे 
निर्बंधच आहेत असे म्हणता येते. 

आजच्या समाजापुढे अनेक समस्या आहेत. 
सध्या समाजात कायदे आहेत. त्यांप्रमाणे अंमल 
होतो की नाही, हे पाहवयास न्यायालये आहेत. 
पण त्यामुळे सवंत्र न्याय प्रस्थापित होत आहे 
असे दिसत नाही. व्यक््तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली 
समाजातील व्यक्‍ती अनेक हक्‍कांकरिता आग्रह 
धरतात. व्यक्‍तीला स्वतंत्र मत प्रदशित करण्याचा 
अधिक्रार पाहिजे आहे. सन्मान्यपणे उपजीविका 
मिळविण्पाचा हक्‍क पाहिजे. विज्ञानामध्ये जे नियम 
व्यकक्‍तीकरिता यथार्थ ठरतात, ते त्याच्या समू- 
हाकरिता यथाथ असतात असे आढळत नाही. 
या न्यायाने मतुष्य व समाज यांकरिता 
असणारे नियम एकमेकांशी सुसंगत असण्याचा 
संभव पण कमी दिसतो. समाजाचे हितसंबंध व 
उय्रक्‍्तीचे हितसंबंध यांभध्ये अनेक वेळा संघर्ष असतो 
व या संघर्षामुळेच समस्या निर्माण होतात. उदा., 
उदारमतवादी म्हणतात की, सध्याच्या पुंजीवादी 
समाजव्यवस्थेमध्ये असणारे संपत्तीवितरण योग्य 
नाही, स्याय्प नाही. सामाजिक न्याय प्रस्थापित 
करण्याकरिता देशातील (व जगातील) संपत्तीचे 
पुनर्वाटप झाले पाहिजे, हे करण्याकरिता व्यक्‍्ति- 
स्वातंत्र्याला मर्यादा घातल्या पाहिजेत प्रत्येकाने 
फक्त आपला स्वार्थ पहावयाचे असे ठरविले, तरी 
व्र्यक्‍तीच्या उद्दिष्टाच्या दृष्टीनेसुद्धा ते बरोबर आहे, 


3.4 


असे म्हणता येणार नाही; कारण कोणाचेही केव्हा- 
तरी दुसऱ्याची मदत घेतल्याशिवाय चालत नाही: 
तसे पाहिले असता व्यक्‍्तिस्वातंत्र्याचे दोन प्रकार 
आहेत असे म्हृणता येते. एका प्रकारात व्यक्‍ती 
आपल्याला वाटेल ते करीत असते, तर दुसऱ्यामध्ये 
ती व्यक्ती जे करावयास पाहिजे ते करण्याचा 
निर्णय घेत असते. याउलट, कष्ट करून व्यक्‍ती जी 
संपत्ती निर्माण करते तिचे फल उपभोगण्याचा संपुण 
हक्‍क व्यकततीला असावा असे प्रस्थापितवादी (किवा' 
प्रतिगामी) म्हणतात. न्याय्य वाटप व न्याय्प संचय 
करण्याचा अधिकार या दोन कल्पना परस्परविरोधी 
आहेत. एका मताचा स्वीकार केला, तर समाजातील 
गरीब व श्रीमंत यांमधील दरी वाढून समाजास 
अस्थैये येईल. त्यामध्ये समतोल राहणार नाही व 
त्यामुळे क्रांती होण्याचा संभव राहोल. येथे काही 
लोक प्रश्‍न विचारतात की, समाजातील समतोल 
ढळला तर काय बिघडेल ? सत्‌ व असत्‌ यांमध्ये 
चांगले कोणते, उच्च कोणते याचा निर्णय मनुष्याची 
सदसद्विवेक बुद्धीच देत असते. याच न्यायाने समा- 
जात समतोल राखण्याची इच्छा हो सद्भावनेपासूनच 
निर्माण होते. त्यामुळे हिची यथा्थेता पटविण्या- 
करिता कोणत्याही युक्‍्तिवादाची आवश्यकता असत 
नाही, असे म्हणता येते. वरील प्रइनाबद्दलचो दुसरी 
कल्पना जर स्वीकारली व न्याय्य वाटपावरच भर 
दिला, तर व्यक्‍तीला काम करून उत्पादत 
वाढविण्याकरिता आवश्यक अशी प्रेरणा मिळणार 
नाही. अशी अर्थव्यवस्था असणाऱ्या साम्यवादी 
देशात या कारणामुळे जेतीविषयक उत्पादनक्षमता 
कमी प्रतीची असते, असा एक विचारप्रवाह 
प्रचल्िति आहे. आधुनिक युगातील पृंजीवादी 
समाजव्यवस्थेत प्रत्येक व्यक्ती आपल्या निव्वळ 
स्वार्थाच्या मागे लागत असल्यामुळे, जास्त नफा 
कसा मिळवायचा यावर आपले लक्ष केंद्रित करीत 
असल्यामुळे, व्यवहारात भ्रष्टाचार येत आहे. भ्रष्टा- 
चार जर काही मर्यादेच्या बाहेर जाऊ लागला 
तर त्यामुळे सवे समाजाला धोका निर्माण होतो, 
व्यक्‍तीच्या या प्रवृत्तीवर राजकीय सत्ता नियंत्रण 
आणून तिला मर्यादित करावयाचा प्रयत्न करीत 
असते. या कार्यासाठी शासकीय नोकरशाहीची मदत 
घ्यात्री लागते, नोकरशाही जर घ्येयवादाने प्रेरित 


४ 


अशी नसेल, तिला समाजाशी काही बांधिलकी 
वाटत नसेल, तर तिच्यामध्येच भ्रष्टाचार करण्या- 
कडे प्रवृत्ती असते. अज्ञा परिस्थितीमध्ये भ्रष्ट 
नोकरल्ाही किवा नफेखोर व्यापारी यांपैकी सामान्य 
मनुष्याच्या दृष्टीने कमी घातक कोण याचा निवाडा 
करणे कठीण होते. 

मनुष्यसमाजासमोर अशा नव्या नव्या समस्या 
निरनिराळ्या वेळी पुढे उभ्या राहतात. त्यांची उत्तरे 
कज्षी मिळवावयाची हा प्रश्‍न त्याच्यापुढे उभा राहतो. 
विज्ञानामधील तकंवादाचा उपयोग क€ून ही उत्तरे 
मिळविण्याची शक्‍यता कमी आहे. घटना कशा 
होतात, त्यांमागे कार्यान्वित होणारी यंत्रणा कोणती 
यासंबंधीचा खुलासा विज्ञानाकडून अवइय मिळतो; 


वण त्या का होतात याकरिता उत्तरे सापडत नाहीत. 


उदा., पृथ्वी सुर्याभोवती फिरते याचे कारण त्यांमध्ये 
गुरुत्वाकर्षण असते, असे विज्ञानापुंळे समजते; पण 
त्यांमध्ये गुरत्वाकषेण का असते या प्रश्‍नाचे उत्तर 
विज्ञानाकडून मिळत नाही. वैज्ञानिक मीमांसेमधील 
ते एक गृहीत असते. मनुष्याचा धर्म, त्याने स्वीकार- 
लेली नैतिक मूल्ये, त्याची संस्कृती या सर्वांनी अशा 
समस्यांवर तोडगा सुचवायचा असतो. विज्ञान व धर्म 
हे एकमेकांकरिता पर्यायी असे मार्ग नाहीत; ते एक- 
भेकांस पूरक अशी तत्त्वे आहेत. राधाकृष्णन यांनी 
म्हटल्याप्रमाणे बाह्य जगाचे ज्ञान कलून घेण्याकरिता 
आपण जी साधने वापरतो ती विश्‍वासाह आहेत, असे 
विज्ञानामधील तकंवाद गृहीत धरतो. या साधनांच्या 
साहाय्वाने आपणास सत्याचा शोध लागून विश्‍वात 
घडणाऱ्या भौतिक घटनांमागे असणारा अर्थ समजून 
घेता येईल, अशी शास्त्रज्ञाची श्रद्धा असते. मनुष्या” 
मधील सत्‌प्रवृत्तीवर श्रद्धा, धर्म किवा नैतिक तत्त्वे 
आधारलेली असतात. जीवनात अनेक असत्‌ गोष्टी 
आढळल्या तरी शेवटी सत्य हे एकच शाश्‍वत आहे, 

असा धर्माचा विश्‍वास असतो. या गृहीताचा उपयोग 

करून मनृष्य आपल्या दृष्टिकोनातून जीवनाचा अर्थ 

लावण्याचा प्रयत्न करीत असतो (फक्त जनावरे असा 

अथ लावण्याचा प्रयत्न करीत नाहीत कारण त्यांचे 

मन व्तमानकाळाच्या बाहेर जाऊ रकत नाही ). 

यापूर्वी होऊत गेलेल्या पुरातन संस्कृतींमध्ये अश्रा 

समस्या येत नव्हत्या असे नाही. पण त्यांमध्ये अशा 

भ्रश्‍नांवर मार्गदशन करण्याची.क्षमता होती. दया, 


नवभारत 


एप्रिल, १९८९ 


करुणा, निस्वार्थी परोपकार या व्यक्तिगत नैतिक 
मूल्यांवर त्यावेळच्या लोकांची श्रद्धा होती. सध्याच्या 
युगात विज्ञानप्रणीत तर्कवादाच्या निकषावर प्रत्येक 
गोष्ट तपासून घ्यावयाची सवय आपणास लागली 
आहे अःणि कोणताही वैज्ञानिक तकंवाद, मीमांसा 
अथवा प्रयोग यांद्वारे अशा मूल्याची यथाथंता सिद्ध 
करता येण्याजोगी नाही. समाजधारणंसांठी त्याला 
स्थैर्य व समतोल यावा याकरिता मनुष्याच्या व्यक्‍्ति- 
गत उपभोगवादाला काही मर्यादा स्वीकारावयास 
पाहिजे, या सत्याला फार वेळ टाळता येणार नाही. 

पृथ्वीवरील साधनसामग्री मर्यादित आहे. उदा., 
दगडी कोळसा, खनिज तेल यांसारखे ऊर्जाउत्पाद- 
नास योग्य अज्ञा पदार्थांचे निसर्गातील साठे त्वरेने 
संपुष्टात येत आहेत. ऊर्जा-उद्‌गमाचे नवीन प्रकार 
जोपयंत संशधिले जात नाहीत तोपयंत उपलब्ध अस- 
लेल्या साठ्यांचा जपून वापर करणे आवश्यक ठरते. 
याकरिता आपल्या गरजेवर नियंत्रण घालणे हाच 
एक मागं राहतो. ही बंधने आपण स्वेच्छेने स्वीका- 
रली नाहीत, तर निसगं ती आपणावर या नात्या 
स्वरूपात लादेल, याबद्दल शंका घेण्याचे कारण नाही. 
परिसरीय समतोल व प्रदूषण या आविष्कारांच्या 
स्वरूपात ही बंधने येण्याचा संभव दिसतो. नांवे देशात 
ल्ेमींग नावाचा उंदरासारखा एक प्राणी आढ- 
ळतो उंदराप्रमाणेच याची प्रजननक्षमता अफाट आहे. 
देशामधील लेमींगांची संख्या एका ठराविक मूल्या- 
बाहेर गेली तर त्यांमध्ये एक मानसिक विकृती 
निर्माण होते. देशातले सर्व लेमींग या विकृतीमुळे 
एका रांगेने समुद्राकडे जातात व त्यात शिरून 
आत्मबलिदान करतात. देशामध्ये जेवढ्या लेमींगांचे 
भरणपोषण शक्‍य आहे एवढी संख्या उरल्यावर हे 
लेमींग मागे फिरून परत आपले जीवन सुरू करतात. 
परिसरीय समतोल्प्रेरणेचा प्रभाव असा असतो. 
याकरिता दुसरे उदाहरण पहा: शेतामधील उगवलेले 
धान्य चिमण्यांसारखे पक्षी खाऊन जातात. त्यामुळे 
अशा सवे पक्ष्यांचा नाश केला तर मनुष्याकरिता 
धान्य पुरवठा जास्त उपलब्ध करून देता येईल, अशी 
आकषक कल्पना 'चीनमधोल कम्यनिस्टांना आली. 
एके वर्षी त्यांनो मोहीम काढून या पक्ष्यांचा संहार 
केला. पण याच्या पुढील वर्षी नेहमीपेक्षा धान्य 
मोठ्या प्रमाणात कमीच आले, असा त्यांना अनुभव. 


मानवी समाज व विक्षान 


झाला. धान्यनिमितीमध्ये अह्या पक्ष्यांचे एक 
महत्त्वाचे असे काये असते, असे त्यांना नंतर कळले. 
मनष्याच्या बाबतीत काय झाले हे जाणून घेणं सुद्धा 
मनोरंजक आहे. जेथे काम करावयाचे तेथून घर 
जवळ असावे, या इच्छेने मनुष्याने शहरे वसवली, 
चालण्याचे कष्ट कमी व्हावे, येण्याजाण्यात लाग- 
णाऱ्या वेळेत बचत व्हावी म्हणून त्याने स्वयंचलित 
वाहने शोधून काढली. वाहने चालवावयास रंद 
रस्ते आवश्यक आहेत असे त्याला कळले. याचा 
परिणाम असा झाला कौ सध्या लंडनसारख्या 
मोठ्या शहराचे अंदाजे ६०-७० टक्के क्षेत्रफळ 
फक्त रस्त्यांनीच व्यापले आहे असे आढळते, म्हणजे 
साहजिकच मनुष्यास राहण्याकरिता उपलब्ध अशीं 
जागा कमी झाली. अद्या उदाहरणांवरून तंत्रविद्येचा 
उपयोग करून मनुष्याने केलेली प्रगती खरी नाही, 
अक्षी शंका पण काही विचारवंतांनी उपस्थित केली 
आहे. मनुष्याचे ज्ञान वाढले आहे, यामध्ये शंका 
नाही; पण त्याला माहीत नाही असा जीवनाचा 
कितीतरी मोठा प्रदेश अजून बाकी आहे. त्यामुळे 
कोणताही नवा मार्गे स्वीकारताना योग्य ती काळजी 
घेणे कसे आवश्यक आहे, याची कल्पना येते. नुसत्या 
प्रचलित त्कंवादाच्या साहाय्याने सगळ्या गोष्टीं- 
करिता आपणास ठाम उत्तरे मिळविता येतात ही 
कल्पना कशी बरोबर नाही, हे आपल्या लक्षात येते. 

ब्द्रींड रसेल याच्या मताप्रमाणे विज्ञानामुळे 
मनष्याच्या आकांक्षा किवा प्रवृत्ती यांमध्ये बदल 
झोला नाही. या तुप्त करण्याच्या त्याच्या क्षमतेत 
मात्र विज्ञानामुळे प्रचंड वाढ झाली आहे. मनु- 
व्याच्या प्रवृत्ती चांगल्या असतील, तर विज्ञानामुळे 
त्याळा मिळालेल्या सामर्थ्यामुळे तो आपले व जगाचे 
कल्याण करू शकेल. याउलट, त्याच्या प्रेरणा अनिष्ट 
स्वरूपाच्या असतील, तर तो आपले व आपल्या- 
बरोबर जगाचे मोठ्या प्रमाणात तुकसान करू 


तत. भाळ 


२५ 


शकेल,.यात शंका नाही; उदा., अणुभट्टोचा उप- 
योग करून मनुष्य अधिक विद्युतू-ऊर्जा निर्माण 
करून त्यायोगे, जीवनास आवश्यक अश्या अनेक 
गोष्टींचे उत्पादन करू शकेल. विज्ञानानेच त्याला 
दिलेल्या अणुबांबचा उपयोग करून तो पृथ्वीवरील 
मोठे प्रदेश निमंनृष्य करू हकेल. त्याने यांपको 
काय करावे याबद्दल शेवटी त्याची सदसद्‌विवेक- 
बद्धीच मार्गदशन करू दाकेल, आपण ज्याला 
संस्कृती म्हणतो तिची उभारणी सदसद्वित्रेक बुद्धी- 
वरच होऊ शकते विज्ञानावर नाही, हे आतापयं- 
न्तच्या विवेचनावरून लक्षात आले असेलच. वैज्ञानिक 
तकेवांदाला जर सद्भावनेचा आधार नसेल, तर 
त्यापासून शुभ होण्याची संभाव्यता कमी राहील. 
निव्वळ सद्भावना ही सुद्धा पुरेशी नाही. कोणत्या 
उद्दिष्टाकरिता काय करावयास पाहिजे व ते कसे 
रणे योग्य याचे ज्ञान विज्ञान व तंत्रविद्या यांपासु- 
नच मिळ शकते. मनुष्याला जसे डोळे असणे आव- 
इयक आहे तसे सद्भावनेला विज्ञानाची जोड 
असणे तितकेच आवड्यक आहे, असे म्हणता येते. 
एका संस्कृतीचा लोप होऊन दुसरी संस्कृती 
प्रस्थापित होत असते, अक्षा' संधिकाली अंघारयुग 
येते, असे काही तत्त्वज्ञ म्हणतात. या विचार- 
वंतांच्या मते मानव सध्या कदाचित अक्षाच एका 
अंधारयुगाच्या उंबरठ्यावर उभा असेल. पूर्वीच्या 
अंधारय॒गानंतर नवी सर्जनशील नेतिक मूल्ये 
निष्ट व मानवविघातक प्रवृत्तीचे उच्चाटन 
करून जशी परत आपले वचेस्व प्रस्थापित करू 
झाकली, तक्षीच प्रक्रिया परत घडूंन येईल अक्ल 
आंक्ा करावयास हरकत नसावी. महात्मा गांधींची 
वण तक्षीच श्रद्धा होती. उपभोगवादाला स्वेच्छेने 
मर्यादा घालावयास पाहिजेत हा विचारसुद्धा आधु- 
निक काळात त्यांनीच जगापुढे आणला, ही लक्षात 
घेण्याजोगेती गोष्ट आहे असे मला वाटते. 


मित्रदोहे च पातकमू* 


म. अ. मेहेंदळे 


आजच्या व्याख्यानाचा विषय ' मित्रदोहे च 
पातकम्‌ ' असा जरी मी घेतला असला, तरी त्यातल्या 
५ चातक ? शब्दाविषयी मला काही सांगायचे नाही. 
त्यातल्या * मित्रद्रोह ' ह्या शब्दाविषयी, आणि त्या- 
सारखाच दुसरा अक * मित्रद्रुह' शब्द आहे त्याविषयी 
मी माझे विचार आज आपणास सांगणार आहे. 

प्रथम, मला पडलेल्या एका प्रश्‍नाविषयी मी 
आपणास माहिती देईन; नंतर ह्या प्रश्‍नाचे उत्तर 
शोधण्याच्या दृष्टीने जी थोडी पाइवंभूमी माहीत 
असणे आवद्यक आहे ती सांगेन आणि अखेरीस 
मला पडलेल्या प्रश्‍नाचे मला जे उत्तर आहे असे 
वाटते ते आपणांसमोर मांडीत. 

तेव्हा, प्रथम मला पडलेला प्रश्‍न- 

भगवद्गोतेच्या पहिल्या अध्यायातील ३८ वा 
इलोक असा आहे : यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत- 
चेतस:॥ कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ | 

अर्जुनाच्या सांगण्यावरून श्रीकृष्णाने त्याचा रथ 
दोन्ही सँन्यांच्या मधे उभा केल्यावर अर्जुनाला 
दोन्ही पक्षांत युद्धासाठी गोळा क्षालेले आप्तेष्ट 
दिसले आणि पुढे होणाऱ्या युद्धात त्यांचा मृत्यू 
मझोढवेल ह्या कल्पनेने त्याच्या मनात मोठा विषाद 
उत्पन्न झाला. त्याबरोबर त्याने युद्ध न करण्याचा 
निरणंय केला. हा निर्णय श्रीकृष्णाला समजावून 
सांगताना त्याच्या तोंडी महाभारतकारांनी जे 
इलोक घातले आहेत, त्यांतला ' यद्यप्येते न पश्यन्ति 
.«« हा अक इलोक आहे. अर्जुन म्हणतो: ह्या 
कौरवांची बुद्धी लोभामुळे कलुषित झाली आहे. 
त्यामुळे युद्धात होणाऱ्या कुलक्षयात जो दोष आहे 
तो, आणि मित्रद्रोहात असणारे पातक ह्यांना 
दिसत नाही. अर्जुनाच्या ह्या म्हणण्यातला युद्धामुळे 


% के. वा, वि. बापट स्मृतिदिनानिमित्त टिळक मह 


२८, १९८१, रोजी दिलेले व्याख्यान, 


कुलक्षय होईल आणि त्यात फार मोठा दोष आहें 
हा पहिला भाग मला समजतो. परंतु ह्या खेरीज, 
कौरव मित्रद्रोहाचेही पातक करीत आहेत असे जे 
अर्जुन म्हणतो त्याचा नेहमी जो अथ केला जातो 
तो मला समजत नाही. युद्ध करून कौरव पांडवांचा 
नाझ करू पाहत होते हे खरे, पण त्यामुळे त्यांच्या 
हातून मित्रद्रोह कसा घडणार होता? पांडव हे 
कोरवांना त्यांचे मित्र वाटत होते असे आपणे 
चुकून सुद्धा म्हणणार नाही; मग युद्ध उभे करून 
कोरव मित्रद्रोह करीत आहेत ह्या म्हणण्याचा अथ 
काय? 

मला पडलेला प्रश्‍न हा असा आहे. 

शंकराचार्यांनी गीतेच्या सुरुवातीच्या इलोकांवर 
टोका लिहिली नसल्याने त्यांना * मित्रद्रोहा ' चा 
कोणता अर्थ अभिप्रेत होता हे कळायला मागं नाही. 
लोकमान्यांनी ह्या इलोकाच्या भाषांतरात ' मित्रद्रोह' 
शब्द तसाच ठेवला आहे. परंतु त्या इलोकावर त्यांची 
जी टीप आहे तीवरून त्यांना * मित्रद्रोहा 'चा 
' सुद्ह्रध' हा अर्थ अभिप्रेत होता हे स्पष्ट होते. के. टी. 
तेलंग व श्री. कृ. बेलवलकर यांनी * ए"९७ला७ा'ए 
४० गिंह)त8?' व * ०80 हु 
1९108१ असे ' मित्रद्रोहा 'चे भाषांतर केले आहे 
म्हणजे, छोकमान्यांनी ' द्रोह ! शब्दाचा अर्थ ' वध * 
असा मानला आहे, तर तेलंग व बेलवलकरांनी त्या 
शब्दाचा * फसवणूक, विश्वासघात ' असा अर्थ केला 
आहे पण सर्वांनाच ' मित्र) शब्दाचा अर्थ ' सद 
शंभरात असाच वाटतो, अ ण रा 
सांगितल्याप्रमाणे त्यामुळे निक 
कवक काळी शुळच माझ्या मनात प्रइन 

3. पांडवांना कोरवांनो कधीही आपले मित्र 
अथवा सुहूद्‌ मानले नसल्याने दुर्योधन युद्ध करून 


राष्ट्र विद्यापीठातर्फे शनिवार, नोव्हेंबर 


मित्रद्रोहे च पातकम्‌ 


मित्रद्रोहाचे पातक करीत आहे असे अर्जुन कोणत्या 
अर्थाने म्हणू शकेल ? ' मित्राचा वध किंवा 
* भित्राचा विदववासघात? ह्या अर्थी खासच नाही. 
कारण, एक तर पांडव हे कोरवांचे मित्र नव्हते, 
आणि, मित्रवध करू पाहणारा किंवा मित्रांना फसवू 
पाहणारा असा दुर्योधन महाभारताछा ठाउक नाही. 

मला पडलेल्या ह्या प्रश्‍नाचे उत्तर समजून 
घेण्यापूर्वी * मित्र' शब्दाची व त्याच्या अर्थाची 
थोडी पूर्वपीठिका समजून घेणे आवश्यक आहे. 

* मित्र हा शब्द, पुल्लिंगी व नपुंसकलिंगी, दोन्ही 
. तऱ्हेचा, भारत-इराणी काळाइतका खासच प्राचीन 
आहे. भारतीय शाखेचा विचार केला तर असे 
आढळते, की क्रग्वेदात मित्र हा पुल्लिंगी शब्द 
देवतावाचक. आहे. वेदात ' आदित्य ह्या नावाचा 
जो एक देवतासमूह आहे- वरुण, मित्र, अर्यमन्‌, 
भग, अंश, दक्ष- त्यातली मित्र ही एक देवता 
आहे. “ मित्र ' शब्दाने नेमक्या कोणत्या देवतेचा 
बोध होतो ह्याविषयी . थोडी मतभिन्नता असली, 
तरी मित्र म्हणजे सूये हे मत बरेचसे ग्राह्य मानले 
जात होते. भारतीय परंपरेने यास्कापासून तरी 
भित्र म्हणजे सुय हा अथे स्वीकारला होता. 

मित्र हा पुल्लिंगी शब्द जसा. देवतावाचक आहे 
तसाच संस्कृतात त्याचा ' सुहूद्‌, 11९10 ' असाही 
अर्थ आहे. नपुंसकलिंगी “ मित्र) शब्दाचे प्रथम 
८ मंत्री' आणि नंतर ' सुहूद्‌ ' असे अथं संस्कृतात 
आहेत. मित्र शब्दाचा हा सुहूद्वाची अथ भारत- 
इराणी काळाइतका प्राचीन नाही. ह्या शब्दाला हा 
अथ प्राप्त होणे ही घटना भारतात स्वतंत्रपणे 
घडून आली आहे. 

परंतु मित्र शब्दाचा जो देवतावाचक अथे प्रथम 
सांगितला तो भारत इराणी-काळाइतका ' प्राचीन 
आहे. मित्र ह्या शब्दाशी अत्यंत ध्वनिसाम्य अस- 
हेला ' मिथ ! हा शब्द अवेस्तात आढळतो. अवे- 
स्तातही तो पुल्लिंगी आणि नपुंसकलिंगी आहे. 
पुल्लिंगात त्याचा विज्षेषनाम म्हणून उपयोग आढ- 
ळतो. आणि संस्कृतप्रमाणेच तो देवतावाचक आाहे. 
नपंसकलिंगी त्याचा सामान्य नाम म्हणून उपयोग 
आढळतो आणि त्याचा अथे ' संधी, समय, करार? 
असा आहे. अवेस्ता शब्दाच्या ह्या अर्थाविषयी 

'- अभ्यासकांत वाद नाही. मात्र पुल्लिंगी देवतावाचक 


२७ 


शब्दाने अवेस्तातही सुर्याचा बोध होतो अशी अवेस्ता- 
भ्यासकांची जी एके काळी कल्पना होती तक्षी ती 
आता नाही. ती कल्पना प्रो. मेय्ये (1161171) 
ह्या फ्रेंच पंडिताने १९०७ साली एक नवा विचार 
सादर करून बदलली. ज्या अर्थी '*मिथ' ह्या सामान्य 
नामाचा ' करार ' असा अर्थ होतो त्या अर्थी * मिथ ? 
ह्या देवतावाचक शब्दानेही 'संधि, करार' अशा एका 
अमूर्त कल्पनेलाच तत्काली लोक देव मानीत होते 
असे प्रो. मेय्ये यांचे प्रतिपादन आहे. ते म्हणतात 
तसे मानले म्हणजे “ मिथ ' ही अक ' संधिदेवता * 
ठरते. * संधिदेवता ' याचा अथं असा, की ज्या दोन 
पक्षांनी एखादा करार केला असेल ते पक्ष तो करार 
नीट पाळीत आहेत की नाहीत, ह्यावर कडक लक्ष 
ठेवणारी देवता. 

प्रो मेय्ये यांनी मित्र-मिथ् ही एक करारदेवता 
होती. हा जो विचार मांडला. त्याला पुष्टी देणारे 


काही पुरावे अभ्यासकांना उपलब्ध झाले आहेत. 


(१) इ. स. पूर्व १४ व्या शतकात हिटाइट लोकांच्या 
राजाचा मितानीच्या राजाशी एक संधी झाला 
होता. त्यावर साक्ष म्हणून ज्या देवतांचा उल्लेख 
आहे त्यांत शेवटी वरुण, इन्द्र, नासत्या. ह्या वैदिक 
देवतांबरोबर मित्राचा उल्लेख आहे. (२) पालि- 
भाषेत असलेल्या जातककथांत एक वेस्सन्तर जातक 
नावाची कथा आहे. ह्या कथेचे एक' रूप (_ ए७- 
801). सोग्डिअन नावाच्या मध्य-इराणी भाषेत 
सापडले आहे. त्या कथेत राजपुत्र सुदाश्नंन सवस्वाचा 
त्याग करून आपली पत्नी मन्द्रीसह अरण्यात 
गेला असता देवेश त्याची परीक्षा पाहण्यासाठी 


- वृद्ध ब्राह्मणाच्या रूपाने त्याच्याकडे येतो आणि 


मन्द्रीची याचना करतो. राजपुत्र मन्द्रीला देण्यास 
तयार होतो. त्याच्या ओदार्यामुळे देवेशाला संतोष 
होतो. देवेश राजपुत्राकडे फक्त त्याची परीक्षा 
पाहण्यासाठी आलेला असतो, त्याला खरोखरी मन्द्री 
मागायची नसते. पण राजपुत्राच्या औदार्यामुळे 
देवेशाला भीती वाटते की, एखादा खराखुरा ब्राह्मण 
जर मन्द्रीला मागायला आला तर राजपुत्र त्याला 
ती देऊन टाकील, म्हणून आपले खरे रूप प्रकट 
न करता देवेश मन्द्रीला राजपुत्राजवळ न्यास म्हणून 
ठेवतो. त्या वेळी साक्ष म्हणून ज्या देवांना बोलावले 
त्यांत मित्राचा उल्लेख आहे, (२) संग्राम सुरू झाला 


बर्ट 


असता जर एखाद्याला संधी करून तो संपवायचा 
असला तर त्याने मित्राला इ्वेत पक्षू द्यावा असे 
तैत्तिरीय संहितेत वचन आहे. (मंत्र इवेतमालभेत 
संग्रामे संयत्ते समयकामः २-१.८-४) ह्या वचना- 
वरून मित्रदेवतेचा संधीशी, तहाश्ी, संबंध स्पष्ट 
होतो. 
आज आपणांस मित्र किवा मिथ देवतेचे वास्त- 
विक स्वरूप कोणते ह्या विषयीच्या वादात शिर- 
ण्याचे कारण नाही. अवेस्तात.* मिथ ' ह्या सामान्य 
नामाचा 'संधी, करार' असा जो अथं होतो त्या 
अनुषंगाने ही थोडी माहिती दिली, इतकेच. 
संस्कुत ' मित्र व अवेस्तातील * मिश्र हे शब्द 
समव्यृत्पत्न (००४1808) आहेत, तसेच अवेस्ता- 
तील 'द्रुजू' आणि संस्कृत “* द्रुहू' हे दोन घातू 
समव्युत्पन्न आहेत. अवेस्ता ' द्रुजू' चा अथ * फस- 
वणे, खोटे करणे ' असा आहे. म्हणून अवेस्तात 
* मिध्रं रुजू ' असा प्रयोग आढळल्यास त्याचा अथ 
*करार मोडणे, करार खोटा करणे ' असा होतो, 
'आणि ' मिथरोद्रुज्‌' असा सामासिक प्रयोग आढळ- 
ल्यास त्याचा अथं ' करार मोडणारा, करार खोटा 
करणारा ? असा होतो. 
अवेस्तातील * मिथरोद्रुज्‌ ' ह्या सामासिक शाब्दा- 
सारखा संस्कृतातही ' मित्रद्रुहू ' असा शब्द आढळतो 
( त्याखेरीज संस्कृतात ' मित्रद्रोह, मित्रद्रोहिन्‌ ' 
असेही शब्द आढळतात) . अवेस्तात जसा 'मिथरोद्रुज्‌' 
शब्दाला सवंत्र “करार खोटा करणारा ' असा अर्थ 
आहे, तसाच संस्कृत ' मित्रद्रुह, ! शब्दालाही काही- 
तरी एकच एक अथं सवंत्र आहे का? साधारणपणे 
असे मानले जाते, की संस्कृतात “ मित्र म्हणजे 
* करार? आणि ' द्रुह_ ! म्हणजे ' खोटा करणे असे 
अर्थ नसल्याने ' मित्रद्रुहू ' चा संस्कृतात ' करार 
मोडणारा ! असा अथं होणार नाही. तर * मित्र 
म्हणजे * सुह्ठूद्‌ ' व ' द्रुह ' म्हणजे “ इजा करणे 
क्रिवा मारणे ' अथवा “ इजा करण्याची वा मार- 
ण्याची इच्छा असणे? (द्रुह जिघांसायाम्‌) असे अर्थ 
असल्याने * मित्रद्रुहू 'चा संस्कृतात “मित्राला इजा 
वा त्याचा वध करणारा ' (अथवा तशी इच्छा 
असणारा ) असा अथे होईल. तसेच ' मित्रद्रोहू चा 
अर्थ ' मित्राचा वध? असा होई. गीतेच्या 
इलोकात असलेल्या ' मित्रद्रोह 'चा अर्थ लोकमान्यांनी 


नवभारत 


एप्रिळ, १९८२ 


सुहृदवघ असा मानळा असल्याचे आपण पाहिलेच. 
परंतु हा अर्थ गोतेतल्या इल्लोकात जुळत नाही असे 
मला वाटत असल्याचेही मी आपणास सांगितले. तेव्हा 
*मित्रद्रहू ' व * मित्रद्रोह' ह्या शब्दांचे सवंसाधा रण- 
पणे मान्य झालेले वरील अथ संस्कृतात सवंत्र 
सारखेच स्वीकारता येतोल का हे एकदा तपासून 
पहायला हवे असे मला वाटते. 

"प्रथम आपण वंदिक वाड्मयातील स्थिती पाहू. 
वैदिक वाडूमयात “* मित्रद्रोह ' शब्द भाढळत नाही. 
*मित्रद्रूहू ' शब्द ब्राह्मणात दोनदा आढळतो. ह्या 
ठिकाणी ' भित्रद्रह 'चा अथे “ सुहूद्वध करणारा 
असा आहे का ? प्रो. खोण्डा (०7१७) ह्या 
प्रश्‍नाचे उत्तर “ हो' असे देतांत, तर प्रो. थोम 
(॥1101)0) त्याचे उत्तर “ नाही ' असे देतात. 
प्रो, थीम यांच्या मते ब्राह्मणात आढळणाऱ्या 


' “मित्रद्रहू 'चा अथ अवेस्तातल्या ' मिथ्रोद्रूज'सारखा, 


म्हणजे “ करार मोडणारा ' असा आहे. प्रो. हान्स 
पीटर डिमिट (१818 ०61 8001110) यांच्या 
मते वरील प्रइनाचे “ हो ? किवा “ नाही! असे ठाम 
उत्तर देता येत नाही. ज्या संदर्भात तो शब्द ब्रा'ह्म- 
णात आढळतो तिथे त्याचा अर्थ निश्‍चित करणारी 
एखादी सुचक खूण (०]ए७) नसल्याने ' मित्रद्रह ' 
शब्दाचा ' मित्रवधध करणारा ' किवा ' करार मोड- 
णारा * असा कोणताही अर्थ केला तरी त्यांच्या मते 
चालण्यासारखे आहे. 

मला स्वतःला तसे वाटत नाहो. उलट मला असे 
वाटते की, ज्या कथेत तो शब्द येतो ती कथा प्रो. 
थीम यांचे मत बरोबर आहे असे दाखविते. 

ते कसे ते आपण आता पाहू. 

तैत्तिरीय ब्राह्मणात (१.७.१.६-७) असुरपुत्र 
नमुचीची कथा सांगितली आहे. ह्या कथेत “मित्रद्रुह 
शब्द आढळतो. मंत्रायणी संहितेतही (४.३.४) 
तो शब्द नमुचिकथेत येतो. 


तैत्तिरीय ब्राह्मणातली गोष्ट अज्ली आहे: झ्न्दों 
वृत्रं हुत्वा । अतुरान्‌ पराभाव्य । नसुंचिमासुरं नाल- 
भत । तं शच्याःगृह्यात्‌ । तौ समल्भेताम्‌ । सो$स्मा- 
दभिशुंनतरो$भवत्‌ । सोःब्रवीत्‌ । संघा सदधावह । 


"मा मि र 
अथ त्वा$वे खक्ष्यामि। न मा शुष्केण नाद्रेण 


अनुक्रमणिका 


मित्रद्रोहे' चःपोतकम्‌ 


हूनः ॥६॥ न दिवा न नक्‍तमिंतिं॥ स ऐंतमपा 
फेनॅमसिन्ञत्‌ । न वा एष.शुष्को नार्द्रो व्युष्टा$सीत्‌..॥ 
अर्ुंदितस्सुर्यः । न वा एतद्दिवा न नक्‍्तैम्‌ । तस्ये- 

॥ 1 ठ र 
तस्मिन्‌ लोके । अपां फेनेन शिर उदैवतेयत्‌ । तदे- 
नमन्ववर्तत । मित्रंदुगिति ॥७॥ 

इस्द्राने वृत्राला मारले, असुरांचा पराभव केला, 
पण असुरपुत्रे नमुचीला तो. गाठू शकला नाही. 
अखेर एका शक्‍तीने त्याने नमुचींला धरले, तेव्हा 
दोघे एकमेकांना भिडले. त्या वेळी नमुची इन्द्रापेक्षा 
चढा ठरला. (पण) तो इन्द्राला म्हणाला : ओपण 
अक संधी (करार) करू या, मग मी तुला मोकळा 
सोडीन. ( करार असा: ) (१) तू मला कोठल्याही 
शुष्क वा आहरे वस्तूने मारू नयेस. (२) दिवसा 
किवा रात्री मारू नयेस. इन्द्राने त्याच्यावर पाण्याचा 
फेस सोडला. फेस हा शुष्क नव्हे, आणि ओला नव्हे. 
( इन्दाने फेस सोडला ). त्यावेळी उजाडले होते, 


पण सूर्य उगवला नव्हता. त्यामुळे ती दिवसाची 


वेळ नव्हती, आणि रात्रीची पण नव्हती. अश्या वेळी 
इन्द्राने पाण्याच्या फेसाने नमुचीचे डोके वर उडविले. 
ते शिर इन्द्राच्या मागे लागले, आणि म्हणू लागले : 
* तु मित्रद्रुहू, ' आहेस. ” 


मँत्रायणी संहितेतील गोष्ट मुख्यत्वे अश्लीच आहे. 
काही थोडे फरक किंवा अधिक तपशील आहे 1.1) 
असा: ( १) इन्द्र नमुचीला गाठू. शकला नाही 
कारण किरणांचे जाळे बनवून नमुची आदित्यलोकात 
गेला होता (स रइमीन्‌ कुलायं कृत्वा$न्वारोहृद- 
मुमादित्यम्‌) ; (२ ) करार करण्याचे आवाहून 
इन्द्राने केले; (३) नमुचीस न मारण्याचे. स्पष्ट 
अभिवचन इन्द्राने त्याला दिले ( सो$ब्रवीत नाहं 
हनिष्यामीति) ; (४) नमुचीला मारण्याचे वेळी 
दिवसही नाही आणि रात्रही नाही अशी अवस्था 
ज्ञाणण्यासाठी इन्द्ाने सूर्योदयाचे वेळी धुके. पस्र- 
विले. ( उपोदये सुर्येस्य नीहारं संतत्य ) . 


मैत्रायणी संहितेतल्या गोष्टीप्रमाणेही नमुचीचे 
डोके “ तू * मित्रद्रह_ ' आहेस ” असे म्हणत 
इन्द्वाच्या मागे लागले ( तद्‌ वा एनमेन्ववतत मिंत्र- 
द्रृगसीति ) . 


२९ 


ह्या गोष्टीतला सवेच तपशील मला समजला 
आहे असे' नाही. उदाहरणाथ; पाण्याचा फेस ओला 
नाही असे म्हटले आहे, ते कसे ते कळत नाही. 
तसेंच फेसाने डोके कापणे कसे शक्‍य आहे ते 
कळत नाही. तैत्तिरीय ब्राह्मणात ' अपा फेनम- 
सिञ्चत्‌ ' असे म्हटले आहे, म्हणजे नेमके इन्द्राने 
कायं केले ते कळत नाही. भट्टभास्करांनी त्याचा 
अथे फेसापासुनं आयुध बनविले (आयुधत्वेन उत्पा- 
दितवांनु) असा दिला आहे. शतपथत्राह्मणात 
आयुधाचा तसा स्पष्ट उल्लेखच आहे हे खरे, ' अपां 
फेनं वज्र असिळ्चन्‌ ' ( १२.७.३.३ ), म्हणजे 
वाण्याच्या फेसाचे. ओतीव वज्त्र तयार केले असा 
अर्थ बहुधा असावा, वज्राने शिरच्छेद होऊ शकेल, 
पणं वज्र शुष्क नव्हते असे कसे म्हणावे ? तपशीला- 
तल्या ह्या अडचणी तूर्त बाजूस ठेवण्यास हरकत 
नाही. मुख्य गोष्ट अशी को, इन्द्राच्या हातून मृत्यू 
येऊ नये अशा अटी घालून इन्द्रात व नमुचीत करार 
झालां होता. कराराच्या अर्टीवरून नमुचीची तरी 
खात्री असावी की, आता त्याला इन्द्रापासून भय 
नाही. परंतु इन्द्राने करारातून पळवाट शोधून 
काढली व नंमृचीला ठार मारले. इन्द्राने त्याच्या 
मते कराराचे शब्द पाळले असतील, तरी त्या 
करारामागे जो गृहीत अथे होता (8!) तो 
त्याने पाळला नाही. तेव्हा इन्द्राने कराराचे जे 
उद्दिष्ट होते त्या दृष्टीने करारभंगच केला. अशा 
परित्थितीत नमुचीचे डोके जर * तू मित्रद्रहू आहेस 
असे म्हणत इन्द्राच्या मागे लागले तर त्याचा अर्थ 
६८ तू करारभंग करणारा आहेस ? असा होईल, की 
८ तू मित्राला मारणारा आहेस! असा होईल ? 
इन्द्र व नमुची करार करून मित्र होऊ इच्छीत होते 
(सखाया असाव), आणि इन्द्राने नमुचीला मारले, 
तेव्हा ' मित्रद्रहू ' ह्याचा अथे ' मित्राला मारणारा ' 
असा होऊ शकेल, पण ते योग्य नाही कारण इन्द्र व 
नमूची ह्यांना परस्परांचे मित्र होण्यास जो वेळ 
जायला पाहिजे तो गेलेला दिसत नाही. इन्द्राने जण 
करारांची ' शाई? वाळते न वाळते तोच नमुचीचा 
वध केला असे दिसते. ह्या उलट, इस्दराने करारभंग 
निश्‍चितच केला निदान नमुचीच्या दृष्टीने तरी 
इंद्राचे कृत्य करारभंगाचे होते. आणि ब्राह्मणातील 
गोष्टीत ' तू मित्रद्रुहू आहेस ' असे नमुचीचे डोके 


रै० 


म्हणत आहे हे लक्षात ठेवायला हवे. ह्या गोष्टीत 
इन्द्राने नमुचीस मारले ही घटना प्रधान नसून, 
इन्द्राने कराराचे उद्दिष्ट पाळले नाही हे त्या गोष्टीचे 
ठळक वैक्षिष्ट्य (190011) आहे. तेव्हा नमुचीचे 
डोके जर एखादा आरोप करीत असल्यासारखे 
इन्द्राच्या मागे “ तू ' मित्रद्रद्द ' आहेस ” असे म्हणत 
लागले असले तर त्याचा “ तु करारभंग करणारा 
आहेस ' असाच अर्थ मला समपेक वाटतो. 

वेदात  मित्रद्रुह्‌ ' विषयी एवढाच पुरावा उप- 

लब्ध आहे. 
_ 'वेदोत्तर वाडू्मयात “मित्रद्र॒ह्ध ' व * मित्रद्रोहू 
दोन्ही शब्द आढळतात. वेदोत्तर वाड्मयापैकी 
महाभारतातला काही भाग तपासून तिथे ह्या 
शब्दांचे नमुचीच्या कथेतील शब्दासारखे अथं आहेत 
का ते पाहण्याचे मी ठरविले. मला असे आढळले कौ 
काही ठिकाणी- गैरसमज होऊ नये म्हणून मुद्दाम 
सांगावेसे वाटते को महाभारतात सर्वे ठिकाणी नव्हे 
तर काही ठिकाणी- ' मित्रद्रुह्‌ ' म्हणजे ' करार 
मोडणारा ' आणि ' मित्रद्रोह ' म्हणजे * करारभंग 
हेच अर्थ होऊ शकतात. आजच्या व्याख्यानात महा- 
भारतातल्या ह्या संदर्भाची माहिती मी आपणांस 
देणार आहे. 

* मित्रद्रुहू ' हा शब्द उद्योगपर्वात एके ठिकाणी 
आला आहे. कोरवपांडवांत समेट घडवून आणण्याचा 
एक अखेरचा प्रयत्न कृष्णाने करून पहावा असे 
ठरल्यावर कृष्ण कौरवांकडे जातो आणि रात्री 
विदुराकडे राहतो. जेवणखाण झाल्यावर कुष्णाचे 
कौरवांकडे समेटासाठी जाणे मुळीच पसंत नसल्याचे 
विदुर कृष्णाला स्पष्टपणे सांगतो ( नेदं सम्यग्‌ 
व्यवसितम्‌ ५.९०.१). त्याला कृष्णाचे जाणे पसंत 
नसण्याचे कारण, दुर्योधन हा त्याच्यातील अनेक 
दोषांमुळे कोणाचे काही ऐकणार नाही अशी विदु- 
राची पूर्ण खात्री असते. कृष्णाला तसे सांगताना 
विदुर दुर्योधनाच्या दोषांचा पाढा कृष्णाजवळ 
वाचतो : अथंधर्मातिगो मूढो संरम्भी च जनादन 
(५.९०.२) अशी सुरुवात करून तो म्हणतो, हा 
दुर्योधन म्हणजे * कामात्मा प्राज्ञमानी च मित्रश्ुक्‌ 
सर्वशंकितः' (५.९०.४) असा आहे. ह्या ठिकाणी 
दुर्योधनाला उद्देशून व्रिदुराने ' मित्रद्रुह'' असे जे 
विज्षेषणे योजिले आहे त्याचा अथ ' मित्रांचा वघ 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


एप्रिल, १९८२ 


करणारा, मित्रांना इजा करणारा ' असा करायचा 
का? पण व्याख्यानाच्या सुरुवातीस म्हटल्याप्रमाणे 
मित्रांचा वध करणारा दुर्योधन महाभारतात आढ- 
ळत नाही. त्याला वध करायचा असतो तो पांड- 
वांचा, आणि त्यांना तर दुर्योधनाने स्वतःचे 'मित्र 
कधीच मानले नाही. मग दुर्योधन, 'मित्रद्रहू ' म्हणजे 
* सुह्ृद्वघ करणारा ' असे कसे म्हणावे? पांडवांच्या 
बद्दल दुर्योधनाच्या मनात एकच भावना होती ती 
म्हणजे द्वेषाची, विदुर-कृष्णाच्या संभाषणात विदुराने 
दुर्योधनाला * मित्रद्रह्‌ ' असे म्हटले त्या आधीच्या 
अध्यायात कृष्ण-दुर्योधनाच्या भेटीचे वणंन आहे. 
दुर्योधनाने कृष्णाला भोजनाचे आमंत्रण दिले, पण 
कृष्णाने ते स्वीकारले नाही. त्याचे कारण विचार- 
ताना दुर्योधन साळसूदपणे कृष्णाला म्हणतो: तू 
आमंत्रण का स्वीकारत नाहीस? तुझ्याशी आमचे 
वैर नाही की भांडण नाही ( वरं नो नास्ति भवता 
गोविन्द न च विग्रह ः ५.८९.२२ ). तेव्हा त्याला 
चापताना- कृष्ण म्हणतो : पण तू पाण्डवांचा विना- 
कारण जन्मापासुन द्वेष करीत आला आहेस, आणि 
जो पांडवांचा:द्वेष करतो तो माझाही द्वेष करतो 
असे मी मानतो ( अकस्माद्‌ द्विषसे राजऊ्जन्मप्र- 
भृति पाण्डवान्‌ । ... यस्तान्‌ द्वेष्टि समां द्वेष्टि 
५.८९. २६, २८ ). तसेच, द्रोपदीशी ज्यांचे लग्न 
झाले ते पाण्डव आहेत आणि त्यांचे नाते आता 
द्रुपदराजांशी झाले आहे ही बातमी हेरांनी आण- 
ल्यावर धृतराष्ट्राने विदुरासमक्ष तरी त्याला आनंद 
झाल्याचे म्हटले, नंतर विदुर तिथून गेल्यावर 
दुर्योधनाने धृतराष्ट्राला हटकले. तेव्हा पहिल्याच 
वाक्यात तो पांडवांना ते त्यांचे ' सपत्न ! म्हणजे 
शत्रू आहेत असे म्हणतो ( सपत्नर्वृद्धि यत्तात मन्यसे 
वृद्धिमात्मन : १.१९२.७ )* पांडवांचा सतत ठेष 
करणाऱ्या दुर्योधनाची त्यांच्या विषयीची भावना 
मित्रत्वाची नव्हती तर शत्रुत्वाची होती. 
दुर्योधनाला पांडवांबद्दल मैत्री कधीच वाटत 
नव्हती ह्यासाठी पुरावे देत बसण्याची भावश्यकता 
कने 
॥ दुर्योधन पांडवांचा द्वेष 
करीत भसे हे त्या काळी सवंश्रुत होते, आणि तो 
पर र 
दोगे र ता असल्याचे स्वतःच्याच 
रा स्पष्ट व्हावे. अशा परि- 


मित्रद्रोहे 'च पातकम्‌ 


स्थितीत कोरव-पांडवांच्या संबंधात बोलत असताना 
जर विदुराने दुर्योधनाला तो ' मित्रद्रह १ आहे 
असे म्हटले तर तो हे विझ्षेषण त्याला “ मित्रांना 
इजा करणारा ' अशा अर्थी कसे लावेल ? 

पग, दुर्योधनाविषयी योजिलेल्या * मित्रद्रुहू ह्या 
विशेषणाचा अथे जर * मित्रांना इजा करणारा 
असा होत नसेल तर, ' मिथरोद्रूज ' ह्या तत्सदृश 
शब्दाला अवेस्तात ' करार मोडणारा ' हा जो अथं 
आहे, आणि जो संस्कृतातदेखील नमुचीच्या गोष्टीत 
त्या शब्दाला असण्याची दाट शक्‍यता आपण 
पाहिली आहे, तो अथे तर महाभारतातल्या 
शब्दाला नसेल ना? 

ह्या प्रश्‍नाला मात्र आपण ठामपणे “ हो” असे 
उत्तर देऊ शकतो कारण महाभारतातला जो दुर्यो- 
घन आपणांस माहीत आहे तो निश्‍चितच करारभंग 
करणारा, कराराच्या अटींप्रमाणे न वागणारा असा 
आहे. 

कौरव व पांडव यांच्यातले द्यूत जेव्हा दुसर्‍यांदा 
खेळले गेले तेव्हा शकुनीने कौरवांतर्फे खेळाच्या 
काही अटो जाहीर केल्या आणि त्यांच्या अंगीकारा- 
विषयी उभयपक्षांत दृढ निश्‍चय (व्यवसाय) ह्वा 
असे म्हटले. खेळाच्या अटी अशा होत्या : कौरव 
जर द्यूतात हरले तर बारा वर्षे ते वनवासात राह- 
तील. त्यानंतरचे तेरावे वर्षे ते अज्ञातवासात घालव- 
तील. अज्ञातवासात असताना त्यांना जर पांडवांनी 
ओळखले तर पुन्हा बारा वर्षे कोरव वनवास पत्कर- 
तोल. पण कौरवांऐवजी जर पांडव हरले तर त्यांनी 
द्रोपदीसह्‌ असेच सगळे करायचे. हरणाऱ्या पक्षाने 
अज्ञातवासाचे तेरावे वषे जर न ओळखले जाता 
घालवले तर त्या पक्षाला त्याचे राज्य यथायोग्य 
परत मिळावे (वयं द्वादक्वर्षाणि युष्माभियूतनिजिता:। 
प्रविशेम महारण्यं रोरवाजिनवाससः। त्रयोदशं च 
सजने अज्ञाताः परिवत्सरम्‌ । ज्ञाताइच पुनरन्यानि 
वने वर्षाणि द्वादश ॥ अस्माभिर्वा जिता यूयं वने 
वर्षाणि द्वादश । वसध्वं कृष्णया साधमजितै: प्रति- 
वासिताः ॥। त्रयोदशे च निवृत्ते पुनरेव यथोचितम्‌ । 
स्वराज्य प्रतिपत्तव्पमितररथ वेतरेः ॥ अनेन व्यव- 
सायेन सहास्मांभिर्युधिष्ठिर । अक्षानुप्त्वा पुनद्यूतमेहि 
दीव्पेस्व भारत ॥ २.६७.९-१३). खेळांच्या ह्या 
अंटींना उद्देशून ' शेवटंच्या “इतोकात :जो* निश्‍चय- 


3 


वाचक “* व्यवसाय ' शब्द वापरला आहे, त्याऐवजी 
महाभारतात इतरत्र ह्या अटींना ' समय ' म्हणजे 
“संधी, करार ' असे म्हटले आहे ( ४.२५.४; 
४.२८.७ इत्यादी) 

नंतर झालेल्या द्यूतात पांडव हरले, आणि ज्या 
अटींवर खेळण्याचे त्यांनी मान्य केले होते त्यांचे 
त्यांनी तंतोतंत पालन केले. अज्ञातवासासाठी विरा- 
टाच्याकडे ते असताना गोग्रहणाची जी घटना 
घडली आणि ज्या वेळी अर्जुन प्रकट झाला ती पांड- 
वांचे अज्ञातवासाचे तेरावे वर्षं पूणे झाल्यावर घडली 
( ततस्त्रयोदशस्यान्ते तस्य वर्षस्य भारत । सुशमंणा 
गृहीतं तु गोधनं तरसा बहु || ४.३०.३ ). आपणास 
माहीतच आहे की पांडवांचे अज्ञातवासाचे वर्षं पृर्णे 
झाले की नाही ह्याविषयी दुर्योधनाला ज्ञंका होती, 
आणि म्हणून पांडवांनी ठरल्याप्रमाणे पुन्हा बारा 
वर्षे वनवासाला जायला हवे असे त्याला वाटत 
होते ( तेषां न तावश्चिवृत्त॑ वर्तते तु त्रयोदशम्‌ । 
अज्ञातवासं... || अनिवृत्ते तु निर्वासे यदि बीभत्सु- 
रागतः । पुनर्द्वादश वर्षाणि वने वत्स्यन्ति पाण्डवा: || 
४.४२.४-५ ). परंतु दुर्योधनाला स्वतःच्या काल- 
गणनेविषयी खात्री नव्हती, म्हणून. त्याने ह्याविष- 
योचा निणेय वयोवृद्ध भीष्मपितामहांवर सोपविला 
( हीनातिरिक्‍्तमेतेषां भीष्मोवेदितुमहेति ॥ ४.४२. 
६). काही वेळाने द्रोणानेही भौष्मांना त्यांचा 
निर्णय सांगण्याची विनंती केल्यावर भीष्मांनी निणंय 
दिला तो असा : पाण्डवांनी जे जे करू म्हणून कबूलं 
केले होते, ते सवे त्यांनी योग्य प्रकारे पार पाडले 
आहे ( स्व यथावच्चरितं यद्‌ यदेभिः प्रतिश्रुतम्‌ । 
४.४७.५ ). 

वृद्ध' पितामहांचा हा निर्णय ऐकल्यावर पांडवांनी 
करारविषयक त्यांची बाजू पाळली असल्याची 
दुर्योधनाची खात्री पटायला हवी होती व ठरल्या- 
प्रमाणे पांडवांना राज्याचा त्यांचा भाग द्यायला 
हवा होता, परंतु दुर्योधन तसे काहीही करायला 
तयार नव्हता. उद्योगपर्वात समेटासाठी कृष्ण 
कौरवांच्याकडे गेल्यावर पांडवांचा निरोप तो 
धृतराष्ट्राला सांगतो. पांडव कळवितात : आम्ही 
बारा वर्षे वनवासात काढली आहेत, तेरावे वर्षे 
अज्ञातवासात घालविले आहे. तेव्हा आम्हाला 
'आमचा राज्याचा. वाटा , मिळायला हुत्रा (_दादशे- 


अनुक्रमणिका 


डर 


भानि वर्षाणि वने निर्व्यूषितानि नः । त्रयोदशं तथा- 
ज्ञात: :.. राजन्‌ स्वराज्यांशं लभेमहि ॥५ ९३. 
४१-४३). ह्या निरोपात पांडवांचे करारावर 
बोट ठेवून बोलणे असते : आम्ही करार मोडला 
नाही ( नाहास्म समग्रं तात ५.९३-४२ ), तेव्हा 
तूही कराराचे पालन कर ( तस्मिन्‌ ... समये 
तिष्ठ ४३). कृष्ण येण्याच्या आधी द्रुपदाचा पुरोहित 
वांडवांचा निरोप घेऊन कोरवांकडे आला होता, 
तोही कौरवांना कराराची आठवण देऊन बोलतो : 
ते भवन्तो यथाधमं यथासमयमेव च । प्रयच्छन्तु 
अरदातव्यम्‌ (५. २०. २१). परंतु ह्या सांगण्याचा 
दुर्योधनावर काही परिणाम होत नाही. गोग्रहणाच्या 
बाईच्या वेळी सुद्धा भीष्माचा निर्णय एंकल्यावर 
“मी पांडवांना राज्य देणार नाही' ( नाहं राज्यं 
प्रदास्यामि पांडवानां पितामह ४. ४७. १५) असे 
तो भीष्माला सांगून टाकतो. आणि नंतर कृष्ण- 
शिष्टाईचे वेळी हा स्वतःचा निश्‍चय तो अधिक 
दृढतापूवेक जाहीर करतो : राज्याचा भाग वगेरे 
गोष्टी तर राहोतच, पण तीक्ष्ण सुईच्या अग्राने 
जेवढ्या भूमीचा वेध घेता येईल तेवढी भूमीसुद्धा 
मी पांडवांना द्यायला तयार नाही (यावद्धि सूच्या- 
स्तीक्ष्णाया विध्येदग्रेण माघव । तावदप्यपरित्याज्यं 
भूमेनेः पाण्डवान्‌ प्रति॥ ५.१२५.२६). 


अश्या तर्‍हेने, द्यूताच्या अटी पांडवांनी पूणे केल्या 
असल्या तरी दुर्योधन त्यांना राज्याचा वाटा देऊ 
इच्छीत नाही. तेव्हा त्याला उद्देशून जर * मित्रद्रह_ 
ह्या शब्दाचा प्रयोग झाला असला तर त्याचा ' करार 
मोडणारा ' असा अथं होऊ शकेल. 


“मित्रद्रुहू ' शब्दाचा हा जो अर्थ मौ सुचवीत 
आहे त्याला भीष्मपर्वात एक उत्तम आधार सापडतो. 
त्या पर्वाच्या अखेरीस शरगय्येवंर पडलेले भीष्म- 
पितामह दुर्योधनाला युद्ध थांबविण्यास पुन्हा एकदा 
सांगून पाहतात. त्यांच्या मते पांडवांशी युद्ध चालू 
ठेवणे दुर्योधनाच्या हिताचे नाही. त्याने पांडवांशी 
संधी करावा. ' संघिस्ते तात युज्यताम्‌ » “ संधिस्ते 
तात यृज्यताम्‌ ' असे नाना प्रकारे सांगून झाल्यावर, 
अखेर, भीष्माच्या मरणाने ह्या युद्धाचा शेवट होऊ 
दे असे सांगताना ते म्हणतात : “ राज्याचा अर्धा 
भाग. तू पांडवांना दे. . इन्त्रप्रस्थावर, श्रमेराजाचा 


नवभारत 


एप्रिल, १९८२ 


अधिकार चालू होऊ दे; तू “ मित्रद्रह्‌ ' होऊ नकोस' 
( राज्यास्याध॑ दीयतां. पांडवानामिन्द्रप्रस्थं घर्मे- 
राजोळ्नुशास्तु। मा मित्रश्रुक्‌ ... ६.११६.४८). 
ह्या इलोकात “पांडवांना तू अर्धे राज्य दे' असे 
सांगण्यापाठोपाठ ' मित्रद्रह, ' ह्या शब्दाचा प्रयोग 
झाला आहे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. 'तू पांडवांना 
त्यांचे राज्य दे” आणि ' तू मित्रद्रह होऊ नकोस ' 
ह्या म्हणण्याचा अथंच असा कौ, तू कराराप्रमाणे 
पांडवांना राज्य दे आणि तू करारभंग करणारा 
होऊ नकोस. “ मित्रद्रह-' न:होण्यासाठी, राज्य देणे 
म्हणजेच कराराचे पालन करणे आवश्यक आहे. 
ह्यावरून ' मित्रद्र्ह्‌ ' चा * करार मोडणारा * हा 
अथे इथे अगदी स्पष्ट आहे. 

महाभारतात एके ठिकाणी धृतराष्ट्रालाही ' मित्र- 
द्रूहर ! म्हटले आहे. मित्रांना इजा करणारा अथवा 
त्यांचा वध करण!(रा अशी जशी दुर्योधनाची ख्याती 
नाही तशीच घधूृतराष्ट्राचीही नाही. पांडवांशी 
केलेला करार धृतराष्ट्र जरी प्रत्यक्ष मोडत नसला 
तरी तो मोडणाऱ्या दुर्योधनाला त्याची मनातून 
साथ असल्याने धृतराष्ट्र देवील * करार मोडणारा 
ठरू शकतो. पांडवांना -युद्धापासून परावृत्त करणे 
शक्य आहे का ते अजमावून पाहण्यासाठी धृतराष्ट्र 
संजयाला पांडवांच्याकडे पाठवतो, तेव्हा संजयाच्या 
तोंडी धृतराष्ट्राच्या वतणुको विषयी असा एक इलोक 
आहे : य॒द्युष्माकं वतंते$सौ न धम्येमदग्धेषु दृग्ध- 
वत्तन्न साधु ॥ मित्रध्ुक्‌ स्याद्‌ घृतराष्ट्र: सपुत्रो 
युष्मान्‌ द्विषन्साधुवृत्तानसाधु: ॥। ५ २४.३ )*“ तुम्ही 
पांडवांनी द्रोह केलेला नाही. असे असताना तुम्ही 
जणू.द्रोह केला आहे अश्यासारखा जे हा (धृतराष्ट्र) 
वागतो ते धर्माला सोडून आहे, ते चांगले नाही 
(तसाच तो वागल्यास) मुलांसह धृतराष्ट्र मित्र 
द्रृह,! ठरेल. ” ह्या श्‍लोकात “पांडवांनी द्रोह केला 
तपतात | तो केला आहे असे वागणे ह्याचा 
य कळ अती कजब, बमण. !: 
देणे ' असाच होऊ शकेल आणि त 

:'भालहोऊ : आणि अशाने जर धृत- 
राष्ट्र मुलांप्रमाणे .* मित्रद्रुहू ' ठरत असेल तर 
त्याचा अर्थ मुलांसह तोही “ करारभंग करणारा? 
ठरतो. वरील रलोकात * युष्मान्‌ द्विषन्‌ ' आणि 
६ मित्रप्रुकू:' असे. मयोग एकाच ठिकाणी मालिं 


मित्रद्वोहे च पातकम्‌ 


असल्याने ' मित्र ' शब्दाचा अथे ' सुहृद ' असा 
होणार नाही हे उघड आहे. 

आता, मला वाटते, मी सुरुवातीस गीतेतल्या 
इलोकाविषयी मला जो प्रश्‍न पडल्याचे म्हटले तिकडे 
वळण्यास हरकत नाही. अर्जुन जेव्हा कौरवांना 
म्हणजे प्रामुख्याने दुर्योधनाला, उद्देशून ' ह्यांना 
मित्रद्रोहाचे पातक दिसत नाही * असे म्हणतो तेव्हा 
* मित्रद्रोहा 'चा अथे काय करायचा असा प्रश्‍न 
होता. आतापर्यंत दुर्योधनाच्या संदर्भात ' मित्र- 
द्रुह ' शब्दाचा जो अथ निश्‍चित झाला तो पाहता, 
* कौरव मित्रद्रोहाच्या पातकाकडे दुलंक्ष करीत 
आहेत ' असे अर्जून म्हणतो तेव्हा त्याला कोरव 
करीत असलेल्या करारभंगाचे पातकच अभिप्रेत 
असले पाहिजे. दुर्योधन सुहूद्वधाचे नव्हे पण करार- 
भंगाचे पातक करीत होता भणि त्यातूनच युद्ध 
मझोढवले होते. ह्या घडत असलेल्या करारभंगाची 
जाणीव धृतराष्ट्राला होती. त्याच्याविषयी संजय 
म्हणतो की, ब्राह्मणांना बोलावून तो ह्या पात- 
काच्या घोरपणाविषयी त्यांना विचारतो आणि ते 
त्याला सांगतात की मित्रद्रोहाच्या पातकरापेक्षा 
दुसरे मोठे पातक नाही ( श्रुणोति हिं ब्राह्मणानां 
समेत्य मित्रद्रोह: पातकेभ्यो गरीयान्‌ ५.२४.४. ) . 

“मित्र? व ' द्रहू ' ह्या दोन शब्दांची पूर्वपीठिका 
तपासुन त्या आधारे कौरव-पांडवांच्या संदर्भात 
महाभारतात काही ठिकाणी ' मित्रद्रुहू ' म्हणजे 
“ करारभंग करणारा ' व ' मित्रद्रोह ' म्हणजे 
८ करारभंग' हे अथे संभवतात हे मी आपणास 
सांगितले. कौरवपांडव संदर्भाव्यतिरिक्‍त आणखी 
एका ठिकाणी महाभारतात “* मित्रद्रोह "चा अर्थे 
५ करारभंग ' असा होतो हे आपल्या निदंशेनास 
भाणून मी हे व्याख्यान सपवणार आहे. 

पण त्या संदर्भाकडे वळण्यापूर्वी मी एक गोष्ट 
कौरवपांडवांच्या संदर्भातच आपल्या नजरेस आणूं 
इच्छितो. दुर्योधनाने पांडवांना राज्याचा वाटा न 
देता करारभंग केल्यावरच' त्याच्याविषयी महाभार- 
तात ' मित्रद्रह, ' ह्या विशेषणाची योजना झाली 


आहे. ह्या करारभंगाच्या घटनेपूर्वी महाभारतात 


दुर्योधेनांला तों ' मित्रत्रह, ' आहे असे म्हटलेले नाही 

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. जेर ' मित्रजरह_ 'चा 

अर्थ ' सुहुंदूवध करू इच्छिणारा अथवा करगोश 
तॅव्भा. ५ 


1. 


असा असता- आणि घटकाभर आपण असे मानले 
कौ दुर्योधन पांडवांना काही काळ मित्र मानीत 
होता- तर त्या अर्थी ' मित्रद्रह ' शब्दाचा प्रयोग 
दुर्योधनाविषयी करण्यासारखी परिस्थिती करार 
मोडण्यापुर्वीही निश्‍चितच होती. दुर्योधनाने फार 
लहानपणापासून पांडवांविषयी वैरभाव मनात 
बाळगला होता. कृष्ण तर एकदा म्हणतोच कौ 
अगदी जन्मापासून दुर्योधन पांडवांना वाईट वाग- 
णूक देत आला आहे ( जन्मप्रभूति कौन्तेया नित्यं 
विनिकुतास्त्वया ५.१२२.२९ ) . कृष्णाच्या ह्या 
म्हणण्यात थोडीं अतिशयोक्ती आहे असे म्हटले तरी 
भीमाला विषप्रयोग करून मारण्याच्या किंवा 
साऱ्याच पांडवांना लाक्षागृहमात जिवंत जाळण्याच्या 
प्रयत्नापासुन तरी दुर्योधनाने पांडवांना मारण्याचे' 
प्रयत्न चालविले होते असें म्हणता येईल आणि 
६ म्ित्रद्रुहू 'चा अर्थ जर ' मित्रांचा वध करू पाह- 
णारा ' असा असता तर त्या अर्थी वरील प्रेसंगा- 
नंतर दुर्योधनाला * मित्रद्रुहू ' म्हणण्याची भरपूर 
संधी महाभारतकारांन। होती; परंतु त्यांनी तसें 
काही म्हटलेले नाही. वरील प्रसंगानंतर दुर्योधना- 
विषयी बोलायचे झाले तर त्याला 'दुर्बुद्धि' (सकामों 
भव दुर्बुद्धे १.३८.२९ आणि १५१५), ' अधरमेण 
स्थित ? (यथा स्थितैरधर्मेण धातंराष्ट्रेविवासिता: 
१.१३८.७), ' पापं ' (दिष्ट्या पापो धृतराष्ट्रस्य 
पुंत्रः सहामात्यो न सकामो$5भविष्यत्‌ १.१८२३.८) 
अशी विद्षेषणे लावली आहेत. तसेच धृतराष्ट्राला 
* दुरात्मन्‌ ' म्हटले आहे. (वयं तु धृतराष्ट्रेण सपु- 
त्रेण दुरात्मना । विवासिता: १ १३८.२८). परंतु 
कौरवांच्या अयशस्वी प्रयत्नानंतर त्यांना 'मित्रह्वह' 
म्हटले. नाही. किवा तें '* मित्रद्रोहा' चें पातक करू 
पाहत होते असेही म्हटले नाही. हे शब्दप्रयोग 
दुर्योधनाने द्यूंताच्या अटींचा भंग केल्यावर झाले 
आहेत ही गोष्ट त्या शब्दांचे अर्थ निश्‍चित करताना 
लक्षात ठेवण्यासारखी आहे. 

आता ज्या एका दुसऱ्या संदर्भाविषयी आपणांस 
माहिती सांगीन असे म्हटले ती सांगतो, 

महाभारताच्या आदवमेधिकपर्वाच्या (१४) सुरु. 
वातीस मरत्त॑ राजांची हुकींकतं ब्यासाने येधि- 
ष्ठिराला सांगितली आहे. युदॉानंतर युधिष्ठिराने 
अश्वमेध फरावा मरे त्याला धुचविण्यात झाले. परतु 


1-4 


नुकतेच फार मोठे यृद्ध संपले होते, सवंत्र हलाखीची 
स्थिती होती. अशा वेळी यज्ञासाठी लागणारे द्रव्य 
कसे गोळा करावें हा. युधिष्ठिरापुढे मोठा प्रश्‍न होता. 
व्यासांना त्याला सांगितले की हिमवत्‌ पर्वतावर 
ममत्त राजाच्या यज्ञात मिळालेले खूपसे धन ब्राह्म- 
णांनी तिथेच ट्राकले आहे. ते" त्याने घेऊन यावे. 
तेव्हा त्या राजाची ह॒कोकत युधिष्ठिराने विचा- 
रल्यावरून व्यासांनी ती सांगितली आहे. अड्ंगरस्‌ 
क्र्षीला दोनं पृत्र होते, त्यांची नावे बृहस्पती व 
संवतं.'ह्या दोन भावांत स्पर्धा असे. मोठा भाऊ 
जो बृहस्पत्ती त्याच्याकडून वारंवार त्रास होऊ 
लागल्यामुळे संवते सवं गोष्टींचा त्याग करून वनात 
'राहू लागला. इन्द्राने असुरांचा पराभव केल्यावर 
बृह्स्पत्तीला आपला पुरोहित म्हणून निवडले. अवि- 
क्षित्‌ राजाच्या. मृत्यूनंतर मरुत्त राज्पे करू लागला, 
त्याची व इन्द्राची चढाओढ सुरू झाली. इन्द्र कोठ- 
ल्याही तर्‍हेने मंरुत्तापेक्षा वरचढ ठरेना. इन्द्राला 
भीती वाटली की पूर्वी मरत्ताच्या आजाचे पौरो- 
हित्य अंगिरस्‌ करीत असल्याने महत्तही बृहस्पतीला 
पुरोहिंताचे काम करण्यास विनवील. तेव्हा त्याने 
बृहस्पतीला बोलावून घेतले व सांगितले की तो 
जर इन्द्राचे प्रिप्त इच्छीत असेल तर! त्याने 
मरुत्ताचो देवकार्ये व पितृकार्ये करू नयेत. “ एक 
मल्झ तरी तिवड, , किवा मरुत्ताका तरी, पण 
दोघांचेही पौराहित्य तू करता कामा नये 
असे स्पष्टच , इन्द्राते बृह॒स्पतीला सांगितले. 
हे ऐकल्यावर बृहस्पतीने,थोडा विचार केला व तो 
इन्द्राला, म्हणाला : “ देवेशा, तू निर्घात अस. मी 
ह्यापुढे कधीही मत्ये मानवासाठी यज्ञपात्र हाती 
धरणार ताही (समाश्‍वसिहि देवेश नाहं मर्त्याय 
कहिचित्‌ । ग्रहीष्यामि ख्रुवं यज्ञे १४.५.२४). इन्द्र 
आणि बृहस्पती यांच्यांत झालेला हा संधी ऐकल्य़ा- 
वर राजा मरत्ताला राग आला, त्याने एक यज्ञ 
करण्याचे ठरविले आणि त्याचे पौरोहित्य बृहस्पतीने 
करावे म्हणून विनंती करण्यास, ततो बृहस्पतीकडे 
गेला. परंतु बृहस्पतीने इन्द्राजवळं जी. प्रतिज्ञा केली. 
हती क्तीः त्यास सांगून त्याला. नकार दिला. निराश 
हेळत़ परतत असताना वाटेत;महत्ताची व नारदाची 
गाठ : पडली. राजाची सर्व हकीकत ऐकल्यावर 
बुुजडराने : झ्याला-,बृहूसप्रतीच्य] .ध्राकर॒धा. आवास, 


पवभारत 


एप्रिल, १९८२ 


संवर्तास पुरोहित करण्यास सांगितले. संवर्ताला कुठे 
व कसे गाठायचे ते सर्व नारदाने मरत्ताला सांगितल्या- 
वर, मरुत्ताने संवर्ताला गाठले आणि यज्ञात पुरोहित 
होण्यास विनंती केली. संवतं प्रथम ' नाही ' म्हणाला, 
पण राजाची हकीकत ऐकल्यावर तो पुरोहित 
होण्यास तयार झाला. पण त्याला मरुत्ताविषयी 
खात्री वाटत नव्हती. यज्ञ सुरू झाला की बृहस्पती 
व इन्द्र दोघेही संवत व मरुत्ताचा द्वेष करू लागतील 
हे त्याला ठाऊक होते. अशा वेळी मसत्त इंद्रभयाने 
संवर्ताला सोडून जाणार नाही कशावरून ? म्हणून 
तो मरत्ताला म्हणतो : “ राजा, तू माझ्याकडेच 
स्थिरपणे राहशील, माझी संगत सोडणार नाहीस 
ह्याविषयीची माझी शंका दूर कर (स्थरयमत्र कथं ते 
स्यात्‌ स त्वं निःसंशयं कुरु। १४.७.२१). त्या वेळी 
मरुत्त पुढील घोषणा करतो: “ जोपर्यंत सूये उष्णता 
देत आहे, जोपयंत पर्वत आपापल्या जागी (स्थिर) 
आहेत, तोपयत, हे राजा, जर मी तुला सोडून गेलो 
तर मला (चांगल्या) लोकांची प्राप्ती न होवो 
(यावत्तपेत्सहस्रांशुस्तिष्ठेरंश्‍चापि पवंता:। ताव- 
ल्लोकान्न लभेयं त्यजेपं संगतं यदि ॥ १४.७.२२). हे 
ऐकून संवर्ताचे समाधान झाले. हिमवान्‌ पर्वतावरचे 
अमाप सोने कसे मिळवायचे ते त्याने मरत्ताला 
सांगितले, त्याप्रमाणे सोने. मिळवून मरत्त यज्ञाची 
तयारी करू लागला. बृहस्पतीला जेव्हा हे वतमान 
कळळे तेव्हा मरत्ताचे ऐइवय आणि यज्ञात संवर्ताला 
मिळणारे धन ह्याचा नुसता विचार करूनच तो कृश 
झाला आणि फिका पडला. बृहस्पतीची ही अवस्था 
पाहून इन्द्राने त्याला त्याच्या चितेचे कारण विचा- 
ह साही व आणि तो म्हणाला : 
दनी र त्ताचा यज्ञ करणार नाहीं 
ह तरी कर ”. तेव्हा इंद्राने प्रथम अग्नीला 
मरत्ताकडे पाठवले आणि त्याने संवर्ताची संगती 
सोडून बृहस्पतीला पुरोहित करावे असा निरोप 
कळवला, परंतु मरत्त प्रलोभनाला बळी पडला नाही 
ब त्याने पक्षांतर केळे नाही. काम न होताच अग्नी 
इंद्राकड वरतला..मग इंद्राने धृतराष्ट्र नावाच्या गंध- 
र्वाला-मरत्ताकडे. पाठवले. इंद्राचा निरोप होता की, 
मरत्ताने बृहस्पतीला पुरोहित म्हणून निवडावे, किंवा 
व्ाखराःप्रहांर सहन करण्यास तयार रहावे. मरत्ताने 
संवर्ताला ?सोडून . न' जाण्याचे “वचन दिले: मोहे 


मित्रद्रोद्दे च पातकम्‌ 


तरी गंधवे धृतराष्ट्र इन्द्राचा निरोप म्हणून मरुत्ताने 
वचनभंग करावा असे सांगत आहे. अश्या वेळो जर 
मरुत्त म्हणाला : “ तुला, इन्द्राला,.. सर्वांना 
ठाऊक आहे की मित्रद्रोहाला प्रायश्चित्त नाही ” 
(त्वं चैवतद्‌ वेत्य पुरंदरवच ... मित्रद्रोहे निष्कृति- 
वॅयर्थव. नास्तीति लोकेषु सदेव वादः ॥ १४.१०.५), 
तर ह्यावरून हे स्पष्ट होते को गंधर्व धृतराष्ट्र 
मरुत्ताला जे काही करायला सांगत होता त्यात 
मित्रद्रोह होता. ह्या संदर्भात “ मित्रद्रोहू' ह्या 
शब्दाचा अर्थ ' सुहूदवध ' असा असणे शक्‍य नाही 
हे आपणही ठरविले असेल. संवत व मरुत्त यांच्यांत 
मैत्री नाही. ते नुकतेच एकमेकांना भेटलेले असतात. 
दुसऱ्याविषयी मनात संशय यावा इनके ते एकभेकांना 
अपरिचित असतात. फार झाले तर त्यांना 'करारबंधू' 
( एकमेकांशी कराराने बांधले गेलेले, 0001139.0- 
7911161) म्हणता येईल. आणि वादासाठी त्यांना 
एकमेकांचे मित्र मानले तरी येथे मित्राचा वध 
करण्यास कोणी कुणाला सांगत नव्हते. सांगितले 
जात होते ते मरुत्ताने संवर्तावी संगत न सोडण्याचे 
वचत दिले असले तरी ती सोडण्यास सांगण्याचे- 
म्हणजेच वचतनभंग करण्याचे. इन्द्राच्या निरोपा प्रमाणे 
वागण्यात मरुत्ताच्या हातुन मित्रद्रोह घडणार असला 
तर त्याचा अथे * वचनभंग, करारभंग ' असाच होऊ 
शकेल. 

गीतेच्या लोकात जो ' मित्रद्रोह शब्द आला 


आहे त्याचा ' सुहूद्वध ' असा अथ दुरास्वयाने करणे 


शक्‍य आहे असे वादासाठी कुणी म्हणणे शक्‍य आहे. 
कारण कर्ण हा दुर्योधनाचा मित्र होता आणि युद्धात 
करणं मरण्याची शक्‍यता होती, परंतु त्या दृष्टीने- 
देखील दुर्योधन सुहृद्वधाचे पातक डोळ्याआड 
करीत आहे असे कुणी म्हणणार नाही. मित्राच्या 
मृत्यूला तो कारणीभूत होत आहे असेच फार झाले 
तर कुणी म्हणेल. भीष्म दुर्योधनाला एकदा म्हणता- 
तच की, दुर्योधन मित्रासह सर्वांच्या मृत्यूस कारणी- 
भूत होणार आहे. ( सहमित्रमतद्बुद्धया जीविताद्‌ 
भ्रंशयिष्यसि ५.१२३.६ ). पण मित्राच्या मृत्यूस 
कारणीभूत होणे निराळे, आणि सुहृदुवध करणे 
निराळे. कर्णाचा मृत्यू व्हावा म्हणून काही दुर्योधनाने 
युद्ध आरंभले नव्हते. मरुत्ताच्य़ा गोष्टीत तर अशा 
दुरान्वयाने. देखील सुह्दुद्वधाचा संभव दाखविता येत 


३२५ 


नाही. ह्या गोष्टीत “ मित्रद्रोह ? म्हणजे ' वचनभंग, 
करारभंग ' हांच अर्थ आहे. र 


महाभारतात, तसेच संस्कृत वाडूमयात इतरत्रही 
* मित्रद्रोहा च्या ह्या अर्थासारवी आणखी काही 
उदाहरणे सापडणे शक्‍य आहे. प्रस्तुत व्याख्याना- 
साठी मी महाभारताचा थोडा भाग तपासला आहे. 


आता फक्त एका गोष्टीकडे अंगुलिनिदेश 
करायचा राहिला आहे. अवेस्तात ' मिश्र ' म्हणजे 
“करार ' आणि ' द्रुजू ! म्हणजे € फसवणे, खोटा 
करणे ' , पंरंतु , संस्कृतात 'मित्र' म्हणजे 
* सृहूद्‌ ' आणि ' द्रुहू ' म्हणजे “ इजा करणे, 
मारणे ' असे अथे आहेत. तरीही नमुचिकथेत तसेच 
महाभारतात काहो ठिकाणी 'मित्रद्रह्‌ "ह्या शब्दाःचा 
* करारभंग करणारा ' असा अर्थ आहे हे आपण 
पाहिले, ह्यावरून असा निष्कषं निघतो, को भारत- 
इराणी संयुक्‍त काळात ह्या शब्दाला * करारभंग 
करणारा ' असा जो सवसाधारण अथं होता तो 
अवेस्तात तसाच राहिला, परंतु भारतात मात्र तो 
शब्द एक पूर्वापार चालत आलेली संज्ञा - 81 3ा- 
160160 (७०॥॥॥ 08] ॥७॥10- ह्या स्वरूपातच 
शिल्लक राहिला. सवंसामान्यपणे भारतात त्या 
शब्दाचा अर्थ ' मित्राला इजा करणारा ' असा होऊ 
लागला. भारतात एका विशिष्ट अर्थी - * करारभंग 
करणारा? ह्या अर्थी - ती एक पुर्वापार चालत, 
आलेली संज्ञा असे त्या शब्दाचे स्वरूप, असावे असे. 
मी जे म्हणतो त्यासाठी एका गोष्टीकडे मी आपले 
लक्ष वेधू इच्छितो. महाभारतात ' मित्रद्रुहू * शब्दाचे 
प्रथमा अकवचनी रूप जसे अपेक्षित आहे तसे, म्हणजे 
५ मित्रध्नुक्‌ ' असे आढळते. परंतु तैत्तिरीय ब्राह्मण व 
मैत्रायणी संहिता ह्या दोन ठिकाणी त्या शब्दाचे 
प्रथमा अकवचनी रूप ' मित्रद्रक ' असे आढळते, 
म्हणजे त्या रूपात ' ध्रु ' नसून ' दरु ' आहे. अवेस्तात, 
त्या भाषेतील वणंव्यवस्थेस अनुसरून, मिश्र दुखूष्‌ 
असे रूप आहे, म्हणजे * ध्रु' ताही : द्रु' आहे. 
तेव्हा ' मित्रद्रकू' ही एक ' करारभंग करणारा ह्या 
विशिष्ट अर्थी पूर्वापार चालत आलेली संज्ञा आहे 
हे तर त्या शब्दाचे वैदिक वाडूमयात जे संस्कृतास 
अनपेक्षित पण अवेस्ताश्ी सदृश असे रूप आढळते ते 
दशंवीत नसेल ना? 


सता 


मीनाक्षीपुरम (तामीळनाडू) येथील हरिजनांनी 
सामूहिक रीत्या धर्मान्तर करून मुस्लिम धर्मात 
प्रवेश केळा. या घटनेचे पडसाद सबध देशांत विविध 
पातळधांवर उमटले. वेगवेगळ्या क्षेत्रांतून अनेक 
प्रकारच्या प्रतिक्रिया व्यक्‍त करण्यात आल्या. परंतु 
या सवे प्रतिक्रिया त्या त्या क्षेत्रातून निर्माण झालेल्या 
भावविवश (इमोशनल) व तात्पुरत्या होत्या असे 
वाटते. धर्मान्तराच्या या घटनेचा वस्तुनिष्ठतेने 
विचार व्हावयास पाहिजे. वरवर दिसणारी ही 
घटना अतिशय साधी असली, तरी निची पाळेमुळे 
या देशाच्या सामाजिक, आर्थिक, धामिक व राज- 
कोय व्यवस्थेत सापडतील. धर्मान्तर ही बाब या 
देशात नवीन नाही. मोगल साम्राज्यात अनेक 
हिंदूंनी स्वखुषीने किवा सक्तीने धर्मान्तर केल्याचे 
आढळते. तसेच ब्रिटिशांच्या काळातही अनेक हिन्दू 
ख्त्रिचन क्षाले. एवढेच नव्हे तर ना. वा. टिळकां- 


आहेत. ) है ज्याचे त्याने ठरवावयाचें आहे. इतर 
कोणत्याही व्यक्तीचा अथव संस्थेचा यात संबंध 
येत नाही. यावरून धर्मान्तर हा पुर्णतः व्यक्‍तिगत 
प्रश्‍न आहे. ते योग्य की अयोग्य हे ज्याचे त्यानेच 
ठरवावयाचे आहे. परंतु ही झाली एक बाजू. व्यक्‍ती 
हो केवळ व्यक्‍ती असत नाही तर ती समाजाचाही 
एक घटक असते, तिच्या वैयक्तिक निणेयाचे समा- 
जात पडसाद उमटतात. समाजजीवनावर त्याचा 
परिणामही होत असतो. म्हणून तिच्या वैयक्तिक 
कृतीलादेखील एक सामाजिक अर्थ असतो. म्हणून 
जेव्हा अशा प्रकारे सामूहिक धर्मान्तर होते, तेव्हा 
त्याचे पडसाद सबंध समाजात उमटतात व त्याचा 
गांभीर्याने विचार करणे क्रमप्राप्त ठरते. 
घर्मान्तर का झाले? 

मीनाक्षीपुरममधील व अशा अन्य सामूहिक घर्मा- 
न्तराचे मूळ कारण या देशाच्या राजकीय, सामा- 


“: भारतीय संविधानाची धर्मनिरपेक्षता, 


शासनाचा सर्वधर्मसमभाव आणि धर्मातर ” 
देवीदास मुळे 


सारख्यांना देखील धर्मास्तर आवश्यक वाटले. परंतु 
स्वातंत्र्योत्तर भारतात धर्मान्तराचे प्रकार तुरळकच 
घडले. म्हणून नुकत्याच झालेल्या सामुहिक धर्मान्त- 
राचा विचार विविध दृष्टिकोणांतुन करावा लागतो. 
धर्मान्तर करणे योग्य आहे काय ? त्याचे परिणाम 
काय होतील आणि राज्याची त्याबाबतची भूमिका 
काय असावी ? या प्रश्‍नांची उत्तरे शोधण्याचा 
प्रयत्न या लेखात केला आहे. 

धर्मान्तर करणे योग्य आहे. काय ! 

वास्तविक लोकशाही राज्यव्यवस्थेत हा प्रश्‍नच 

अप्रस्तुत आहे. येथे धर्म ही खाजगी बाब असून, 
कोणत्या व्यक्तीचा कोणता धम असावा ? धर्म 
असावा की नसावा ? (येथे धर्म म्हणजे केवळ 
भाचारधर्मच अपेक्षित आहे, विचारधर्माच्या बाबतीत 
थोड्याफार फरकाने तथाकथित सर्व धर्म एकच 


जिक, धार्मिक व आधिक पद्धतीत ( सिस्ट 
शोधावे लागते. * ा 


, पन राहणारा बहुसंख्य समाज हा स्वत:ला 
र हन्हू म्हणवतो. त्या खालोखाल मुस्लिम, बोद्ध 

आअश्‍चन, जन, शीख, पारशी इ. धर्माचेही ल्लोक 
आहेत. बहुसंख्य समाज व प्राचीन विचारपरंपरा 
हिन्दुमताची असल्यामुळे येथील सामाजिक पद्धत 
प्रामुख्याने याच धर्माने घडविली आहे. ' हिन्दू ' या 
धर्माबाबत बोलावयाचे झाल्यास स्वत: हिन्दु य 
' हिन्दू ' या शब्दाच्या अर्थाबद्दळ साशंक आहेत 

हिन्दु हो एक आश्ियन संस्कृती आहे येथपासुन ततो 
धर्मा पयंन्त त्याचे अनेक अर्थ काढले जातात. हिन्दू 
हा बरम मानला तरी, हा धर्म ख्थिश्‍चन, बौद्ध किवा 


मुस्लिम धर्माप्रमाणे एकखांबी ( एक धर्म, एक देव, 


एकच उपासनामारग, असा ) नाही. हि्वु धर्मात 


५ भारतीय संविधानाची ...... आणि धर्मान्तर ” 


अनेक संप्रदाय, देवदेवता, आचारपद्धतींचा पुरस्कार 
केला आहे. म्हणून हा धर्मं सामान्य माणसाच्या 
भाकलनापलीकडेच राहिला भाहे. हिन्दू धर्मातील 
अस्पृश्यता व विषमता ही तर सवंश्रुतच आहे. 
चातुवेण्ये व्यवस्था आणि त्यातून निर्माण झालेली 
कंडवी जातिव्यवस्था हिन्दुसमाजास सतत एकमेकां- 
पासून दूरच नेत गेली. धर्माविषयीचा अभिमान 
व आस्था यातून कमी होत गेली. अतिथीला देवा- 
समान मानावे असे सांगणारा हा धर्म स्वतःच्याच 
बांधवांना दुर लोटत गेला. परिणामतः समाजाचा 
फार मोठा वग ज्ञानापासून व माणुसकीच्या वागणुकी- 
पासून वंचित राहिला. आधुनिक शिक्षणपद्धतीने 
शिक्षणाची द्वारे सर्वांना खुली करून दिली. त्यामुळे 
या समाजात वैचारिक जागरूकता निर्माण होऊ 
लागली. दुर्दैवाने स्वातंत्र्योत्तर चोतीस वर्षानंतरही 
हिन्दुसमाजातील ही विषमतेची बीजे नष्ट होऊ 
शकलेली नाहीत. स्वगृही प्रवेश मिळविण्यासाठी 
त्यांना लढा द्यावा लागतो. जेथे माणुसकीची वागणूक 
मिळत नाही तेथे राहण्यात तरी काय अर्थ आहे ? 
अशा प्रकारची विचारधारा धर्मान्तराच्या पाठीमागे 
असणार नाही, असे म्हणता येणार नाही. 

हिन्दु धर्मात माणुसकीची वागणूक मिळत नाही 
म्हणून इतर धर्मात जायचे, हा मार्गे वरवर जरी 
सोपा वाटत असला तरी जगातील कोणताही धर्म 
विषमतेच्या शापातुन मुक्‍त नाहो. म्हणून धर्मांत- 
रितांना तेथे माणुसकीची व समानतेची वागणूक 
दिली जाईल याची मुळीच झ्ाइवती नाही. परन्तु 
अशा प्रकारची जाणीव धर्मान्तर करणाऱ्या लोकांना 
आहे काय ? नसेल तर का नाही ? व ती जाणीव 
करून देण्याची जबाबदारी कुणाची आहे ? धर्मान्तर 
करणारा हा वर्ग दलित असून आधिकदृष्ट्या 
मागासलेल्या वर्गातील आहे. म्हणजे उपेक्षा, दारिद्रथ 
आणि अज्ञान या तिन्ही गोष्टींना तेथे आश्रय मिळा- 
हेला आहे. हजारो वर्षांपासुन उपेक्षित ठेवलेला हा 
वर्गे आजही त्याच अवस्थेत आहे. त्याचीच परिणती 
हे धर्मास्तर नसेल कशावरून? दारिद्रघात विवे- 
काची जाणीव फार थोड्या लोकांना असते. भूक 
लागली म्हणजे माणसाचा विवेक काम करीत नाही. 
या परिस्यितीचा फायदा घेऊन हितक्त्रू आपले काम 
साधतात. परन्तु येथे धर्मान्तर करणार्‍या लोकांमध्ये 


३७ 


चांगली परिस्थिती असणारे लोक होते, म्हणून केवळ 
दारिद्रय हे या धर्मान्वराचे कारण होऊ शकणार 
नाही. 
धर्मान्तर का झाले, याचे निश्चित उत्तर देता 
येणे कठीण आहे. परन्तु वर सांगितल्याप्रमाणे अनेक 
शक्‍यता पडताळून पाहाव्या लागतात. यांपैकी कोण- 
तेही कारण का असेना, त्यास हिन्दूच जबाबदार 
आहेत. केवळ इतर धर्मांमध्येदेखील अस्पृद्यता व 
विषमता आहे म्हणून हिन्दूदेवील ती तशीच ठेव- 
णार आहेत काय ? दुसऱ्यांचे दोष दाखविण्याऐवजी 
आत्मपरीक्षण करणे हा मार्गेच सोईस्कर होईल. 
हिन्दूंची सर्वसमावेशकता जोपयेन्त प्रत्यक्षात येत 
नाही, तोपर्यन्त हिन्दुधर्माला विघटित करणाऱ्या 
धर्मान्तरासारख्या घटनांवर काहीही भाष्य करण्याचा 
नैतिक अधिकार नाही. 
धघर्मान्तर आणि शासनाची भूमिका 
धर्मान्राची घटना घडल्यावर अनेक राजकीय 
पुढाऱ्यांनी त्यावर आपले मंत व्यक्‍त केले आहे. 
नेहरूंपासुन गांधींपयंत सर्व राज्यकर्त्यांची धर्मा- 
विषयीची भूमिका * सर्वधर्म समभाव ' अशीच 
राहिली आहे. डॉ. राधाकृष्णन व आचाये विनोबा 
भावे यांनी ही भूमिका रूढ होण्यास हातभार लावला 
आहे. घटनेतील ' धर्मनिरपेक्षता ' किवा ' सेक्यूलर 
या शब्दाचा असा चुकीचा अथे काढल्यामुळे 
राज्याला याबाबतची स्वतःची भूमिका अजून स्पष्ट 
करता आलेली नाही. राज्याची धर्माबाबतची 
भूमिका काय असावी हे समजून घेण्यासाठी घटनेला 
कोणत्या प्रकारची धमंनिरपेक्षता अपेक्षित आहे 
याचा विचार करणे सयुक्तिक ठरेल. 
अ) धर्मनिरपेक्षतेची भूमिका स्पष्ट 
करणाऱ्या घटनेतील तरतुदी 
संविधानातील खालील कलमे आपली धर्माविष- 
यीची भूमिका स्पष्ट करतात. 
१) प्रस्तावनेत ' सेक्यूलर ' शब्द समाविष्ट केला 
आहे. 
२) कायद्यासमोर सवे नागरिक समान आहेत. 
(कलम १४ ) 
३) धे, वंश, जात, लिंग किवा जन्मस्थान यांपैकी 
कोणत्याही कारणास्तव पक्षपात करण्यास 
मनाई, ( कलम १५, १६ ) 


ड्ट 


:४) अस्पृश्यतेचे उच्चाटल व ती कोणत्पराही 
स्वख्पात पाळणे. गुन्हा आहे. ( कलम १७ ) 

५) सामाजिक हित व सुधारणा आणि इतर 
मूलभूत हक्‍क यांच्या मर्यादेत धमंस्वातंत्र्य. 
(कलम २५) 

*६) धाभिक आणि धर्मादाय संस्था स्थापन करून 
त्या चालविण्याचे स्वातंत्र्य (कलम २६) 

७) कोणत्याही विशिष्ट धर्मास उत्तेजन देण्या- 
साठी किवा तो जिवंत ठेवण्यासाठी कर 
आकारण्यास मनाई. (कलम २७) 

८) सरकारी शिक्षणसंस्थांत धर्माचे शिक्षण देण्यास 
मनाई. अनुदानित संस्थेत धमेशिक्षण घेण्याची 
क्रिवा प्रांथनेत सहभागी होण्याची सकती 
करण्यास मनाई. (कलम २८) 

९) सरकारी किवा अनुदानित शिक्षणसंस्थेत धर्म, 
वंश, भाषा, जात यांपैकी कोणत्याही कारणा- 
स्तव प्रवेश नाकारण्यास मनाई. (कलम २९) 

१०) घामिक किवा भाषिक अल्पसंख्याकांना शिक्षण- 
संस्था स्थापन करण्याचा व चालविण्याचा 
आणि अनुदानाच्या बाबतीत समान वाग- 
णुकीचा हक्‍क. (कलम ३०) 

११) भारताच्या सर्वे नागरिकांना लागू होईल असे 
समान नागरी विधेयक अस्तित्वात आणण्याचा 
झासनास आदेश, (कलम ४४) 

१२) शेती व पशुसंवर्धेन यांचा आधुनिक व शास्त्रीय 
धर्तीवर विकास घडवूत आणण्याचा आणि 
गायी, वासरे व इतर दुभत्या व भारवाहू 
प्राण्यांच्या पैदाशीत सुधारणा घडवून आण- 
ण्याचा व त्यांच्या कत्तलीस बंदी घालण्याचा 
आदेश. (कलम ४८) 

कलम १९४ ते ३० मुलभूत हक्कांची हमी देतात, 
तर कलम ४४ व ४८ ही शासनाची धोरणविषयक 
मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. या सर्वे कलमांवरून एक 
गोष्ट स्पष्ट होते की, भारताच्या संविधानाची कोण- 
त्याही धर्मसप्रदायास मान्यता नाही. कोणत्याही 
विशिष्ट धर्मास ते उत्तेजन देत नाही एवढेच नव्हे 
तर समाजसुधारणेच्या किवा लोकहिताच्या आड 
येणारे कोणत्याही धर्माचे धाभिक तत्त्व / रुढी रहृ 
करण्याचा / त्यांवर बंधन घालण्याचा अधिकार आहे. 


संविधानाचा मध्यवर्ती घटक भारतीय नागरिक आहे; - प्रमाणे “ भारतीय संवि 


नवभारत 


एप्रिळ, १९८२ 


कोणताही धामिक अथवा प्रादेशिक गट' नाही. 
म्हणूनच समान वागणुकीचा पुरस्कार केला आहे, 


ब) सवेघमसमभाव म्हणजे 
घर्मनिरपेक्षता नव्हे ! 


घटनेच्या वरील सवे तरतुदींचा अर्थ * सर्वंधरमं- 
समभाव ' असा काढला जातो शासन कोणत्याही 
धर्माचे स्वतंत्र अस्तित्व मानीत नाही. तर धर्मास 
शासनाचे मांडलिकत्व पतकरावयास लावते. समाज- 
कल्याणाच्या आड येणाऱ्या कोणत्याही धार्मिक तर- 
तुदीमध्ये बदल करण्याचा शासनास हक्‍क आहे. राज्य- 
कारभारात धर्माला मुळीच स्थान नाही. धर्म ही 
नागरिकांची वेयक्तिक बाब आहे. नागरिक या 
नात्याने दिल्पा गेलेल्या मूलभूत हक्‍कांमध्ये धर्मस्वातं- 
त्याचा हक समाविष्ट आहे. इतर सर्वे अधिकारां- 
प्रमाणेच धमंस्वातंत्र्याचा हक्‍कदेखील सामाजिक 
कल्याण व सुरक्षिततेसाठी मर्यादित केलेला आहे. येथे 
सर्वंधमंसमभावाचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. ज्याप्रमाणे 
संपत्तीच्या अधिकारावर मर्यादा घालताना * सर्वे- 
संपत्तीसमभाव ' ठेवून श्रीमंतांना गरिबांच्या पातळी- 
वर आणणे असे शासनाचे ध्येय असू शकत नाही, 
तर त्या अधिकारावरील मर्यादा, कायद्याच्या चौक- 
टीत राहूनच सामाजिक विकासाची दिशा ठरविण्या- 
साठी वापरल्या जातात. त्याचप्रमाणे धमंस्वातंत्र्या- 
वर मर्यादा आणताना त्या सरवेध्मसमभावातून 
आणल्या न जाता केवळ सामाजिक सुधारणा व 
सुरक्षिततेची गरज म्हणूनच आणल्या जातात. घट- 
तील तरतुवली कोर्थ योग्य प्रकारे न काढल्यामुळे 
सवेधमसमभाव ' ही शासनाची भूमिका राहिली 
आहे. कोणत्याही धर्माच्या लोकांना न दुखावता 
णा गा , ही भूमिका नजीकच्या राज- 
स्वाथ 
एकूण ताव लिलया यीय ल टक 
र आहे. अव यं रणाम करणारी 
र वाच्या धोरणामुळेच 
समान नागरी कायदा येऊ शकलेला नाही. “पंढरीची 
पुजा, ईदची प्राथना ” 
नीतिशिक्षणाच्या बुरल्या 
धर्मशिक्षण इ. गोष्टींचा 
जात आहे. क॑. श्री, अ. 


यांत शासनाचा सहभाग, 
खाली पारंपरिक आशयाचे 
आग्रहपुवेक पाठपुरावा केला 
भि. शहा यांनी म्हूटल्या- 
धानाची धर्मविषयक भूमिका 


८ भारतीय संविधानाची ...... आणि धर्मान्तर ” 


अगोदरच संदिग्ध आहे आणि व्यवहारात ती 
दूषित होत गेली आहे. कारण भारतीय समाजात 
अजून मूलगामी प्रवोंधन झालेले नाही. त्याच- 
बरोबर आधुनिक युगाच्या आव्हानास तोंड देण्याची 
गरज आणि पाइचात्त्य देशांतील सुधारलेल्या समा- 
जाच्या आम्ही फार मागे नाही हे दाखविण्याची 
होस यामुळे आपण अनेकदा हास्यास्पद ठरत असतो. 
आमचे शासन इहवादी आहे असा आम्ही टेंभा मिर- 
वितो; परन्तु शासनाचा प्रत्येक कार्यक्रम, समारंभ 
भूमिपूजन आणि वेदपठणाने होतो. (पहा- महाराष्ट्र 
टाइम्स ५ सप्टे. १९७५ ) ' सेक्यूलर स्टेट'च्या 
कोणत्याच तत्त्वात हे बसत नाही. तसेच स्वेधर्म- 
समभांवाच्या तत्त्वातही वसत नाही; कारण तसे 
असेल तर शासनाच्या प्रत्येक कायंक्रमाची सुरुवात 
अनेंक धर्मांच्या मंत्रांनी करावी लागेल. 


क) शासनाचा हस्तक्षेप - मर्यादा 


वरील चर्चेवरून हे लक्षात येईल की, सर्वेधमं- 
समभावाची भूमिका शासनाच्या दृष्टीने विसंगत तर 
आहेच; परन्तु समाजाची निरोगी वाढ करण्यासाठी 
उपयुक्‍त ठरणारी नाही, सर्व धर्मांब्रदृह समभाव 
ठेवावयाचा असेल, तर ( समाजकल्याणाच्या आड 
येणाऱ्या ) धर्माधर्मांतील विरोधी तरतुदींचे काय ? 
कुटुंब नियोजनाचे धोरण, एक पत्नीत्वाचा कायदा 
या गोष्टी कधीच अंमलात आणता येणार नाहीत. 
मंदिर, मसजिद, च्च, बुद्धविहार अद्या सर्वच ठिकाणी 
पूजा करण्यासाठी * पुजारीमंत्रीच ' शासनाला नेमावे 
लागतील. यासाठी सर्वधमंसमभावाची भूमिका हे 
उद्दिष्ट ठेवून समाजकल्याण करण्याऐवजी समाज- 
कल्याणाच्या उद्दिष्टाला प्राधान्य व त्यानुसार धर्मा- 
कडे दृष्टिक्षेप टाकायला हवा. 


मग प्रश्‍न असा उत्पन्न होतो की, नुकत्याच 
झालेल्या सामुहिक धर्मान्तरावाबत ह्यासनाची भूमिका 
काय असावी ? या घटनेचा परिणाम हा व्यक्‍तीपुरता 
मर्यादित नाही; तर तो सामाजिक आहे. परन्तु 
झ्ासनाच्या काही मर्यादा आहेत त्या अशा की, 
कोणत्याही एका. विशिष्ट धर्माच्या लोकांनी अमुक 


एक धर्म स्वीकाळळा. म्हणून शासनाला. हस्तक्षेप - 


डेर 


करता येणार नाही. हिंदूने मुसलमान किवा बौद्धाने 
स्त्रिश्‍चन होऊ नये असे काही शासन सांगू शकणार 
नाही; पण सामाजिक सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोणा- 
तून या घटनेला काय अर्थ आहे, हे शोधण्या- 
साठी न्यायाधिशाच्या भूमिकेतून ज्ासनाला चोकशी 
करावी लागेल. धर्मान्तर बळजवरीने करविले काय? 
पैशाचा लोभ दाखवून हे धर्मान्तर झाले कायः?' 
धर्मान्तरासाठी परदेशी पैसा वापरला गेला. काय? 
इ. प्रश्‍नांवर चोकशी केंद्रित करून योग्य ती भूमिका 
घ्यावी लागेल. परन्तु या संदर्भात शझासनापेक्षाः 
सामाजिक व धामिक संस्थांची जबाबदारोच जास्तः 
आहे. 

सामाजिक व धार्मिक संस्थांची जबाबदारी 


धर्मान्तरासारख्या घटनांच्या संदर्भात धामिक 
कार्यास वाहून घेतलेल्या सामाजिक व धामिक; 
संस्थांची जबाबदारीच मोठ्या प्रमाणावर आहे: दुरदे- 
वाने असे म्हणावे लागते को हिंदूंच्या धार्मिक संस्था 
अजून परंपरागत, बुरसटलेल्या विचारातून बाहेर पड- 
ण्यास तयार नाहीत. धर्माची शिकवण आणि व्यवहार 
यांत धाभिक संस्थांनी तरी फारकत करायला नको. 
हिन्दूंच्या धामिक संस्था म्हणजे * भिक्षुकशाही 'चे 
अड्डे आहेत; तर मंदिरे सामान्यांना गंडविण्याची. 
केंद्रे बनली आहेत. मीनाक्षीपूरमच्या घटनेवरून तरी, 
हिन्दूंनी काही बोध घ्यायला हवा. ह्या पाश्‍वंभूमी- 
वर हरिजन खेडी दत्तक घेण्याचा हिन्दू मठांधि- 
पतींचा निर्णय स्वागताहेच आहे. परन्तु त्यासाठी 
सर्वे हिन्दू मठाधिपतींनी एकत्र येऊन योजनाबद्ध, 
कार्यक्रम आखावयास पाहिजे. हिन्दूंची सर्वेसमावेश- 
कता व्यवहारात सिद्ध झाल्याशिवाय सामान्यांच्या 
मनांत धर्माबद्दल आदर निर्माण होणार. नाही, 
“ स्वघर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह: ” अक्ला 
निव्वळ उपदेशाने धर्माबद्दल प्रेम राहण्याचे दिवस 
आज नाहीत. “ माणसा 'सारखेच जगायला मिळणार 
असेल तर धर्माश्रिवायं जगता येईलं असाही विचार 
करणारा वग निर्माण होत आहे. धर्माने माणुसकीचा 
«त्याग केला तर माणसालाही धर्मोचा त्याग करावा 
लागेळ; मीनाक्षीपूरमचे सामूहिक धर्मान्तर सवेच 
धमंप्रेमींना एक आव्हान आहे. 


नन्न्न्न्न्ल 


ग्रंथ-परीक्षण* 


साता उत्तराची कहाणी : ग प्र. प्रधान; मौज प्रकाशन, मुंबई; १९८१; पृ ४९५; कि. ७५ रु. 


वेगवेगळा सात राजकीय पक्षांत सुमारे चाळीस 
वं्षे काम करणारे सात मित्र योगायोगाने त्यांच्या 
कॉलेजशिक्षणाच्या काळापासून एकत्र आलेले आहेत. 
था सातांचे एकमेकांशी मित्रत्वाचे व जिव्हाळ्याचे 
संबंध आहेत. वेगवेगळ्या पक्षांच्या आकषंणाने 
संस्कारक्षम वयातच त्यांच्या राजकोय निष्ठा दृढ 
झालेल्या आहेत. आपण स्वीकारलेल्या विचार- 
सरणीमुळे आपल्या जीवनाला आझय प्राप्त झाला 
आहे आणि आपल्या धडपडीला आकार आलेला 
आहे अशी त्यांची धारणा आहे. या सातही मित्रांच्या 
बाबतीत नजरेत येणारी पहिली गोष्ट अज्ञी की हे 
सर्व मित्र आपल्या पक्षाशी व पक्षीय तत्त्वज्ञानाशी 
अतिशय प्रामाणिक आहेत. दुसरी गोष्ट अशी की 
आयुष्यात सत्तासंपत्तीच्य़ा प्रलोभनांना ते कधीही 
बळी पडलेले नाहीत. तिसरी गोष्ट अशी को 
आपल्या देश्यावर त्यांची खरी खरी माया आहे. 
१९३७-३८ सालापासून अगदी आजतागायत, म्हणजे 
जवळजवळ अधंशतक आपापल्या पक्षाचे निष्ठापूर्वक 
काम करणारे हे सववजण खरे खरे देशभक्त आहेत. 


मधू खानोलकर सोशलिस्ट आहे तर वसंत वैद्य 
कम्युनिस्ट आहे. नारायण सामंत हा मूळचा गांधी- 
वादी, पुढे भूदान चळवळीला आयुष्यभर वाहून 
घेणारा कायंकर्ता आहे. गजानन जोशी सुरवातीचा 
आर. एस. एस. चा कार्यकर्ता, पुढे जनसंघाचे काम 
करतो आहे. हे चौघेजण त्यांच्या पक्षांचे सवंवेळ 
कार्यकत॑ आहेत, श्रीपतराव शे. का पक्षाचे प्रति- 
निधित्व करतो तर खैरमोडे रिपब्लिकन पक्षाला 
साहाय्य होणारे काम करतो. एम, भार. ( मदन 
रणदिवे) रॉयिस्ट आहे; पण पुढे रॅडिकल डेमोक्रेटिक 
पक्षच बरखास्त झाला तरी ती विचारसरणी त्याच्या 


$ तवभारताच्या माहे मार्च, १९८२ च्या अंकातील सव्यापसठ 


मनात पूर्णपणे रुजलेली आहे. असे हे सात मित्र 
राजकीय पक्षांचे व समाजपरिवतंनाचे काम करताना 
दिसतात. श्रीनिवास गोखले हा या सवे मित्रांच्या 
घडपडीकडे केवळ प्रेक्षक म्हणून पाहणारा एक 
निरीक्षक आहे. या सात म्ित्रांप्रमाणे कोणत्याही 
एका विचारसरणीला गोखलेने आपली निष्ठा 
वाहिलेली नाही, कारण तो त्याचा स्वभावच नाही. 
असे हे आठ मित्र एकत्र येतात, गप्पा मारतात, 
चर्चा, वादविवाद करतात, एकमेकांना पत्रे पाठव- 
तात; अशा गप्पांची, चर्चांची अवतरणे, एकमेकांना 
लिहिलेली पत्रे आणि काही ठिकाणी निवेदने यांची 
अतिशय संगतीपूर्ण रचना करून प्रा. ग. प्र. प्रधान 
यांनी ' साता उत्तराची कहाणी ' हा महत्त्वाचा ग्रंथ 
लिहिलेला आहे. 


सामान्यपणे १९४० ते १९८० या कालखंडातील 
राजकीय घटना व समाजपरिवर्तनाच्य़ा दिह्या या 
ग्रंथाने दृष्टिपथात घेतलेल्या आहेत. किंबहुना महा- 
राष्ट्रीय कायंकर्त्यांच्या दृष्टिकोनातून १९४० ते ८० 
या काळातील भारतीय राजकारण व समाजकारण 
वैचारिक पातळीवर या ग्रंथात आविष्कृत झालेले 
आहे. या काळात आपल्या देशात अनेक घडामोडी 
झाल्या आणि प्रचंड परिवतंने घडली. स्वातंत्र्यप्राप्ती 
व फाळणी, म, गांधींचा खून, साने गुरुजींची आत्म- 
हृत्या, गोवा मुक्तिसंग्राम, भाषावार राज्यपुनरंचना, 
संयुक्‍त महाराष्ट्राचा लढा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
यांनी केलेला बौद्ध धर्माचा स्वीकार, चीनचे आक्र- 
मण, पं. नेहरूंचा मृत्यू, पाकिस्तानशी संग्राम, 
सात सावंत्रिक निवडणुका, आघाडीचे राजकारण, 
जनत! पक्षाची स्थापना आणि विघटन, जयप्रकाश- 
जींचा मृत्यू या व अश्या अनेक प्रसंगांतुत जाताना 


प्र ह्या कथासंग्रहाचे परीक्षण श्रीमती 


माधुरी ब्रह्मे (अभ्यागत संपादक, मराठी विदवकोश कार्यालय वाई,) ह्यांनी लिहिले होते. अनवधानाने 


त्यांचे नाव देणे राहून गेळे, ह्याबहूल दिगीर आहोत. 


भाग्यश्री पंडित ह्यांचे, -पंपावक 


“धग? ह्या कथासंग्रहाचे परीक्षण श्रीमती 


भ्रंथपरीक्षण 


सर्व राजकीय पक्षांची कसोटी लागली आणि त्यांची 
अपूर्णवाही जाणवली. परंतु त्याच वेळी सत्तासंप- 
त्तीच्या प्रलोषनांना बळी न पडता जे अनेक अना- 
मिक कार्यकतें आपापल्या पक्षाचे निष्ठापु्वेके काम 
करीत राहिले त्यांच्यामुळेच हे पक्ष टिकून राहिले. 
या सर्वांच्या वाटचालीचा एक वैचारिक आढावा 
म्हणून या ग्रंथाकडे पाहिळे पाहिजे. 

मुळात आपल्याकडे परखड आणि वैचारिक 
पातळीवरचे राजकोध् लेखन दुमिळच असते. त्यामुळे 
अगदी मुळापासून राजकरोय तत्त्वज्ञान ( 001 - 
०७8] 1011080015 ) आपल्याला समजावून घेता 
येईल, या अपेक्षेने. कोणत्याही पक्षात रस व आक- 
षेण नसलेल्प्रा माझ्यासारख्या वाचकाच्या मनातहो 
या ग्रंथाबद्दल कुतूहल निर्माण होते. सुरवातीच्या 
काही पानांतून, सुमापत्रावूंनी सुरू केलेल्या आझाद 
हिंद सेनेच्या अधिकाऱ्यांवर चालू असलेल्या खट- 
ल्यात भुलाभाई देसाईंनी केलेले आग्युमेंट, मानवेंद्र- 
नाथ राप यांचे टॉमस व डेहराडूनच्या कपमध्ये 
त्यांनो मांडलेली मानवतावाद!ची सूत्रे, कॉम्रेड 
रविनारायण यांनी एका गुप्त बेठकीत केलेले भाषण, 
पक्ष विसिजित करणे कसे अपरिहाये आहे यासंबधी 
तकंती्थ॑ लक्ष्मणज्यास्त्री जोशी यांनी समजावून 
दिलेलो रॉय यांची भूमिका, अशा काही जागा या 
ग्रंथात;ल खोल राजक्रीय विचारांचा गाभाच व्यक्‍त 
करतात. बेचाळीसच्या चळवळीच्या निमित्ताने 
उदून द्विसलेळे गांधीजींचे ठप्रक्तिमत््व आणि या 
चळवळीकडे अनेक पक्षांच्या, विशेषत: कम्युनिस्ट 
पक्षाच्या दृष्टिकोनातून केलेले समीक्षण वाचक्राला 
वैचारिक खाद्य पुरवते. स्त्रातंत्र्यप्राप्तीनंतर स्वातं- 
त्याचा आनद व फाळणीचे दुःख या दोहोंचे वैचा- 
रिक भावविश्वही चांगले आविष्कृत झालेले आहे. 

स्वराज्यानंतर या देशाचे सुराज्य करण्यासाठी 
देशातले सगळे पक्ष कामाला लागतात, स्थिर 
होऊन वाटचाल करू लागतात. यानंतर मात्र सवच 
पक्षांतील चर्चा सैद्धांतिक स्वरूपाच्या आणि शास्त्रीय 
वातळीवरच्या वाटत नाहीत. असे का व्हावे? 

या देशातला स्वातंत्र्यपूर्वकाळ हा एक झपाटलेला 
काळ होता. या काळातले नेतृत्वही तसेच तोला- 
मोलाचे होते. या झपाटलेल्या काळाचा प्रभाव हे 
य़ा कसाचे पहिले कारण म्हणून सांगता येईल, 

न. भा. ६ 


४१ 


दुमरे कारण या ग्रंथातले जे सात कार्यकर्ते आहेत 
त्यांच्या प्रामाणिकपणाबद्दल (8110९211६9) आदर 
व्यक्त करूनही ते सवंजण दुरप्रम दर्जाचे नेते आहेत 
हे असण्याची शक्‍यता आहे. या पुस्तकाच्या लेख- 
नातील स्थलकाल आणि ढपवती प्रत्यक्षातल्या खऱ्या 
आहेत म्हणूनच लेखनात त्यांच्या संभाषणांतील 
अवतरणे आलेली आहेत. मात्र हे सात कार्यक्त 
अनामिक आहेत असा उल्लेख केलेला आहे. 
खानोलकर, वैद्य, सामंत, जोशी, एम. आर. , 
श्रीपतराव व खरमोडे ही नावे प्रत्यक्षातली आहेत 
की नाहीत हे मला माहिती नाही, हे माझे राजकीय 
क्षेत्रातले फार मोठे वैयक्तिक अज्ञान समजावे, 
नावे खरीखोटो असल्याने फारसा तात्त्विक प्रश्‍न' 
निर्माण होण्याचे कारण नाही. पक्षापक्षांचे तत्त्व- 
ज्ञान खालच्या कायंकर्त्यांपयंत पाझरत कितपत 
आलेले आहे एवढाच अंदाज आपल्याला करता 
येईल, आणि कार्यकर्त्यांची वच रिक खोली कितपत्र 
आहे हे लक्षात येईल यासाठीच फक्त हा उल्लेख केला 
(वास्तवाची एक सोय म्हणूनही लेखाने हे कायकत 
अनामिक ठेव्रले असतील. ). पक्षाची बांधीलकी 
गृहीत धरूनही वैयक्‍तिक रीत्या स्वतःच्या पक्षाच्या 
तत्त्वज्ञानाची परखड चिक्रित्सा या कार्यकर्त्यांना 
जमत नाही असे दिसते. इतर पक्षांच्या विचारसर- 
णींची चिकित्सासुद्धा ते स्वतःच्या पक्षाच्या दृष्टि- 
कोनातूनच करताना दिसतात. 

या देशातल्या प्रत्येक पक्षाच्या दृष्टिकोनाचे काही 
संकेत अगदी रूढ झ।लेळे आहेत असे दिसते. कम्युर्‌ 
निस्ट कार्यकर्ता इथे भूदान चळवळीचे विचार सम* 
जावूनच घेऊ शकत नाही. संघाचे विचार तर थट्टे- 
वारांच नेण्यासारखे आहेत हे तो गृहीतच धरतो. 
रशिया व चीनधाजिणेपण करण्यात या देशातल्या 
कम्युनिस्टांची हयात गेली. आपल्याला नको असं- 
लेल्या किंवा मान्य नसणार्‍या गोष्टींना साम्राज्यवादी, 
भांडवलशाहीचे हस्तक, शोषण करणारा वर्ग अशी 
नावे द्यायची, मध्यमवर्गीयरांना पेटी बूर्झ्वा म्हणायचे, 
प्रत्येक घटनेकडे वर्गीय दृष्टिकोनातूनच पाहायचे, 
अगदी साहित्य, कलांच्या विडवाकडेही या दृष्टिकों- 
नातूनच पाहायचे ही आपल्या देशातल्या कम्यनि- 
स्टांची रीतच होऊन बसलेली आहे. साम्यवादी 
विचारसरणी असलेल्या, ' नेसेसिटि ऑफ. आट स" 


४२ 


हें पुस्तक लिहिणार्‍या फिशर ( 1185000! ) या 
जमंन लेखकाने कलेच्या संदर्भात किती मूलभूत चर्चा 
केलेली आहे हे आपल्याकडील साम्यवादी कार्यकर्त 
समजूनही घेणार नाहीत. परोगामी आणि प्रतिगामी 
हे शब्द तर वापरून वापरून इतके गुळगुळीत झालेले 
आहेत की कोणती गोष्ट पुरोगामी समजायची व 
प्रतिगामीत्व कोणत्या गोष्टीत असते या बाबतीत 
सामान्य माणूस गोंधळूनच जावा, कारण यांना 
विरोधी असणाऱ्या लोकांना हे प्रतिगामी म्हणणार 
व यांच्या बाजूच्या लोकांना ते पुरोगामी म्हणणार. 
स्टॅलिनने प्रतिस्पर्ध्यांच्या कत्तली केल्या तरी क्रांती- 
साठी हे आवश्यकच होते असेच हे मआापले मत मांड- 
णार. याउलट, संघाचा कायंकर्ता स्वतः कितीही 
निष्ठावान असला तरी साम्यवादी विचारसरणी तो 
समजावून घेऊ शकत नाही, धर्म, हिंदुत्व, आसेतू- 
हिमाचल पसरलेली भारतीय संस्कृती अद्या काही 
केवळ संज्ञांत आणि भोंगळ विचारसरणीच्या कॅफा- 
तच तो मश्गुल झालेला दिसतो. शे. का. पक्षाच्या 
श्रीपतरावच्या मनात * ग्रामीण आणि शहरी ' असे 
काही चमत्कारिक पूवंग्रहू कायमचे ठाण मांडून बस- 
छेळे.दिसतात. तुमच्या तत्त्वज्ञानातले आपल्याला 
काही कळत नाही, मी आपला शिपाईंगडी आहे 
असे म्हणणारा श्रीपतराव व प्रत्येक प्रश्‍नाकडे 
वर्णीय दृष्टिकोनातूनच पाहणारा खैरमोडे यांच्या 
विचार करण्याच्या पद्धतीतच एक प्रकारची जाति- 
निष्ठता पदोपदी जाणवते. मग अगदी धनंजयराव 
गाडगीळ आणि वि. म. दांडेकर यांच्या अध्यक्षीय 
समारोपालाही जिभेचा पट्टा वगरे म्हणायचे, पुणे 
या गावाबद्दलही उगीचच राग व्यक्‍त करायचा, अद्या 
त्यांच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होताना दिसतात. धर्मा- 
तराने समाजाचे सव प्रन सुटू शकतील काय, अशा- 
सारख्या एखाद्या मूलभूत प्रश्‍नाची चिकित्सा खरमोडे 
करताना दिसत नाही. अर्थात श्रीपतराव व खैरमोडे 
यांच्या अशा भूमिका तयार होण्यास काही कारणेही 
आहेत; पण तत्त्वत: तरी या कारणांच्या अतीत पोहो- 
चणे त्यांना पेलत नाही असे दिसते. माक्‍संने बिचाऱ्याने 
आपले सिद्धांत लिहून ठेवले; पण त्यांचे अर्थ लावणा- 
ऱ्यांनी व या सिद्धांताचे उपयोजन करणाऱ्यांनी 
जगातच जे काही करून ठेवले आहे त्याचे केवळ 
पुस्तकी. (1300121811) आकलन आपत्याकडल्या 


नवभारत. 


एप्रिळ, १९८२ 


कायंकर्त्यांच्या विचारसरणीवर परिणाम करते असे 
दिसते. मावस व गांधी यांचा एकत्र विचार केला 
पाहिजे असे आचाये जावडेकरांना वाटले, आणि 
त्यांनी आपल्या ' आधुनिक भारत ' या ग्रंथातून 
सत्याग्रही समाजवादाची एक वेगळी भूमिका मांडली. 
पण आपल्याकडे गांधीवादी व सर्वोदयवादी तसे 
एककल्लीच असल्याचे दिसते, आणि कम्युनिस्ट 
दुसऱ्या टोकाची भूमिका घेताना दिसतात. त्यामुळे 
इथल्या सोशलिस्ट पक्षातील कार्यकर्त्यांना ही समन्व- 
याची भूमिका तत्त्वतः पटलेली असुनही प्रत्यक्षात 
उतरवणे जमलेळे दिसत नाही. त्यांचे अनुयायीत्व 
कमी पडताना दिसते. म्हणजे इथे प्रत्येक पक्ष 
दुसर्‍या पक्षाला समजावून घेताना कमी पडतो असे 
दिसते. 


याचा अथ पक्षीय विचारसरणीत अधंसत्येच 
सांगितळेली असतात असे मानायचे काय? पक्षाची 
बांधीलकी कायेकर्त्याला स्वतःच्या कामात मूरड 
घालायला लावते, काही वेळेला पक्षाचे तत्त्वज्ञान 
कार्यकर्त्याला आंधळे बनवते किवा दृष्टिकोनाच्या 
झापडी निर्माण करते, किवा तकंतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री 
जोशींनी म्हटल्याप्रमाणे पक्ष ही शेवटी एक शृंख- 
लाच बनते, हे सत्य जागतिक पातळीवरचे मानायचे 
काय ? कारण अनुभव घेणारे इथले कार्यकर्ते केवळ 
भारतीय आहेत असे नव्हे तर- महाराष्ट्रीय आहेत. 
कोणताही पक्ष स्थापन करणारे व्यक्तिमत्त्व थोर 
असते. काही माणसे पक्षापेक्षाही मोठी असतात. या 
ग्रंथातील सातही कायकत विरोधी पक्षांचे आहेत. 
स्वातंडयानंतर या देशात झालेल्या सात निवडणकांत 
एकमेव अपवाद सोडल्यास या देशातल्या जनतेने 
कुठल्याही विरोधी पक्षाला भरघोस कोल दिलेला 
नाही. यामुळे पक्षीय विचारसरणीच तोकडी असते 
असे मानायचे की त्या त्या पक्षाचे नेतृत्वच कमी पडले 
असे मानायचे ? पक्ष हा समाजपरिवतंन व राज- 
कारण यांचे एक साधनच असतो. त्याने सांध्याची 
जागा धेतली को व्यापक विचार खुंटतो असे म्हणता 
क गी वोग असताना असे अनेक मूलभूत 
पयाय कीच त्यांची उत्तरे वाचकाला 
खी वाटतात हे या ग्रंथाचे 

मशच म्हुणावयास हवे. 


ग्रंथपरीक्षण 


१९४० ते १९८० या कालखंडाचा हा इतिहास 
नव्हे, हे पुस्तक लिहिताना आपला तो उद्देश नाही 
असे स्पष्टपणाने लेखकानेच प्रस्तावनेत नमूद केलेले 
आहे. या कालखंडातील विविध चळवळींत सहभागी 
होताना वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांतील व पंथांतील 
कार्यकर्त्याच्या मनांत जी आंदोलने झाली त्यांचे 
चित्रण करणे हे आपले उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी 
म्हटलेले आहे. जी विचारसरणी या कार्यकर्त्यांनी 
स्वीकारली तिच्या आधारानेच त्यांनी निष्ठापूर्वक 
अविरत धडपड केली, आनंदाने व सहजपणाने हाल- 
अपेष्टा सोसल्या आणि या विचारसरणीच्या प्रका- 
शात अनेक समस्यांची उत्तरे शोधली. पक्षीय 
बांधीलकोने त्यांचे जीवनच व्यापून गेले. हे सर्वे कार्य- 
कर्त सतत बेहोशीत जीवन जगले. अपयश, उपेक्षा, 
दारिद्रच यांची क्षिती त्यांना कधी वाटली नाही. 
त्यांच्या पक्षांतच जेव्हा मतभेद झाळे, मार्गे भिन्न 
झाल्यामुळे सहकार्‍्यांबरोबर जेव्हा ताटातूट झाली, 
ज्या भूमिकेचे अभिनिवेशाने समथन केले होते ती 
भूमिकाच त्यांच्या पक्षाने जेव्हा सोडली, त्यावेळी 
उठलेली वादळे, लेखकाने फार चांगली टिपलेली 
आहेत. पक्ष आणि व्यक्‍ती स्थलकालाने जखडलेल्या 
असल्याने विचारसरणीची गुंतागुंत निर्माण होते. 
त्यामुळे पक्षीय विचारसरणी आणि आयुष्यातले 
यश्लापयशश यांच्यांतील अनुबंधामुळे निर्माण होणारे 
विचारविद्व व भावविदवव हा या पुस्तकाचा खरा 
विषय आहे, आणि हे भावविश्व उभे करण्यात 
लेखक कमालीचा यशस्वी झालेला आहे. 


केवळ वैचारिक बांधीलकी व्परक्‍्त करताना केवळ 
राजकीय तत्त्वज्ञानाचे ( 01108) ]0॥111080- 
010४) विइलेषण झाले असते तर हा ग्रंथ कमालीचा 
रुक्ष होण्याची भीती होती, कारण केवळ सैद्धांतिक 
विवेचन बऱ्याच वेळा अपरिहार्यपणे विद्वत्‌जड 
होत असते. या ग्रंथाच्या लेखकाने तसे होऊ दिलेले 
नाही, हे या पुस्तकाचे फार मोठे यक्ष आहे. अनुभव 
घेणाऱ्या व्यक्‍ती या शेवटी हाडामांसाची, तुमच्या- 
आामच्यासारखी जिवंत माणसेच असतात, त्यामुळे 
त्यांच्या मतांतळे भावविश्‍व हेच शेवटी त्यांच्या 
आयुष्याचे सार असते, हा धागा लेखकाने सबंध 
पुस्तकात कुठेही दुलंक्षिलेला नाही. या पुस्तकाच्या 


३: 


पानापानांतुन विचारविशव व भावविश्व यांचे एक 
सुमधुर चित्र वाचकापुढे उभे राहते, ते यामुळेच. 

तत्त्वज्ञान आणि माणूस यांचा अनुबंध राखल्याने 
राजकीय जीवनातला एक वेगळाच जिव्हाळा या 
पुस्तकात प्रकट झांला आहे. हा जिव्हाळा निर्माण 
होण्याचे महत्त्वाचे कारण या सात मित्रांमधली 
एकमेकांबद्दलची आपुलकी फार चांगली व्यक्‍त 
झालेली आहे. किंबहुना मित्रत्वाचे अतूट नाते 
या पुस्तकाच्या सवेच पानांत प्रसन्नपणाने भरून 
राहिलेले आहे. या सवे मित्रांमध्ये दोघेजण 
अविवाहीत आहेत. बाकोच्या सर्वांना त्यांच्या 
कार्यात साहाय्यभूत होणाऱ्या बायका मिळा- 
लेल्या आहेत. उपजीविकेसाठी स्वतः धडपडून 
पतीच्या कार्यात समरस होणाऱया या स्त्रिया म्हणजे 
पुरुषाच्या कतृंत्वाला आदिम असा आधार आहेत. 
ही चित्रणे या पुस्तकात फार महत्त्वाची आहेत असे 
मला वाटते. या स्त्रियांची चित्रणे या पुस्तकात 
अजिबातच नसती तर इथले पुरुष म्हणजे रुक्ष चर्चा 
करणारी मशीन्स वाटली असती. यांच्या चित्रणामुळे 
सवे आशयातच एक प्रकारचा कौटुंबिक जिव्हाळा 
निर्माण झालेला आहे. त्यांच्यांतला मोकळेपणा 
प्रसंगात सुखावून जातो. या भावविद्वाच्या प्रकटी- 
करणातही लेखकाने तारतम्य सोडलेले नाही. बेठ- 
कीच्या सुरवातीला किंवा बेठक संपतासंपता अश्या 
भावच्छटा व्यक्‍त झाल्याने वाटेतून जाताजाता 
एखाद्या नैसर्गिक सुगंधाचा शिडकावा व्हावा तसे हे 
चित्रण वाटते. 

जवळजवळ अधंशतकाच्या था काळात या 
मित्रांनी विविध प्रश्‍नांची उत्तरे शोधली. त्यांच्या 
पिढीतील ध्येयवादी माणसांप्रमाणे त्यांच्या आंतरिक 
प्रकाशाच्या आधाराने त्यांनी वाटचाल केली. त्या 
वाटचालीत काही समस्या सुटल्या, काही नव्या 
निर्माण झाल्या. काही प्रश्‍न अनृत्तरित राहिले, 
काही उत्तरे मिळाली. ही उत्तरे शोधताना हे सर्व- 
जण स्वतःशी प्रामाणिक होते हे मात्र जाणवल्या- 
क्षिवाय राहत नाही. यन आणि अपयश हे व्याव- 
हारिक मोजमाप यांच्या आयुष्याला लावता येणार 
नाही. ज्या वृत्तीने ते जगले ती वृत्ती महत्त्वाची आहे. 
घटनांपेक्षा घटनांत सहभागी होणाऱ्या व्यक्तींच्या 
मनांची आंदोलने पाहणे जास्त महत्त्वाचे असते, 


४४ 


जीवनातील विसंगती आणि आंतरिक सुसंगती यांचा 
गोफ कसा विणला जातो हे पाहण्यात अनिर्वचनीय 
आनंद असतो. देशाचे, समाजाचे भले व्हावे यासाठी 
विशिष्ट तत्त्वाशी हे मित्र एकनिष्ठ राहिले. जीवन हे 
इतक्या गुंतागुंतीचे आहे को त्यांच्या विचारधारा, 
त्यांची तत्त्वे अपुरी पडली. गेल्या चार दशकांच्या 
खडतर वाटचालीतुन घडलेली ही साता उत्तरांची 
कहाणी व्यावहारिक अर्थाने सुफल नाही, ती अपूणही 
आहे; पण आपले मन या कहाणीत गुंतले आहे, कारण 
ती अनामिकांची संवषंगाथा आहे अश्ी आपली 
भूमिका श्रीनिवास गोखले यांनी समारोपाच्या पत्रात 
मांडलेली आहे. मला वाटते, श्रीनिवास गोखले यांची 
भूमिका हीच लेखकाची भूमिक्रा आहे. शेवटी पक्ष 
बरोबर, व्यक्ती बरोबर की प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती 
बरोबर हे ठरविणे अवघड असते. या तर्वांचा साक- 
ल्याने तिर्माण होणारा अनुभव आणि हा अनुमव 
घेणारे मानवी मन हेच महत्त्वाचे असते. त्यामुळे या 
कार्येकत्यांचे भावविश्व टिपण्यात प्रा. प्रधान मति- 
शय यशस्वी क्षालेले आहेत असे म्हटले पाहिजे. 


“ साता उत्तराची कहाणी * हे कोणत्या प्रकारचे 
लेखन मानायचे ? या सबंध लेखनाला फार चांगला 
घाट लाभलेला आहे. हे इतिहासाचे पुस्तक नव्हे, 
आणि ही कादंबरीही नव्हे असे लेखकाने सुरवा- 
तील!च स्पष्ट केलेले आहे. तसे हे त्रिचारांचे भाव- 
विइवच होय. विचारसंघर्षातील नाटय आपल्याला 
विलोभनीय वाटते असे त्यांनी म्हटलेले आहेच. 
शिवाय वा. म. जोशांच्या कादंबरीलेखनातील काव्य- 
शास्त्रविनोदाची लेखकाची आठतण औषित्यपूणे 
वाटते आणि पुस्तकाच्या मथळ्यातील कहाणी हा 
शब्दहो साभिप्राथ वाटतो. हेतुपूर्वक केलेले वेचारिक 
पातळीवरचे गंभीर लेखन लालित्याच्य़ा पातळीवर 
व्पक्त करणे ही आधुनिक गद्यलेखनातील नवी 
दिशा आहे. डॉ. अनिल अवचट यांचे एकमेव उदा- 
हरण आतापर्यंत सांगता येण्यासारखे होते. आता 
प्रा. प्रधानांचे हे लेखनही अश्या दुभिळ लेखनप्रकारा- 
मध्ये मोलाची भर घालणारे ठरेल याबद्दल शंका 
वाटत नाही. 


-मधु कुलकर्णी 


नवभारत 


एप्रिल, १९८२ 


कि ९ य 
समथ दशन $ संपा. शा. गो. मुद्गल, श्री. र. 
कावळें व अनिदृद्ध कुलकर्णी; प्रकाशक प्राचायं 
दांडेकर वाडमय प्रकाशन मंडळासाठी कॉन्टिनेंटल 


प्रकाशन, पुणे ३०; १९८२; पू. ३६२; कि. ३५ 
रूपये. 
श्री समर्थ रामदास स्वामी यांच्या ३०० व्या 


पुण्यतिथिनिमित्त लिहिलेल्या चिकित्सक लेखांचा हा 
सग्रह पुण्याच्या मान्यवर संस्थेने- कॉन्टिनेन्टल 
प्रकाशहनाने- प्राचाये दांडेकर धाभिक, दैक्षणिक व 
सांस्कृतिक वाडमय प्रकाशन-मंडळासाठी, प्रकाशित 
केलेला आहे. 

हे सव॑ लेख अभ्यासपूणे आहेत. मराठीतील 
जाणकारांच्या सिद्धहस्त लेखणीतून ते उतरलेले 
आहेत. या सवं लेखातील विझेषता म्हणजे त्यांत ल 
वित्रिधना. आधुनिक सामाजिक संदर्भातील नवी 
आव्हाने पेलण्यास समर्थांची शिकवण कितपत उप- 
योग। पडेल, याचा श्ाध घेत घेत यातील सव लेख 
लिहिलेले आहेत, हा या संग्रहाचा विद्षेष आहे. 
आणि याला कारणही आहे. महाराष्ट्रातील संत- 
पचायतनात समर्थांचे आगळेपण विशेषत्वाने सर्व 
विचारवंतांच्या लक्षात भरते, हे ते कारण होय. 


समर्थांचो ही आगळी जीवनदृष्टी 


न डॉ. फडकुले 
यांनी आपल्या लेखात समर्थपणे जं 


विज्द केली 
आहे. ते म्हणतात, * रामदासांच्या आरंभकाळातील 
वाझ्पयातून संसारविषयक भिदेचे काही उतारे 
काढून अस्य संतांहून त्यांची प्रपंचाची भमिका 
निराळी नाही, असे सांगण्यात येते; पण प्रवृत्ती 
पराक्रप आणि पोरुष या मूल्यांवर त्प़ांनी दिकेला 
भर हाच मुख्यत: लक्षात घ्यावा लागतो, खरे राम- 
दास त्यातच सामावळेळे आहेत.' आणि हे खरेच 
आहे. अहो | ' मारिता मारिता मरावे? अश्ली 
क्षात्रवृत्ती जोपासणारा संदेश भगवान श्रीकृष्णानंतर 
अगदी नि:संकोचपणे देणारा असा संत, हा आपल्या 
आगळपणाने उठून दिसत नाही, असे कोण म्हणू 
शकेल? त्या काळच्या भयानक दुर्दशने रामदासांचा 
ऊर काटून जातो व ते लोकांना निष्किपपणे ही 
उसा पाहूत न बसता ' देवट्रोही तितुके कुत्रे । 
मारूनि घालावे परते । देवदास पावती पुत्र । यदर्थी 


ग्रेथपरीक्षण 


संशय नाही ॥ असा निर्वाणीचा आदेश देऊन, थंड 
झालेल्या समाज-मनात ते वन्ही चेतवितात. ते 
म्हणतात, “ साहेबास लोटांगणी जावे व नीचासारखे 
व्हावे । आणि देवास न मानावे । हे कोण ज्ञान? ' 
पण, वर्णानां ब्राह्मणो गुरू: , म्हणून टेंमा मिरवणारे 
* ब्राह्मण बुद्धीपासून चेवळे । आचारापासून भ्रष्टले । 
गुरुत्व सांडून जाले । शिष्य शिष्यीचे ' अशी स्थिती 
सभोवार पाहिल्यावर, त्यांच्या मनाची लाही झाली. 
विश्वाची चिता वाहणारे त्यांचे मन त्यांना भाक्रो- 
शून सांगू लागले, अरे ! आता रणांगणातूऱन पळून 
जायचे नाही. तसे केलेस तर * धमे गेलाच * म्हणून 
समज. या विचारमंथनातून त्यांना साक्षात्कार 
होतो, आता, “ मराठा तितुक्रा मेळवावा । आपला 
महाराष्ट्रधमे वाढवावा, येविषयो न करिता तकदा । 
पूवंज हासती ।।' 

येथे त्यांची दृष्टी संकुचित नाही. सर्व महाराष्ट्र 
व त्यातील स्व लोक हे ' मराठे ' आणि त्यांची 
संघटना गांधावी असे ते आवर्जून सांगतात. 

समर्थांना ब्र'ह्मणांचे पक्षपाती म्हणून त्यांची 
हेटाळणी करण्याचा विचारवंतांत एक प्रघात आहे. 
तो किती खोटा आहे, हे रामदासांच्या सर्व समाज- 
धृरिणांस * मराठा तितुका मेळवावा ' अश्ली संघटना 
बांधा या आवाहूनावरून स्पष्ट दिसते. त्यांना जाणीव 
होती की समाजाचे नेतृत्व ब्राह्मण व क्षत्रियांच्या 
हाती परपरेने आलेले आहे; तेव्हा तत्कालीन समाज- 
परिवतेनाचे आव्हान, हाच वगं पेलू शकेल म्हणूनच 
ते ब्राह्मणांना म्हणतात, *“ राज्य नेले म्लेंछ क्षेत्री । 
गुरुत्व नेले कुपात्री' अशी वृत्ती समाजधारणेस 
उपयोगी नाही. पोटाची खळगी भरण्पाकरिता 
लाचारी सोडून द्या. * दावलमलकास जाऊ नका, 
पीरास भजू नका, तुरुक स्वेच्छेने होऊ नका. 
राज्यकर्त्यांच्या भीतीने किवा त्यांना खूष करण्या- 
करिता ' आपणची भ्रष्टावे ' अशी वृत्ती दाखवू 
नका. तसे केल्यास * हुन जनांस भ्रष्टविल्याचे दूषण 
तुम्हाला लागेल. ' याकरिता तुमचा धम ब्राह्मणाची 
मृख्य दीक्षा । मागितली पाहिजे भिक्षा । ओं भवति 
या पक्षा । रक्षिले पाहिजे? हे त्यांनी ब्राह्मणांच्या 
मनावर ठसविण्याचा प्रयत्न केला आहे. भिक्षाहारी 
तो मोकळा राहू शकतो, तो विश्वाचा संसार कर- 
ण्यास मोकळा राहू शकतो, हाच विचार त्यांनी 


४५ 


ब्राह्मणवर्गावुढे मांडला आहे. त्यातूनच त्यांनी महं- 
तांची संघटना बांधली आहे. 

हे महंत ज्ञानी व निस्पृहवृत्तीचे पाहिजेत यावर 
त्यांचा कटाक्ष होता. हा महंत लोकसंग्रही व समपित 
वृत्तीचा असावा, हीहो महंतांची वैशिष्टे त्यांनी 
मानली आहेत. लोकसंग्रहा'ला भिक्षावृत्ती अधिक 
अनुकूल ठरते. ' भिक्षामिषे लोक पारखावा ' * नित्य- 
नूतन हिंडावे उदंड देशाटन करावे '. ह्या वृत्तीने 
ब्राह्मणांनी वागावे, आणि ' देव मस्तकी धरावा | 
हलकल्लोळ करावा ' ' उत्तम गुण तितुक्रे घ्यावे । 
घेऊन जनांस शिकवावे । उदंड समुदाय करावे| 
परी गुप्तरूपे || युक्‍्तिबरद्धीने भरावे । जाणते करूनि 
व्रिखरावे | नाना देसी || ' असा धमंप्रचार व राष्ट्र- 
बांधणी या दोत उद्देशांतून त्यांनी ब्राह्मणांची स्तुती 
केली आहे. त्याबरोबरच ते भ्रष्ट होत चालले आहेत, 
याची जाणीव देऊन त्यांची निभंत्संनाही केली आहे 
आणि त्यांच्या अस्मितेला आव्हान देऊन राष्ट्रवांध- 
णोच्या कार्यात मोठा सहभाग द्यावा असे त्यांना 
आवाहन केले आहे. 

“मराठा ' संघटना बांधून, महाराष्ट्रधर्म वाढवून 
या आनंदवन भुवनात-भ।रतात- सवंत्र विजिगीषू 
क्षात्रवृत्त, निर्माण करावी, अशो त्यांची जीवितदृष्टी 
आहे. अश्या महामानवाचे ' ब्राह्मगांचा पक्षपाती 
अशा शब्दांनी मूल्यमापन करणे, हे काही मोठ्या 
बृद्ध॑चे लक्षण नव्हे, असे मला वाटते. ते ब्राह्मण्याचे, 
क्षात्रवृत्तीचे पक्षपाती होते, ब्र'ह्मणांचे व उच्चवर्णी - 
यांचे पक्षपाती नव्हते. जेव्हा जव्हा ते ब्राह्मणांच्या 
स्तुतीपर एखादे वाक्पर उच्चारतात, तेव्हा तेव्हा 
* ब्राह्मण्य ! हे श्रेष्ठ आहे, असाच त्यांचा अभिप्राय 
असतो. हा अभिप्राय श्री. मनोहर शिरवाडकरांती 
आपल्या लेखातून चपखलपणे मांडला आहे, 

या लेखसंग्रहातील बहुतेक विचारवंतांनी तत्क्रा- 
लीन सामाजिक संदर्भात ' चातुवंण्यं योग्य की अयोग्य! 
हा ज्वलंत प्रश्‍न नव्हता, हे मान्य केलेच आहे. 
यामुळेच ज्ञानेश्‍वर-तुकारामादी वारकरी पंथीय 
संतांनीही चातुवंण्यं व्यवस्थेचे समथेनच केले आहे. 
तुकारामासारखे संतही ब्राह्मणनिदा करणाऱ्या 
अधमांचा जन्म, त्याच्या आईचा अंत्यजाशी अनैतिक 
संबंध आल्याने झाला असला पाहिजे असे स्पष्टपणे 
म्हणतात. ' चोखा मेळादी ' अस्पृश्यवर्गातील संतांनी 


४६ 


आपल्या पददलित स्थितीबद्दल पांड्रंगाजवळ गाऱ्हाणे 
गायिले आहे; पण त्यांनीदेखील चातुवेण्यंव्यवस्थे- 
बहृल बंडाचा झेंडा उभारला आहे, असे नाही. 

या स्वच संतांनी अध्यात्म-क्षेत्रात उच्चनीचतेला 
वाव दिला नाही. सवे वर्णातील स्त्रीपुरुष या क्षेत्रात 
समसमान आहेत, असे आपले साक्षात्कारी मत 
नोंदविले आहे. सम्थही याला अपवाद नाहीत. ते 
म्हणतात, 

“* भेटो कोणी येक नर घेड महार चांभार 

त्याचे राखावे अंतर या नाव भजन । 

याबरोबरच त्यांना स्पर्शास्प्ष्भेदही मान्य नव्हता 
हे त्यांच्या ' ऐसे कसे रे सोवळे, जे शिवता होतसे 
ओवळे? या असा भेद मानणाऱ्याची निभंत्सेना 
करणाऱ्या उद्गारांवरून स्पष्ट दिसते. 

चाफळच्या राममंदिरात रामाच्या मूर्तीची प्राण- 
प्रतिष्ठा करण्याच्या वेळची एक आख्यायिका प्रचलित 
आहे. या राममंदिराच्या उभारणीत दलितसमाजाचा 
मोठा वाटा होता. प्राणप्रतिष्ठेच्या महोत्सवाच्या 
भोजनसमारंभात त्यांनी या सर्वांना आग्रहाने 
निमंत्रण दिले होते. पण ऐनवेळी या अस्पृश्यांच्या 
पंक्तीस स्पृश्यवर्ग, विशेषतः ब्राह्मणवर्ग बसण्यास 
तयार होईना. त्यांची पंगत वेगळी असावी असा 
यांचा आग्रह होता. पण रामदासांनी तो मानला 
नाही. त्यावेळच्या संदर्भात, असे करणे कोणी निंद्य 
मानले नसते. ही गोष्ट रामदासांच्या मनात असलेली 
शूद्रातिक्यूद्रांबद्दळची अनुकंपाच दशंविते. 

सध्याच्या राजकारणात, तसेच समाजकारणात 
जातिसंस्थेचे उच्चाटन करण्यावर भर आहे. ते 
योग्यही आहे. पण या आजच्या संदर्भातुन तीनशे 
वर्षांपूर्वीच्या सामाजिक प्रनांचे मूल्यमापन करणे 
योग्य ठरणार नाही. समाजात काही परिस्थितीमुळे 
वेळोवेळी निर्माण होणाऱ्या उच्चनीचतेवर त्या त्या 
काळच्या समाजधुरिणांनी ह्ल्ले केलेले आहेत. अशा 
रीतीने या उच्चतीचतेची धार बोथट करण्याचा 
प्रयत्न इतिहासकाळात अनेकदा झालेला आहे. पण 
चातुवेण्येव्यवस्था संघटितपणे उखडून टाकण्याचा 
प्रयत्न आज ज्या प्रमाणात होतो आहे, तेवढ्या 
प्रमाणात पूर्वी झालेला नाही, हे एक ऐतिहासिक 
सत्त्य आहे. 


नवभारत 


एप्रिल, १९८२ 


भगवान बुद्धाने असा प्रयत्न केला, असे म्हणण्याची 
हल्ली फॅशन झाली आहे. पण, त्याने जन्मजात 
चातुवेर्ण्यावर हल्ला चढविला होता. वर्णाश्रम-धमं- 
व्यवस्थेवर असा हल्ला चढविला नव्हता, असे 
आधूनिक काळातील महामानव डॉ. आंबेडकर 
यांनीच आपल्या ' शूद्र कोण ? या ग्रंथात आवर्जन 
नमूद केलेले आहे, हे या संदर्भात लक्षात घेण्या- 
सारखे आहे. जन्मजात चातुवेर्ण्यावर गीतेने व त्या- 
नंतर निर्माण झालेल्या भागवत-पंथानेही बुद्धाच्या 
अगोदर हल्ला चढविला होता, हेही येथे लक्षात 
घ्यावे लागते. 

रामदास शिवाजीचे राजकीय गुरू नव्हते, असे 
एक विधान जातीय दृष्टिकोनातून केले जाते. याचीही 
या लेखसंग्रहात चर्चा येणे अपरिहायंच होते. ती तशी 
आली आहे. ब्राह्मण जातीच्या लेखकांनी आपल्या 
जातीची प्रतिष्ठा वाढविण्याकरिता रामदासांना 
क्षिवाजीचे राजकीय गुरू केले, हे ' ब्राह्मणांचे कसब? 
आहे, असा हा जातिद्वेषावर आधारलेला आरोप 
आहे. 

असा आरोप करणारे : विचारवंत ? हे राम- 
दासांचे * आगळेपण ' मान्य करितात. हे रामदासांचे 
आगळपण, समाजात क्षात्रवृत्ती जोपासण्यात ; आधी 
नेटका प्रपंच करावा, मग घ्यावे परमाथंविवेका, 
असे आग्रहाने प्रतिपादण्यात ; जो प्रपंची खोटा तो 
परमार्थीही खोटा असे समाजास बजावण्यात; दैवाला 
दोष न देता, भचूक यत्न करण्यावर भर द्यावा असे 
जनमानसावर ब्रिबविण्यात आहे हेही सर्वांना 
मान्य आहे. मात्र, त्यांचे म्हणणे एवढेच कौ, समथ 
रामदासांचा शिवाजीच्या राजकारणाशी काही 
संबध नव्हता, शिवाजीच्या दैनंदिन राजकारणात 
समर्थांच्या सल्ल्याशिवाय पान हालत नसे असा 
दावा समर्थ श्रिवाजीचे राजकीय गरू होते असे 
मानणाऱ्यांचाही नाही. त्यांचे म्हणणें एवढेच को 
शिवाजीच्या राजकीय उदृष्टांच्या सिद्धीस रामः 
दासांचे बहुमोल साहाय्य झाले होते. असे साहाय्य 
प्रत्यक्ष झाले कौ, अप्रत्यक्षरीत्या झाले हाही एक 
मुद्दा या वादात महत्त्वाचा असतो. या वादात 
आणखीही एका मुद्द्याचा परामश घ्यावा लागतो. 
तो असा : शिवाजीची रामदासांज्ञी पहिली भेव्चं 
मुळी सन १६७२ च्या एप्रिळ महिन्यात झाली; 


ग्रंथपरीक्षण 


त्यामुळे समर्थ शिवाजीचे राजकीय गुरू होते, हे 
विधान लटके ठरते. 

शिवाजीचे राजकीय उद्दिष्ट काय होते, हे येथे 
समर्थांच्या शब्दांतच उद्धृत करतो. 

* तुमचा मृख्य धर्म राज्य साधन करून धर्म- 
स्थापना, देव ब्राह्मणांची सेवा, प्रजेची पीडा दूर 
करून पालन रक्षण करावे, हे व्रत संपादून त्यात 
परमार्थ करावा ' ज्ञानवृद्ध इतिहाससंशोधक सेतु 
माधवराव पगडी आपल्या लेखात यावर भाष्य 
करिताना म्हणतात, ' ही वाक्ये अजोड आहेत.' 

यावरून हेही स्पष्ट व्हावे की, समर्थांच्या डोळ्यां- 
पुढेही हेच उद्दिष्ट होते. याकरिताच मराठ्यांची 
संघटना बांधून, महाराष्ट्रधर्म वाढविण्याची प्रेरणा 
ते सर्वांना देतात. याबरोबरच ' सामथ्ये आहे चळ- 
वळीचे। जो जो करील तयाचे । परंतु तेथे भगवंताचे 
अधिष्ठान पाहिजे।' चळवळ करा पण ती सत्मवृत्ती- 
वर आधारा, असा इशाराही ते सर्वांना देतात. 
* बहुत लोक मेळवावे। एक विचारे भरावे । कष्ट 
करोनि घसरावे । म्लेंछावरी । आहे तितुके जतन 
करावे । पुढे आणिक मिळवावे । महाराष्ट्र राज्य 
करावे । जिकडे तिकडे ।' समर्थांची 'महाराष्ट्र राज्य' 
करण्याची दृष्टी व शिवाजीचे उद्दिष्ट अगदी एकच 
होते यात संशयाला जागा नाही. समथ प्रताप- 
गंडच्या भवानीस सवाल करितात, ' दृष्ट संहारिले 
मागे । ऐसे उदंड ऐकितो। परंतु, रोकडे काही । 
मळ सामधथ्ये दाखवी ।॥। येकचि मागणे आता । द्यावे 
ते मजकारणे । तुझा तृ वाढवी राजा । सौघ्न 
आम्हाचि देखता ॥ या रोकड्या सवालाच्या पाठी- 
मागची भूमिका “ हिंदवी स्वराज्य व्हावे, ही श्रींची 
इच्छा! या शिवाजीच्या भूमिकेशी एकात्मता 
दाखविते. 

या भूमिकेतूनच समथे चाफळखोर्‍्यात राहून 
जीवनाच्या सर्व अंगांना स्पर्श करणारी महंतसंघटना 
बांधीत होते. या संघटनेचे उददिष्टच मुळी ' मराठा 
तितुका मेळवावा ' हे होते. या संघटनेद्वारा शिवा- 
जीला आपले राजकीय उदिष्ट साधण्यास समर्थांनी 
साहाय्य केले. मग, तुम्ही ते प्रत्यक्ष केले कौ अप्रत्यक्ष 
रीत्या केले अश्या शुष्क वादात रस घेतला, म्हणून 
समर्थांचे शिवाजीला साहाय्य झाले, हे नाकारता 
ग्रेणार नाही. - 


-&-4 


समर्थांच्या या ' महाराष्ट्रधर्म ' वाढविण्याच्या 
पाश्वंभूमीवर समर्थांची व शिवाजीची प्रत्यक्ष भेट 
केव्हा झाली हा मुद्दा गौण टरतो. तथापि, या वादाचा. 
सुसंवाद दशविण्याकरिता, त्याची चर्चा येथे प्रस्तुतः 
आहे. 

कागदोपत्री पुराव्यावरून.समर्थांची व शिवाजीची. 
पहिली भेट सन १६७२ च्या एप्रिलात झाली असेः 
काही पंडितांचे मत आहे. येथे हे लक्षात घ्यावे' 
लागते की, अशा महत्त्वाच्या व्परक्‍तींबाबत नेहमीच. 
निर्णायक स्वरूपाचा कागदोपत्री पुरावा मिळतोचः 
असे नाही. अहो ! ज्याच्या नावावरून विक्रमसंवतः 
आजतागायत गेली २०३८ वर्षे अव्पराहत चालत 
आलेला आहे, त्याच्याविषयी * कागदोपत्री ' पुरावाः 
नाही. म्हणून पाश्‍चात्त्य पंडितांनी अशी व्यक्‍ती 
झालीच नाही, असा पवित्रा घेतला; आणि त्याचीच 
री आपले भारतीय पंडित ओढीत आहेत. अगदी 
अलीकडे भारतीय पंडित या प्रश्‍नाबाबत निराळी 
भूमिका घेत आहेत, ही सुदैवाची गोष्ट आहे. जेथे 
कागदोपत्री पुरावा मिळत नाही, तेथे परिस्थितिजन्य, 
फार काय परंपरेने चालत आलेल्या दंतकथांचा 
पुरावा ग्राह्य मानावा, असे पाइचात्त्य इतिहासज्ञांचे' 
मत आहे. समर्थांच्या जीवनाचे सुत्र तर 'अखंड' 
येकांत ठेवावा ... उदंड करी गुप्तरूपे । भिकाऱ्या- 
सारिखा स्वख्पे.... राजकारण बहुत करावे । परंतु 
ते कळोच नेदावे ' असे एकांतात राहून गुप्तपणे 
बहूत राजकारण करण्याचे ते या बावतीत आणखी 
एक पथ्य़ सांगतात, ' इशारतीचे बोलता नये । 
बोलायचे लिहो नये. ' समर्थांचे वागणे तर ' आधी 
केले मग सांगितले . असा हा “ उत्कट भव्य तेचि 
घ्यावे । मळमळीत अवघेचि टाकावे । निस्पृहापणे 
विख्यात व्हावे । भूमंडळी ॥'- निस्पृहू पण सावधान- 
पणे अखंड राजकारण करणारा महामानव शिवा- 
जीच्या कार्यात जे जे अवश्य व शक्‍य, तेते तो 
करीत असला पाहिजे, हे जे परंपरेने मानले जाते, 
तेच ऐतिहासिक सत्य आहे, हे ग्राह्य धरलेच पाहिजे. 

संमथे आपल्या वयाच्या ३७ साव्या वर्षी 
म्हणजे सन १६४५ च्या सुमारांस भापली भारत- 
भ्रमंती पुरी करून जांबला मातेला दिव्यदृष्टी देऊन 
कृष्णाखोऱ्यात आपले काये करू लागले. त्यांचे 
ब्रास्तव्य बरीच वर्षे शिवथरघळीत होते. या घळीतून 


4-4 


राजगड, रायगड व तोरणा हे कल्ले दिसतात. या 
तोरण्यावरच शिवाजीने आपल्या राज्य-बांधणीच्या 
कार्याची महुर्ममेढ रोवली. या घळीपासुन अवघ्या २ 
फर्लाग अंतरावर कुप्रमिद्ध चंद्रराव मोऱ्याचा व!डा 
होता. समर्थ या घळीत राहायला आल्यावर २1३ 
वर्षांत शिवाजीराजाने चंद्रराव मोऱ्यास ठार 
मारले व आपल्या स्वराज्यबांधणीच्या कार्यातील 
एक मोठा अडसर दूर केला. हो घटना सन १६५६ 
च्या सुपाराची. ही काय समर्थांना ठाऊक नसावी ? 
गप्तपणे उदंड कार्ये करणाऱ्या समर्थांचे शिवाजी 
महाराजांना या कार्यात प्रत्यक्ष साहाय्य झाले 
असावे, असे तिर्णाप्रक रीत्प़ा मानण्पाइतपत हा 
समपंक परिस्थिनिजन्य पुरावा आहे. समथ व 
शिवाजी हे दोघेही महामानव. एकाच ध्येयाने 
प्रेरित झालेले हे दोष्रेही एकमेकांच्या अगदो जवळ 
राहत असताता, व कार्य करीत असताना ह्या 
दोघांनी, एकमेकांची विचारपूस केली नसेल, एक- 
मेक्रांची भेट घेतली नसेल, असे मानगे म्हणजे, 
आमच्याजवळ कल्पनाशक्तीचा पूणे अभाव आहे 
अश्ली कबुकीच देण्पासारखे नाही का? अल्ला 
बोलक्या घटनांचा अस्त्रया्थ न लावता ' कागदोपत्री 
बुराव्य़ाचा मागोवा घेत बसणे, याला इतिहास- 
संशोधन म्हणता येणार नाही 


हे सारे इतिहागसंशोधक, समर्थांचा व महा- 
राजांचा, सन १६७२ ते १६८० या काळात अगदी 
निकटचा संबंध होता, हे निविवादपणे मान्य कर- 
तात. आणि तेच, कवी भूषण (सन १६७४ ), 
बखरकार सभासद (सन १६९६ ) यांनी तसेच 
इतर काहींनी समर्थांचा आपल्या ग्रंथांतून नुसता 
उल्लेखही केला नाही याविषयी आइचये व्यक्‍त 
करितात. ज्या काळात या दोघा महापुरुषांचा 
घनिष्ट संबंध होता, त्याच काळातील लेखक जरया 
संबंधांचा उल्लेख करीत नाहीत, तर इतरत्र या 
संबंधाविषयी * कागदोपत्री ' पुरावा मिळत नाही, 
यावरून त्या दोघांची पहिलो भेट ' सन १९७२ 
एप्रिल 'च्या पुर्वी झालीच नाही, या म्हणण्यात काय 
हशील आहे? 


समर्थ राजकारणी संत होते व समर्थांचे जन- 
जागरगणाचे राजकारण शिवाजीच्या राजकारणास 


नवभारत 


पग्रिळ, १९८२ 


साहांटपरभूत ठरले हे निडिचित. मग ते शिवाजीचे राज- 
कीय गुरू होते की नाही असला निरथेक वाद उप- 
स्यित करण्यात अथ नाही. 


या लेखसंग्रहातील चर्चा समर्थांच्या चरित्रावर 
चिकित्सक दृष्टीला भरपूर खाद्य पुरविते यात संशय 
नाही. 


समर्थाच्या उत्तुंग व्यक्तिमत्वातील लोभसवाणे 
पैलू विशद करणारे या संग्रहातील सारेच लेख 
समथं लेखणीतून उतरलेले आहेत. तथापि, त्यातील 
प्रा. जाधवांचा ' आनंदवनभुवन : एक सांस्कृतिक 
अन्वयार्थ ' हा ल्ख महाराष्ट्र-संस्कृतीची घडण 
हेरताना मार्गदर्शक ठरावा, श्री. अनिरुद्ध कुलकर्णी 
यांचा * आधुनिकता आणि समर्थांची प्रस्तुतता ' हा 
एक या संग्रहातील आगळा लेख आहे त्यांनी सम- 
रथाच्या स्थलकालातीत प्रतिभेचे रोचक दशंन घडविले 
आहे. समर्थांची * यत्न तो देव जाणावा ' ही धारणा 
आधुनिक्तांना रुचावी अशीच आहे. पण अनिरुद्धांनी 
€ अचूक यत्न तो देव आणि चुकीचा यत्न तो देत्य 
हा समर्थांना अभिप्रेत असणारा अर्थ अचूक शब्दांत 
विशद करून आपल्या सखोल अभ्परासाची प्रचोती 
आणून दिली आहे. त्यांचे समर्थांच्या ' यत्नवादा- 
वरील भाष्य मुळातूनच अभ्यासले पाहिजे, ' यत्न, 
सामधथ्यं, संघटना व विवेकी नेतृत्व ' हौ समाजाला 
सतत उन्नतोपथावर नेणारी चतुःसुत्रो आहे. ही 
समर्थांची शिकवण आधुनिकांनाही मोहविणारी आहे 
हे अनिर्द्धांनी ममिक शब्दांत या लेषात मांडले 
आहे. या संग्रहातील हा लेष्व अश्पासला पाहिजे 
इतका सरस वठला आहे. प्रा. रावमाहेब कसबे यांचा 
“समर्थकाळीन सामाजिक प्रश्‍न व समर्थांची आधु- 
निक प्रतिमा ' हा लेखही आपल्या वेगळेपणाने वाच- 


कांचे लक्ष वेधून घेतो व त्याला विचार करायला 
लावतो 


या सग्रहास छोटीशीच पण समर्थांच्या शिववणीचे 
सार अध्यात्मयुक्‍त व्यवहारवाद? या अचूक झाब्दांत 


व्यक्त करणारी समर्थभक्त प्रा. के. वि. बेलसरे यांची 
प्रस्तावना लाभली आहे 


आपल्या या देशाचे वैभवशाली, पराक्रमी असे 

आनंदवन भुवन व्हावे, हे समर्थांचे उत्कट व भव्य 
प 

स्वप्न आपणा सर्वास प्रेरणा देणारे ठरो, अश्या प्रय 


ग्रेंथपरीक्षण 


त्नास वाहिलेला हा ३७८ पृष्ठांचा संग्राह्य लेख- 
संग्रह सध्याच्या सवंकष महागाईच्या काळात 
अवघ्या ३५ रुपयांत उपलब्ध करूत दिल्याबद्दल 
कॉन्टिनेन्टलचे श्री. अनंतराव कुलकर्णी यांचे अभि- 
नंदन करतो. 

- श्री. द. कुलकर्णी 


५ दिगंत! : (काव्य) अनुराधा पाटील; कुशा 
प्रकाशन, सुंदरनगर, नागेशवरवाडी, औरंगाबाद; 
१९८१, पृ. ८०, मूल्य १८ रु. 


* दिगंत ', सौ. अनुराधा पाटील यांचा पहिला- 
वहिला काव्यसंग्रहू. प्रथमदशंनीच त्याच्या देखण्या 
आणि बोलक्या मुखपृष्ठानं मोहित केलेलं, म्हणून 
कवितांचा आस्वाद घेण्याची ओढ लागून गेली. 
मुखपृष्ठाच्या राखी रंगाच्या पार्वंभूमीवर सप्तरंगांत 
घडविलेलं आजच्या वास्तव जीवनाचं दशंन संपुर्ण 
समाजजीवनाला व्यापून राहणारं, म्हणून प्रतिका- 
त्मक वाटतं. आज ज्ञान-विज्ञानाने मानवी जीवनाची 
उंची इतकी वाढलेली प्रत्ययाला येते कौ, ती सामान्य 
माणसाला गाठताच येणार नाही हे ध्यानात येतं. 
आणि मग जे स्वप्नील आहे ते किती किती दूर !- 
अगदी दिगंतापर्यंत पोहोचल्याचं जाणवतं. तेथपर्यंत 
एकट्या माणसास वाटचाल करणे असंभवच ! 
अक्षा वेळी जीवनाच्या वाटचालीत मंदपणे येणाऱ्या 
पर्जन्यधारांच्य़ा शिडकाव्यातच समाधान मानावे 
लागते. दिगंतापर्यंत दृष्टी लावून उदास होणार्‍या 
मानवी मनाचं वैजनाथ दुलंग्यांनी आपल्या चित्राने 
घडविलेले दह्षंन तितकेच अथपूर्ण आहे. आतील 
रेखाटन त्याची सार्थकता सांगून जाते. 

अशा रोतीने प्रथमदशंनीच मोहिनी घालणाऱ्या 
€ दिगंत ' चे अंतरंग तसे नसते तरच नवल! या 
संग्रहातील पहिल्याच कवितेत कवयित्री सांगून 
टाकते की- 

* पालवी फुटावी स्वप्नांना असा तु 

डोळ्यात बुडत जाणारा 
उजळत जाताहेत दिशादिशा 
वाऊस . भाभाळभर झालेला 
त्त. भा. ७ 


४९ 


उलगडतोय आज' भ्रमंतीचा अर्थ 
वादळे थांबल्या वर मनात 
रुजत जावीत आत आत मुळे मातीत, 
तसा तू माझ्यात, ” (पृ. ९) 


जीवनाच्या वाटेवर पावले टाकताना पाहिलेली 
स्वप्नं, त्यांच्या परिपुर्तीसाठी वाटचाल करीत अस- 
ताना बरसलेल्या उन-पावसाच्या आठवणींचा सयंकर 
काळोख ' दिगंता'पर्यंत पसरलेला पाहून, वास्तवाचे 
भान आलेल्या शोकविव्हृल मनाची स्पंदने म्हणजे 
£ दिगंत ' ! या दिगंतापयंतच्या वाटचालीत अनेक 
माणसं भेटत असली तरी, तेथे मने मात्र दोनच 
वावरत आहेत. पैकी एक आहे स्त्रीचं व दुसरं 
पुरुषाचं. पहिलं बोलकं तर दुसरं मुक ! 

स्त्रीमन मूलतः नाजूक, हळवे, मुलायम आणि 
स्वप्नील सौंदयेदर्शनानं वेडावणारं. ब्रास्तवाच्या 
उन्हाळया-पावसाळ्यांनी ते अधिकच घाग्राळ 
होऊन आक्रोशू लागतं. जीवनाच्या वाटेवरील 
आठवणींनी त्याच्या देहाचा कणन्‌ कण ठणकत 
राहतो. त्यांत कधी नाकारलेल्या सुखाच्या आठवणी 
असतात तर कधी स्वीकृताच्या सभोवार पसरलेला 
हिसत कोलाहळाचा काळोख असतो ! अज्ञा काळो- 
खाच्या पलीकडचा प्रका पाहणारं हे मत्त सळा 
मोठं साम्थ्ये्षाळी वाटतं, आपली जगण्याची जिद्द 
व्यक्‍त करताना ते सांगत असतं-- 


५“ केव्हातरी एकदा आपल्या नितळ पावलांनी चालत 

काळोखाचा गंभीर नाद सुगंधी इवासावर तोलत 

दूर नदी पलीकडून पहाटेची साद येईल 

मला पुसून काळोख पहाटभोर होत जाईल ” 
(पृ. १३) 

आणि यासाठीच त्या स्त्रीमनाची सारी धडपड चालू 

क्षसते, याचा प्रत्ययही येऊन जातो. 


तरीही ही जिह ' दिगंता ' पयंतच्या वाटचालीळा 
अपुरी आहे, याचेही या मनाला भान आहे, आपल्या 
एकाकीपणाच्या मर्यादा त्याला जाणबतात आणि 
अपुरेपणाच्या वेदना त्याला असह्य होतात ! ओठ 
मुके बनतात! या मनानं पाहिलेली स्वप्नं आणि 
बास्तव यांच्यांतील विरोधाभास एक्का छोटया कवि- 
तेत न्यक्‍त होतो. 


* दिवस सुद्धा असे येताहेत 
कुणी नव्हतो जसे आपण 
जुन्या दिवसांचे. 
आणि येणाऱ्या दिवसांना 
कुठे थांबायचे तेही. कळत नाहीय्‌ 
पावसासारखंच. ” (पृ. १७) 
हे. असं का होतं आहे ? याचं गूढही त्या मनाला 
उकललेलं आहे. स्त्रीचं ' कन्यादान ' झालं को, त्या 
दानाचं वाटप सुरू होतं. या वाटणीत ज्याचा वाटा 
त्याला मिळाला नाही को, सारी आपली. माणसंही 
परकी होतात; परंतु सर्वांत मोठा वाटा ज्या स्थळाचा 
असतो, ' तो' जर तिच्या जवळ असेल तर मग 
तिला जगण्याचं सामथ्ये लाभतं. दिंगंतापलीकडील 
अनंताष्ासुद्धा ती आकाशव्यापी हातांनी कवटाळू 
धजते ! कवयित्री म्हणते- 
“ तुझ्या पावलावर पावले रेखताना 
नत्रीन उजळत जाईल दिशा, सुर सुर दिगंत ” 
न (पृ. २७) 
पण जे जवळ आहे ते सुद्धा सववंच्यासवे बरोबर 
घेऊन चालावं असा वेडेपणा तिला आयुष्याबरोबर 
मांडता येत नाही, ह्याचंही भान या मनाला आहे. 
मग त्याला'कळून चूकतं की, आपलं असं जे तेही 
सोरं काही पुसुन जातं आणि सगळ्या जीवनालाच 
उदासीनता व्यापुन टाकते. ती जुन्या दिवसांची 
सुखाने भरलेली तिची हरेक संध्याकाळही जेव्हा 
बेईमान होते, तेव्हा त्या एकाकी मनाला वाटू 
लागतं की, - 
“ रहा उभी तू तुझ्याच चित्तेवर 
आयुष्याचं पुरवीत इंधन ” (पृ. ५० ) 
अश्या वेळी मग कधी त्याच मोडक्या कुबड्या आधा- 
राला हव्याहव्याशा वाटतात ; तर कधी आपणच 
आपल्यासाठी एखादा नवा रस्ता शोधावा असं वाटू 
लागतं. त्यासाठी डोळ्यांतले पक्षी “ दिगंता ' कडं 
झेपावतात सुद्धा ! तुटलेले आठवणींचे दिवे. पुन्हा 
:एकदा जोडूही पाहतात. त्याच्या काचेच्या घरासाठी 
तिची नाह्याची निस्संग पावलं वाट शोधीतच राह- 
तांत. आधाशी प्रीतीची वाटचाल चालतच राहावें 
:अंसं वाटू लागतं, 
>) असं..आहे हे. स्वप्नांनी बहुरलेलं, वास्तवाच्या 
दक्षंनातं रक्‍तबंबाळ झालेलं मन. ते. 'संपुंणे मोनव- 


नवभारत 


एप्रिल, १९८२ 


जातीला व्यापूनही कवयित्रीच्या व्यक्‍तिगत जीव- 
नाची भावस्पंदनं बनून वावरणारं. त्याला आपल्या 
एकलेपणाची जाण आहे, वास्तव जीवनाचे भान आहे 
आणि जगण्याची, स्वप्न पाहण्याची तहान आहे. हे. 
सर्व काही अविष्कृत होत जातं ते, खेडे ( एकाको- 
पणा ) , आकाश ( अमर्यादपणा ), अंधार-काळोख 
( व्यथा-वेदना ), पाऊस ( भास ) आणि पाऊल- 
वाटा-रस्ता ( वाटचाल ) ह्या समथे प्रतिमांच्या 
योगे ! हेच “ दिगंत 'चे आणि कवयित्रीच्या कला- 
त्मकतेचे सामथ्ये आहे. कवयित्रीला अजूनही खूप 
काही चालायचं आहे. ते पाहृत राहणं रसिक मनाचं 
काम आहे!!! 

- शिवाजीराव चव्हाण 


खरवड: केशव मेश्राम; धारा प्रकाशन, औरंगा 
बाद; १९८०; पृ. ११८; कि, २० रु. 


प्रा. केशव मेश्रामांचा हा पहिलाच कथासंग्रह, 
यापुर्वी कविता, कादंबरी, समीक्षा, ललित गद्य या 
वाडूमयप्रकारांत प्रा. मेश्रामांनी लेखन केलेले आहे. 
दलित साहित्याचे एक भाग्रही समर्थक असुनही 
मेश्रामांचे साहित्य तसे मराठी साहित्यातील विविध 
प्रवाहांशी " संवादी ' राहिलेले आहे. 

या कथासंग्रहात एकूण बारा कथा आहेत. 'कोळ- 
शाची अक्षरे ', ' सापळा ', ' वेल्हाळ ' आणि 'इलम? 
या कथा सोडल्या तर बाकीच्या कथांतीळ भावविदव 
हे किशोर-कुमारावस्थेतील नायक-नायिकांचे भाव 
विश्‍व आहे. 
या कथांचे वंशिष्ट्य म्हणजे त्या आपल्या सांस्कू- 
तिक जीवनावर अप्रत्यक्षपणे वेधक प्रकाश टाकतात. 
या कथांतील वातावरण बहुतांशी ग्रामीण आहे, 
झोपडपट्टीतील आहे. यातील पात्रांचे आणि त्यांच्या 
भावविश्वात येणारांचे जीवन कमालीचे दबलेले 
आहे, विविध विसंगतींचे आणि अज्ञानाचे भोवरे 
या जीवनप्रवाहात आहेत. या कथांतील विषयांत 
विविधता आहे. शहरांतील धावत्या, सटपटंत्या, 
बेमुवेतखोर जीवनाची रेखाटने जशी येथे आहेत. 
तशीच खेड्यांतल्या भुताटकीने भारलेल्या, देव-देव- 


"षाला नादावलेल्या, अमावास्येच्या रात्री कोंब- 


ग्रंथपरीक्षण 


ड्याच्या मटनाची भूक तृप्त करू पाहणाऱ्या जगा- : 


चाही. 

किशोर-कुमारावस्थेतील नायक-नायिकांचे काही 
भ्रम असतात, त्यांच्या काही मूल्यकल्पना असतात 
आणि त्या भ्रमाचा फुगा येथे व्यवहारी जग हसत 
हसत फोडून टाकते, “ मोर्चा ' मधील भगवंताचा 
आटापिटा बाकीच्या मोचेंवाल्यांच्या वक्तव्याने 
तिरथेक ठरतो. तर * पाठवणी ' मधील सुभद्रा 
निष्पापपणे गुंगीचे ओषध घातलेला सरबताचा 
पेला प्राशन करते. “जिरलेला' मधील कोशी 
असहायपणे चंदनपुढे उभी राहते, तर “आसरा? 
मधील मिलींद गोंधळून जाऊन, डोळे घालवून 
भीक मागत बसतो. 

या भावविदवाचे आणखीही एक अंग आहे. वरील 
कथांतील मुळे निष्पाप आहेत, तर इतर काही 
कथांतील मुले आक्रमक आहेत. जीवनाच्या रेट्याने 
ती दबून जात नाहीत, ती बंड करतात. जीवनातील 
आनंदही कधी मिळवतात. ' बोहूनी ' मधला किसन 
मीरावर सूड उगवतो. “ दमछाक ' मधील चमरू 
शिकारीची मजा लुटतो, ' काटाकाटी ! मधील 
साधुदास देहाडराय गुरुजींच्या चारित्र्याचा पंचनामा 
करणारी पोस्टसं ऐन इन्स्पेक्शनच्या दिवशी लागलेली 
पाहून सुखावतो, पर * पलायन! मधील कृष्णा 
डेड बॉडी घेऊन येणार्‍या माणसांना घाबरवून 
सोडतो, या सार्‍या अनुभवांत क्रोये, मुक्‍त आनंद, 
सूडाचा आनंद अन्‌ एखाद्याची खिल्ली उडवल्याचा 
आनंद आहे. 

या वरील कथांपेक्षा काहीशा वेगळ्या प्रौढ जीव- 
नाचे दशन घडविणाऱ्याही कथा “ खरवड 'मध्ये 
आहेत. * कोळशाची अक्षरे” मधील अनंतराव 
स्मशानात भिवा कोरगावकरांच्या अंत्यविधीसाठी 
गेळे असताना स्वतःच्या मृत्यूचे स्मरण देणारी 


ष्र 


अक्षरे पाहून कोसळतात, * सापळा (मधील विद्या 
प्रीतीच्या ओढीने अरविदाच्या झोपडीकडे जाताना 
दादाच्या सापळ्यात अडकते. ' वेल्हाळ? मधील 
रघुनाथ अप्सरा वस्त्रभांडारातील पुतळ्यांना सज- 
वताना आपल्या जीवनाचे श्रेयस शोधतो, तर 
“इल्य' मधील देवर्षी मित्रमंडळी नव्या नव्या 
नैवेद्याची स्वप्ने बघत राहतात. 

या कथा मानवी जोवनातील शोषण करणारी 
वृत्ती, शोषणाचे दुष्परिणाम भोगणारी प्रवृत्ती आणि 
जीवनातील श्रेयसांचा शोध घेणाऱ्या त्या अनुषंगाने 
येणाऱ्या विविध प्रवृत्ती यांच्या ताणाबाणांनी 
साक्षात होतात. 

या कथांचे वैशिष्ट्य म्हणजे या कथांची भाषा. 
ती विलक्षण ताजी आहे. ग्रामीण, वैदर्भी बोली आणि 
मुंबईत, विशेषतः तेथील झोपडपट्टीत बोलली जाणारी 
हिंदी-इंग्रजीमिश्रित मराठी भाषा यांनी हा आशय 
तोलून धरलेला आहे. 


असे असले तरी या कथांच्या काही मर्यादा 
जाणवतात. या कथांतुन सातत्याने जीवननाट्याचा 
वेध घेण्याचा प्रयत्न दिसतो. लेखक जीवननाट्याचा 
एक स्तर उलगडून दाखवितो; पण जीवननाट्याच्या 
तळाचा वेध ही कथा घेत नाही. मनातील अस्फुट 
भाव-भावनांचे पदर उकलत असताना ही. कथा 
बर्‍याचदा कृती (8९101) च्या पातळीवर राहते. 


ही मर्यादा ध्यानात घेऊनही दलित कथेच्या 
संदर्भात ' खरवड *चा विचार करताना शेवटी असे 
म्हणावेसे वाटते कौ, या कथांनी दलित कथेतून 
आणि एकंदरच दलित साहित्यातूत व्यक्‍त होणाऱ्या 
वेदना आणि विद्रोह यांची एक' वेगळी पातळी 
आविष्कृत केलेली आहे. 


- पंडित ठापरे 


सार-संकलन 


तेलाचा महापूर 

“ज्ञोपेक- तेलाचे उत्पादन आणि निर्यात करणाऱ्या 
देशांची संघटना-स्थापन होऊन एकवीस वर्ष होऊत 
गेली. 'आखाती प्रदेश, दक्षिण अमेरिका आणि उत्तर 
आफ्रिका र्‍या भूभागांतील तेरा देश या संघटनेत 
सामील आहेत. १९७५ च्या सुमारास जगात तेलाचे 
जे 'एकंदर उत्पादन होत होते त्याच्या दोन तृतीयांश 
तेल ओपेक देशांचे होते. तेलाची किंमत सात वर्षांत 
पंधरा पटीने वाढविण्यात ह्या संघटनेने यश मिळविले. 
पैश्यांचा ओघ या देशात येत राहिला, उदा, १९८० 
मध्ये कुवेतचे तेळापासूनचे उत्पन्न १९०० कोटी 
डॉल्सं होते. 

हा हावरेपणा होता कौ औद्योगिक देश आपल्या 
तंत्रज्ञानाचा आणि एकंदर दबदव्याचा गैरवापर 
करून पूर्वी तेल-उत्पादक देशांच्या तोंडाला पाने 
पुसत होते आणि ओपेकने तेलाला साधारणपणे 
योग्य किमत मिळवून दिली हा विवाद्य प्रश्‍न आहे. 
वण आज ओपेक देशांपुढे गंभीर पेचप्रसंग उभा 
राहिला आहे. 

तेलाच्या वाढत जाणाऱ्या किमतीवरील उपाय 
म्हणून भोद्योगिक देशांनी तेलाचा अधिक जपून 
वापर करायला सुरवात केली आणि पर्यायी इंधन 
शोधून काढण्याचे किंवा बनविण्याचे प्रयत्नही 
जारी राखले. शिवाय तेलाच्या भडकलेल्या किम- 
तीचा परिणाम म्हणून औद्योगिक देशांत मंदीही 
आली आणि तेलाची मागणी त्या प्रमाणात कमी 
झाली, भाज तेलाला जी कमी मागणी आहे ती 
काही प्रमाणात मंदीमुळे आहे आणि काही प्रमाणात 
तेलाच्या होत असलेल्या जपणुकीमुळे आहे. पण 
साधारण भंदाज असा भाहे को, तेलाच्या जपणुकी- 
मुळे दर दिवसाला ५० लक्ष बँरलळ एवढी मागणी 
कमी झाली आहे. 

शिवाय भोपेकबाहेरोल देह्यांनी- उदा. ब्रिटन, 
मेक्सिको आणि नॉर्व- आपले तेलाचे उत्पादन 
वर्षाला ३.४ टक्‍के एवढ्या वेगाने १९७४ पासून 


वाढवोत आणले, आज त्यांचे तेलाचे उत्पादन ओपेक 
देशांच्या उत्पादनापेक्षा अधिक आहे. 

ह्या सर्वे घटकांचा एकंदर परिणाम असा झाला 
आहे की तेलाला आज जी मागणी आहे त्यापेक्षा 
तेलाचा पुरवठा कितीतरी अधिक आहे. ह्यामुळे 
तेलाच्या किंमती गडगडत आहेत. गेल्या वर्षी हलक्या 
क्रूड तेलाच्या बॅरेलची बाजारातील (स्पॉट मार्कट) 
किमत ४२ डॉलर एवढी होती. आज ती २९ डॉलर 
एवढी आहे. 

भोपेक संघटनेने तातडीच्या तीन बैठका घेऊन 
अधिकृत किमत जाहीर केली. सव ओपेक देशांवर 
ती बंधनकारक आहे. पण मागणीच कमी असल्यामळे 
तिच्यातील भापला वाटा हस्तगत करण्यासाठी किवा 
वाढविण्मासाठी ओपेक देश पळवाटा काढीत आहेत. 
ते अधिकृत किंमतीत सूट देताहेत किवा उधारीवर 
तेल विकत आहेत ; किवा सरळ कमी किमतीला 
तेल विकत आहेत. इराकने प. जर्मनीशी गप्त करार 
करून बॅरलला २५ डॉलर या किमतीला दररोज 
२,७०,००० बॅरल पुरविण्याची सोय करून घेतली. 
द. आफ्रिकेला तेलाची निर्यात करण्याला भोपेकची 
बंदी आहे. पण आखाती देशांनी ही बंदी धुडकावून 


लावली आहे. त्यांनी गुप्तपणे तेलाचे टॅंकर द. 
आफ्रिकेला पाठवून दिले. 


पण किमती खाली पेऊनही तेलाची मागणी 
कमी होत आहे. या वर्षी मागणी किती राहील 
याचा अंदाज घेण्यासाठी श्रीमंत, तेलाचे प्रमुख भक्षक 
असलेल्या २१ देशांचे प्रतिनिधी पॅरिस येथे जमले 
होते. आपापल्या देशाला किती तेळ लागेल याचा 
अदाज प्रत्येक प्रतिनिधीने सादर केला, एकंदरीत 


या वर्षी मागणी सात टक्यांनी छे 
बक्‍यांनी घटेल असे दिसून 
आाले. गते वित 


ह्या एकंदर परिस्थितीचा विचार करून पक्के 
धोरण मुक्रर करण्यासाठी ओपेकची तातडीची बैठक 
घ्यादी अशी सुचना नायजीरियाने केली आणि 
युनायटेड अरब अमीरेटने ती उचलून धरली, पण 


सारसंकलन 


सौदी अरेबियाने ती अमान्य केली. सौदी अरेबिया 
मोपेकचा अध्वर्यू देश आहे. मोपेक तेलाचे एकंदर 
उत्पादन जे करते त्याच्या ४० टक्के सौदी 
अरेंबिया करते. सौदी अरेबियाला अक्षी बैठक नको 
आहे याचे कारण ओपेक देह्यांमधील जे मतभेद 
आहेत आणि त्यांच्या हितांमधील जे 'परस्परसंघर्ष 
आहेत ते चव्हाट्यावर येऊ नयेत अशी सौदी अरे- 
बियाची इच्छा आहे. 


उदा., इराण घ्या. इराणची अथंव्यवस्था डब- 
घाईला आली आहे आणि इराकबरोबरच्या महा- 
गड्या युद्धात इराण गुंतले आहे. तेव्हा तेलाचे जेवढे 
उत्पादन करता येईल तितके करावे आणि त्याला 
बाजारात जेवढी किंमत येईल तेवढी घेऊन ते 
विकावे असा निर्णय इराणने घेतला आहे. भनेक 
ओपेक देशांना तो पुर्णपणे नापसंत आहे. ओपेक 
देशांमधील हे तणाव इतके वाढले भाहेत कौ एका 
अधिकाऱ्याने पुढील उद्गार गमतीने काढले. “भाज 
जर तुम्ही ओपेक देशांच्या तेल-मंत्र्यांची एका बंद 
खोलीत बैठक घेतली आणि प्रत्येकाकडे पिस्तुल 
असले तर खोलीतून बारा प्रेते बाहेर काढावी 
लागतील.” 


ओपेकमधील जहालांचे -म्हणणे असे आहे की, 
तेलाची किमत वरच्या बाजूला स्थिर राखावी आणि 
हे साधण्यासाठी तेलाचे उत्पादन कमी करावे. 
ज्यांच्याकडे भूगर्भात तेलाचे साठे कमी आहेत 
त्यांच्या दृष्टीने हे फायदेशीर धोरण आहे. पण सौदी 
अरेंबियासारख्या तेलाचे प्रचंड साठे बाळगणाऱ्या 
देशाला ते हानिकारक ठरेल. तेलाची किमत महाग 
राहिली तर औद्योगिक देशांना पर्यायी इंधन परवडू 
लागेल, अश्ली इंधने किवा ऊर्जेचे प्रकार शोधून 
काढण्यासाठी होणाऱ्या संशोधनाला जोराची चालना 
मिळेळ आणि परिणामी तेळाळा असलेली मागणी 
कायमची कमी .होईल अशी त्यांची भीती आहे. 
असे घडले तर त्यांचे भूगर्भातील तेलाचे प्रचंड साठे 
संपत्ती म्हणून निकामी ठरतील. तेव्हा तेलाची 
किमत खाली 'आणावी आणि उत्पादन वाढवावे 
असे त्यांचे धोरण 'आहे. 

ह्या कोंडीतुन वाट कशी निघते हे लवकरच 
दिसेल. 


ष्र 
अमेरिकेची सुरक्षितता 


राष्ट्राध्यक्ष रेगन यांचे संरक्षणविषयक धोरण 
ज्या गृहीतकृत्यावर आधारलेले आहे ते असे मांडता 
येईल : प्रत्येक प्रकारच्या शस्त्रव्यवस्थेमध्ये अमेरिकेने 
रशियाची बरोबरी साधल्याशिवाय अमेरिका सुर- 
क्षित आहे असे म्हणता येणार नाही, अँड्मिरल 
एच्‌. जी. रिकोव्हर यांना हे गृहीतकृत्य धोका- 
दायक वाटते, वयाच्या ८२व्या वर्षी ते नुकतेच 
संरक्षणखात्याच्या नियोजनविभागामधून निवृत्त 
झाले. त्यांचे म्हणणे असे आहे की उदा., 
रशियाकडे जेवढ्या आण्विक पाणबुड्या आहेत 
तेवढ्यातरी अमेरिकेकडे असल्याच पाहिजेत असे 
मानायचे कारण नाही. भाज अमेरिकेकडे एवढ्या 
पाणबुड्या आहेत को त्या सर्वे महासागरांवरील 
स्व रशियन जहाजांचा फडशा पाडू शकतील. तेव्हा 
आहेत तितक्‍या पाणबुड्या पुरेशा आहेत. रशियाची 
ह्याक्षेत्रात बरोबरी करण्यासाठी आणखी पाणबुड्या 
बनविण्याचे कारण नाही. 

प्रत्येक शस्त्र-व्यवस्थेच्या बाबतीत रशियाशी 
निदान बरोबरी साधली तरच अमेरिकेला सुरक्षित 
वाटेल ह्या म्हणण्याचा अथ असा होतो की ह्या 
परिस्थितीत रशियाला असुरक्षित वाटणे रास्त ठरेल. 
तेव्हा रशिया आपली दास्त्रास्त्रव्यवस्था अधिक 
बळकट 'करील. आणि अनावर शस्त्रस्पर्धा सुरू होईल. 


१९८० साली अमेरिकन काँग्रेसपुढे जबानी देताना 
सी. भाय. ए. चे पूर्वीचे एक डायरेक्टर स्टॅन्सुफील्ड 
टनेर यांनी असे म्हटले होते की, “ रशिया जो 
लष्करावर अधिक खर्च करीत आहे त्यामुळे त्याच्या 
एकंदर अथंव्यवस्थेवर प्रतिकूल पंरिणाम होत आहे. 
एकंदर राष्ट्रीय उत्पादनाच्या १२ ते १४ टक्‍के जर 
तुम्ही लष्करावर खर्च करू लागला तर तुम्ही भांड- 
वली गुंतवणूक करू शकत नाही किंवा सेवनासाठी 
वस्तूंचे उत्पादनही करू शकत नाही. तुमच्या एकंदर 
उत्पादकतेवर याचा अतिष्ट परिणाम झाल्याशिवाय 
राहत नाही.” रिकोव्ह्र यांचे मग म्हणणे असे आहे 
की जी गोष्ट रशियाच्या बाबतीत खरी आहे, ती 
अमेरिकेविषयीही खरी असली पाहिजे. 

जग आज विनाशाच्या कड्यावर कसेबसे तोल 
सावरीत उभे आहे. ईइवर आपल्या साहाय्याला 


14 


धावून आल्याशिवाय किवा आपण स्वत: होळन 
निःशस्त्रीकरण केल्याशिवाय काही .तरणोपाय नाही 
अशी परिस्थिती आहे. ईश्वर आपल्या साहाय्याला 
धावून येईल असा भरवसा बाळगता येत नाही. 
तेव्हा आपणच नि:शस्त्रीकरणासाठी पुढाकार घेतला 
पाहिजे असा रिकोव्हर यांचा अमेरिकेला सल्ला 
आहे. 


समाजवाद आणि सामाजिक समता 

पारंपरिक भ्रिटिश समाज हा वर्गीय समाज होता. 
वेगवेगळ्या सामाजिक वर्गांमधील भेदरेषा ह्या 
ब्रिटनमध्ये अत्यंत ठळक होत्या. एका वर्गातून 
दुसऱ्या, वरच्या वर्गात जाणे हे अतिशय दुर्घट होते. 
सवे वर्गांतील मुलामुलींना शिक्षण घेण्याची संधी 
मिळवून दिली आणि विशेषतः कनिष्ठ वर्गातील 
मुलामुलींना उच्च शिक्षण निर्वेधपणे घेता येईल 
अशी तजवीज केली तर वर्गावर्गांमधील भेदरेषा 
बर्‍याचक्षा पुसट होतील, हुद्यार तरुणतरुणी कुठेही 
सुरवात करून उच्च शिक्षणाच्या जोरावर वरच्या 
वर्गात मोठ्या संख्येने प्रवेश करतील अश्ली 
अनेकांची आशा होती. दुसर्‍या महायुद्धानंतर मजूर- 
पक्षाने ब्रिटिश शिक्षणव्यवस्थेत ह्या कल्पनेला अनु- 
सरून सुधारणा केली. माध्यमिक शिक्षण सावंत्रिक 
केळे आणि गरीब विद्यार्थ्यांना ते पुरेसे हुषार असले 
तर उच्च शिक्षण घेता यावे म्हणून शिष्यवृत्त्यांचा 
सुकाळ केला. पण यामुळे कनिष्ठ वर्गातून वरिष्ठ 
वर्गांत सरकणाऱ्या तरुणांचे प्रमाण फार वाढले आहे 
असे नाहो असे नुकत्याच करण्यात आलेल्या एका 
पाहणीतून दिसून आले आहे. किंबहुना ब्रिटिश 
समाजाची भिन्न वर्गांमध्ये झालेली जी विभागणी 
पूर्वीपासून चालत आलेली आहे, तिला नवीन शिक्षण- 
व्यवस्थेमुळे अजिबात धक्का पोचलेला नाही असेच 
आढळून आले आहे, 

ऑक्स्फड येथील नफील्ड कॉलेजने ही पाहणी 
केली आहे. ब्रिटिश समाज सात वर्गांमध्ये विभागला 
गेला आहे असे मॉडेल ह्या पाहणीसाठी स्वीकारण्यात 
आले होते. हे सात वर्ग म्हणजे : उच्च व्यावसायिक, 
कनिष्ठ व्यावसायिक, कारकुनी पेक्ा, दुकानदार, 
फोरमेन, कुशळ कामगार, अकुशल कामगार, आता 
सहाव्या किवा सातव्या वर्गात जन्माला आलेला 


नवभारत 


पप्निल, १९८२ 


मुलगा घेतला तर तो पहिल्या किवा दुसर्‍या वर्गात 
शिरकाव करून घेईल अश्यी शक्‍यता किती 
प्रमाणात आहे ? तर पहिल्या किवा दुसर्‍या वर्गात 
जन्माला आलेल्या मुलाच्या मानाने सहाव्या किंवा 
सातव्या वर्गात जन्माला आलेल्या मुलाच्या बाब- 
तीत ही शक्‍यता एक तृतीयांश्यापेक्षा कमी आहे. 
म्हणजे असे को, तुम्ही वरच्या वर्गात असाल की 
नाही हे तुम्ही वरच्या वर्गात जन्माला आला की 
नाही ह्यावड्त बऱ्याच प्रमाणात ठरते. तुमच्या 
हुषारीवरून ते कमी प्रमाणात ठरते. तेव्हा 
तुम्ही कोणत्या वर्गात आहा हे तुमच्या हुषारीवर 
आणि कतंबगारीवर अवलंबून असावे, जन्मावर 
अवलंबून असु नये अशी अवस्था गाठण्यात ब्रिट- 
नला यं आलेले नाही हे उघड आहे. उलट, या 
उद्दिष्टाच्या संदर्भात ब्रिटनची काही प्रमाणात पिछे- 
हाट झालेली दिसते. १९१३ ते १९२२ मध्ये अक्ली 
परिस्थिती. होती की पाचव्या, सहाव्या आणि 
सातच्या वर्गात जन्माला आलेले मूल वयाच्या १८ 
व्या वर्षापयंत शाळेत शिकत राहील अशी शक्‍यता, 
पहिल्या किंवा दुसर्‍या वर्गात जन्माला आलेल्या 
मुलाच्या तुलनेने, पाचांत एक याहून कमी होती. 
आज, वयाच्या सोळाव्या वर्षापर्यंत सक्तीचे शिक्षण 
असुनही ही तौलनिक शक्‍यता सहांत एक याहूनही 
कमी आहे. 

सामाजिक अभियांत्रिकीने समता धिष्ठित समाज 
निर्माण करता येईल अज्ञी आश्या बाळगणे व्यथ 
आहे भसा घडा ह्या अनुभवापासुन निष्पन्न होतो 
का ? ब्रिटिश समाजशास्त्रज्ञांचे म्हणणे असे दिसते 
की गेल्या तीस वर्षांत ब्रिटिश समाजाची वर्ग-विभा- 
गणी अधिक भक्‍कम तर झालीच आहे: पण शिवाय 
सामाजिक विषमता वाढली आहे. शेक्षणिक धोरणा- 
मुळ ह्या प्रवृत्तीला काहीसा आळा बसला आहे. 
म्हणजे असे कौ जर सावंत्रिक व सक्‍तीचे माध्यमिक 
शिक्षण नसते आणि उच्च दिक्षणासाठी शिष्यवृत्त्या, 
इ. सोयी नसत्या तर वर्ग अधिकच दृढ आणि अभेद्य 
झाले असते, पण ह्याचा अथे असा को शिक्षणप्रसार 
हे सामाजिक विषमता कमी करण्याचे प्राथमिक 
साधन होऊ शकत नाही. 


ग्वारसंकलन 


ब्रिटनची अवनती 


दुसऱ्मा महायुद्धानंतरच्या काळातही अनेकजण 
ब्रिटिश समाज हा आदश समाज मानीत असत. येथे 
उत्पात घडून येत नसत, कायदा व सुव्यवस्था यांचे 
अधिराज्य होते, लोक आपण होऊन कायदा पाळीत, 
त्यांच्यांत स्वयंप्रेरित शिस्त असे, नागरिकाच्या 
जबाबदारीची जाणीव असे, पोलीस सभ्य होते, काय- 
द्याचे ते पालक होते, कायद्याच्या चौकटीत राहून ते 
गुन्ह्यांचा शोध करीत, इत्यादी, आज ब्रिटनमध्येही 
पोलीसचोकीवर जायला लोक घाबरतात. अंधार, 
पडल्यावर सोबत असल्याशिवाय मुली घराबाहेर 
पडत नाहीत. १९८१ मध्ये बलात्काराला बळी पड- 
लेल्या स्त्रियांची संख्या २० टक्क्यांनी वाढली, जबरी 
चोऱ्या आणि दरोडे ५० टक्यांनी वाढले, टोक्स्टेथ 


षप् 


येथील एका शाळेतील विद्यार्थ्यांनी शिक्षकांवर हल्ला 
केला, वर्गातील सामानाची उलथापालथ केली, 
फनिचरची मोडतोड केली, पुस्तकांची होळी केली 
आणि शिक्षकांनी आग विझविण्याची खटपट केली 
तेव्हा पाण्याचे झोत त्यांच्या अंगावर सोडले, 


तरुण वर्गातील गुन्हेगारी जी वाढली आहे तिचा 
संबंध अनेकदा वाढत्या बेकारीशी जोडण्यात येतो. 
पण बेकारी, भाववाढ हो वरवरची कारणे असू 
शकतील, ब्रिटिश समाजाच्या आत्मविश्वासालाच 
तडा गेल्यासारखा दिसतो. ब्रिटिश राज्यकर्त्या' 
वर्गाची प्रतिष्ठा साम्पगराज्याचा शासक असण्यावर 
आधारली होती का ? आणि साम्राज्य नष्ट झाल्या- 
वर त्याची देशांतर्गत असलेली प्रतिष्ठाही लृप्त' 
झाली का? 


साभार पोच 


$ दिल्ली दिनांक : गंगाधर इंदूरकर, श्री विद्या 
प्रकाशन, पुणे ३०; १९८२; पृ. २७४; कि. 
५ रुपये. 

% निरालय : खलील मोमीन; चेतश्री प्रकाशन, 
देशमख चाळ, अमळनेर (जि. जळगाव); 
१९८२; पृ. ६०; कि. १२ रपये. 

% गावाकडच्या कविता : जगदीश देवपुरकर, चेतश्री 
प्रकाशनं, देशमुख चाळ, अमळनेर ( जि.जळगाव); 
१९८१; पू. ७५; कि. १२ र्पये. 

 वाळवणं : पांडुरंग कुंभार; अजब पुस्तकालय, 
भाऊसिंगजी रोड, कोल्हापूर; १९८०; पृ. १०८; 
क्रि. १२ रुपये. 


- क॑ १९ व्या शतकातील महाराष्ट्रातील “ तथाकथित 
प्रबोधनाचे स्वरूप : नी. वि. सोवनी, टिळक 
महाराष्ट्र्‌ विद्यापीठ प्रकाशन, प्रणे ९; १९८१; 
पृ. ४५; कि. ७ रुपये. 


क भाषा व साहित्य : संशोधन - संपादक वसंत स, 
जोशी, प्रकाशक महाराष्ट्र साहित्य परिषद, 
पुणे-३०; १९८१; पृ. ५८५; कि. ३० रुपये, 


अ प्रतिमा - रा. ग. जाधव, परिमल प्रकाशन, 
खडकेइवर, औरंगाबाद; १९८२; पृ. ९३; कि. 
२० रुपये. 


षद नवभारत एप्रिल, १९८२ 


आपल्या ग्रंथालयात अवश्य हवीत अशी 
प्राज्ञपाठशाळामंडळ ग्रंथमालेची 


चैचारिक संग्राह्य मराठी प्रकाशने 


% वैदिक संस्कृतीचा विकास । तकंतीथे लक्ष्मणशास्त्री जोशी ३० रु. 
५ अहतसिद्धीचे मराठी भाषांतर (पूर्वार्ध) । ब्र स्वामी केवलानंदसरस्वती ७५ रु. 
% क्रोचेचे सौंदर्यशास्त्र : एक भाष्य । डॉ० रा० भा० पाटणकर १० रु. 
% पुरोहितवर्गवचस्व व भारताचा सामाजिक इतिहास । डॉ० सुमंत मुरंजन ८ रु. 
% गीता-प्रवेश । डॉ० गो० वि० देवस्थळी ५झ 
% लोकशाहीचे धोके । पन्नालाल सुराणा ४ रझ. 
% भारतीय स्त्रीघर्माचा आदश्लं । सो० कमल पाध्ये ४ रु, 
% हिंदी साहित्यविचार । प्रा० प्यारेलाल गोहेल ३ रु. 
% महाराष्ट्रातील दुष्काळ व त्यावरील उपाययोजना । चा० अ० दाभोलकर र रु. 
% श्री० यशवंतराव चव्हाण अभिनंदनग्रंथ २० झु. 
% संशोधन साधना । डॉ० वसंत स० जोशी १२ रु, 
७ ज्ञानंदेव चिंतन (संपादित ) । .डॉ० वसंत स० जोशी २० रु. 
$ आनंदाचा डोह । प्रा रा० ग० जाधव द्द 
% भांवाथं रामायण ( श्री एकनाथ महाराजकृत) बालकांड १२ रु. 
७ तरंगयामिक व पुंजयामिक । मा० ग० टोळे व्व्क्ठ 
% आर्याच्या सणांचा प्राचीन व अर्वाचीन इतिहास । क्रग्वेदी २० रु. 
& वागीश्वरी । डॉ० गो० के० भट रन्क 
% तवमातवतावाद व मानवाचा आदश तर्क 
% प्रस्थानभेद (प्राचीन १४ विद्यांची माहिती) पुनर्मुद्रण । गं वा० लेले ७ झु. 
% बौद्धधर्माचा अभ्युदय आणि प्रसार (पुनमुद्रण) । प० ल० वैद्य द 
* चार्वाक : इतिहास आणि तत्त्वज्ञान (आवृत्ती दुसरी) । सदाशिव आठवले १५ ₹ 
% गिर्यारोहण परिचय । अच्युत खोडवे ी 


५ रु. 
ग्रंथालये व ग्रंथविक्रेत्यांना २० टक्के कमिशन 


संपक : चिटणीस, प्राक्षपाठशाळामंडळ, वाहे (जि. सातारा) 


-----___......::>>.नन््ूकैळूरटैटवटे्रँ 


अनुक्रमणिका 


झळा, १९0. 88ग १ 
वबभारते । एब्रिळ १९८२ 
2०*€9७€3€9€>€3€9€9 €>€3€9६>€>'€9-€७€> ६६9 €9€&3€>€8 हिडकल ह 


शि 

को च ८ 2०-६9 > क 
मा. आठंयू मटा , अक खाराटा 9 
। धर 

ह 

स्वभाव-माझा जागरूक, शि 

: वृत्ती माझी संचयी, ९ 

चालणे माझे चपळ, छै 

वागणूक माझी निगर्वी. ु 

षी 

छि 


सेतू बंधनात आपला वाटा उचलून 
रामाचा आशीर्वाद मिळवलेली, 
आजही थोरामोठ्र्‍यांचे 

भाशोर्वाद असेच आहेत पाठीशी. 


माझं धर होतं दूर रानात 
झाडांच्या ढोलीत- 

आता मात्र माझं घर खेड्यांत, 
शह्रांत,महाबँकेच्या शेकडो शाखांत. 


<< बन्र &9<29€9 9493699693 69 €9 > 9 €> €%€3>€%€>9४% ६>€2&9€9€ 


छु 
छी पी आलेच ' सिंटी? 
मी म्हणजे महार्बक च 
१) 
9 बँक ऑग. प्रशा 
१ (भारत सरकारचा उपक्रम) 
१ 
धर 'डोकमंगळ' शिवाजीनगर ठी 
र पुणे-४११ ००५ 


हरे मासिक श्री. ग. दिक्षीत यांनी दि प्राज्ञ प्रेस, ३१५ गंगापुरी, वाई येथे छापुन 
भै. पुं रेगे र्यांनी प्राज्ञषपाठ्याळा मंडळ, बाई 


यांचेकरिता तेथेच प्रघिद केळे. 


अनुक्रमणिका 


